७ संभवपर्वे. ] 
साधावयाचें असेल, त्यानें माझा हा वृत्तांत लक्षांत 
ठेवून वागावें म्हणजे त्याळा आपला इष्ट हेतु 
साधण्यास काठेण पडणार नाहीं. जो यज्ञ- 
यागादि पुण्य कर्मे करून परमेश्वराची आराधना 
करितो, व जो सवैविद्यापारंगत असूनही विनय- 
संपत्न असतो,तो खरा धनिक होय.ह्या दोन्ही गोष्टी- 
मध्ये वेदाध्ययन हें मुख्य होय. ते करून अभिमान 
सोडल्यास अशा वेदज्ञ मनुष्याळा तपश्चर्येच्या कामीं 
शरीर खर्ची घाळतां येतें, ब ब्यामुळं स्तग प्राप्त 
होतो. पुष्कळ धनं प्राप्त झाळें तरी आनंद 
मानूं नये. अहंकारराहित होऊन वेदाध्ययन क- 
राबें. ह्या मृत्युलेकांतीळ सव प्राणी दैवाधीन आहेत, 
यामुळें त्यांचे स्वभाव निरनिराळ्या प्रकारच हो- 
तात; ब त्यांना केळल्या उद्योगाचे व मिळवि- 
लेल्या अधिकाराचे फळ मिळत नाहीं. म्हणून, 
सुख किंवा दुःख प्राप्त झाळें असतां, दैव बळव- 
त्तर आहे अर्स समजून शाहाण्यानें त्याचा परि 
णाम आपल्यावर घडवून घेऊं नये. सुख किंवा 
दुःख हें प्राण्याला देवाच्या सत्तेप्रमाणें मिळतें. 
म्हणून, दैव हेंच बळवान आहे असें समजून 
दुःख किंबा आनंद मानू नये. दुःख झालें 


कमव. 





3111 


तांच मुक्त होतात. सुख आणि दुःख हीं काय- 
मची नव्हत हें मठा माहीत असतां माझ्या 
मनाची तळमळ काय म्हणून होईळ £ कारण, 
अशा सुखदुःखांचे प्रसंगी, काय करावें आणि 
काय केल्यानें ताप टळेळ, असा नुसता बिचार 
करांत बसल्याने प्रसंगांतून सुटका होत नाहीं. 
म्हणून मी अशा वेळीं सावध राहून मनाळा 
संताप होऊंच देत नाहीं. म 

वैशंपायन म्हणतात:--जनभेजया, ह्याप्रमाणे 
आपळी हकीकत ययातीनें अष्टकाळा सांगि- 
तळी. ययाति हा अष्टकाचा मातामह होय. हा सर्व 
गुणांनी संपन्न होता. ययातीच्या मुखांतून धर्मी- 
बिषयींचे उद्गार निघाळेळे ऐकून, त्याला आत्म्या- 
संबंधीचे ज्ञान झांळेळें असावें असें अष्टकाळा 
वाटळें, यामुळें ह्याने ह्याला आणखी बिचारिळें. 

अष्टक म्हणाळा:---ययाति राजा, ह्या जगांत 
अनेक लोक आहेत. त्यांपैकी कोणकोणल्या मु- 
ख्य ळोकांत तूं राहिलास, आणि त्यांपैकी प्रत्येकांत 
किता दिवस राहिळास, यासंबंधी सर्ब हकीकत 
जशीच्या तशी मळा सांग. 

ययाति म्हणाळा:--प्रथम मी या म्रृत्युळो- 


असतां संताप करून घेऊं नये, ब सुख कचा सावेमोम राजा होतों. नंतर मी. आप- 
झाळें असतां आनंदाचे भरतेंही येऊं देऊं नये; ल्या पराक्रमाने दुसरा ळोक मिळबिळा. 
तर नेहमीं उदासीन वृत्ति ठेवावी. अष्टका, मळा तेथें एक हजार वर्षे राहिळो, आणि पुढें 
भय प्राप्त झाळें तरी माझें मन कधीही घोटाळत त्याहीपेक्षा श्रेष्ठ ळोकास म्हणजे इंद्रळोकास 
नाहीं. देवयोगानें जी स्थिति प्राप्त होईळ तीच | गेलों. इंद्राची राजधानी फार रमणीय असून 
खरी, अशी माझी समजूत असल्यामुळें माझ्या तिळा एक हजार वेशी आहेत, व तिचा विस्तार 
मनाळा कधीं तळमळ लागत नाहीं. घामापासून |रंभर योजनें आहे. तेथे एक हजार वर्षे राहून मग 
उत्पन्न होणारे ढेंकूण, गोचड्या इत्यादि स्बेदज, मी त्याच्याहून श्रेष्ठ ळोकास गेळों. हा श्रेष्ट ढोक 
पांखरांप्रमाणें अंड्यांतून उत्पन होणारे अंडज, | म्हणजे ब्रझळोक होय. तो फारच. सुंदर असून 
झाडें, बेळी यांप्रमाणे जभीन उकळून वर येणारे तेथें राहणाऱ्यांना कधींही जरा प्राप्त 
उद्विज्ज, गोगळगाईप्रमाणें सरपटणारे किडे आणि | मोठमोठ्यांनाही हा. ळोक प्राप्त होणें 
प्राण्यांतीछ मासे, शिवाय गवत, बनले रळ रकअलाकली महो अलल 
इत्यादि जड पदार्थ हे सवे आपल्या हा छोक ! 

केलेल्या पुण्यपापरूपी पूर्वसंचिताचा क्षय हो- | अशा देवांचें राहण्याचें ठिकाण होय. तेथे 


व्र 
क्र 


र" 


ठर 
ब 


ष््हः 11 
रळ २० शं 


श्रोमन्महाभारत. 


[ भघ्याय ९०. 





माझ्या इच्छेप्रमाणे स्व प्रकारचें सुख मळा मिळून 
सर्वे देवांकडून मानही मिळाला. माझें रूप देवां- 
च्याचप्रमाणें होऊन य्यांच्याचप्रमाणे मळा वै भवही 
प्राप्त झालें. तेथीळ नंदनवनांतीळ दृक्ष सुवासिक 
पुष्पांनी सदा प्रफुलित असल्यामुळें मनाहर दिसत. 
तीं पहात पहात, आणि इच्छेस येईळ तें रूप 
मळा घेतां येऊं ळागल्यामुळें अप्सरांचेबरोबर 
बिहार करीत करीत अनेक सुखांचा मनसोक्त 
उपभोग घेत असतां दहा ळक्ष वर्षे निघून गेली. 
अष्टका ! ह्याप्रमाणे, देवांना योग्य अश्या सुखाची 
मळा 'चट ळागून त्यामध्यें मी तलीन असतां, एके 
दिवशी एक भयंकर रूप धारण केळेळा असा 
देवदूत मजकडे आळा, आणि “थेथून नीघ! असे 
मळा मोठ्यानें ओरडून म्हणाला. अष्टका, ह्या- 
प्रमाणे, मळा जं माहीत आहे ते सर्व मी तुला 
सांगितळें आहे. पुढें माझ पुण्य संपल्याकारणाने 
मळा नेदनवनांतून घाळवून दिल्यावर मी खालीं 
येत असतां, “ अरेरे! फार दुःखाची गोष्ट झाली! 
हा पुण्यमान आणि कौो्तिमान ययाति पुण्य 
सरल्यामुळें खाढी जात आहे! ' असे माझ्याविष- 
यी कळबळा येऊन माझ्यासंबंधानें देवांनीं काढि. 
ळेळे उद्गार मी ऐकले. तेव्हां, “सज्जनांमर्ध्ये तरी 
मी कसा जाऊन पडेन ” असें भां त्यांच्याकडे 
पाहून म्हट असतां त्यांनी मला तुमची यज्ञभूमि 
दाखंबिळी. ती भूमि हीच असावी, असें होमांत 
टाकलेल्या पदाथाच्या वासावरून आणि होमाच्या 
धुराबरून माझ्या ध्यानांत येतांच मला आनंद 
झाळा; आणि तसाच मी येथें निघून आलो ! 
अध्याय नव्वदावा. 
अष्टकययातिसंवाद. 

झष्टक म्हणाळाः--है पुण्यपुरुषा, तूं वाटेळ 
तें रूप धारण करून नंदनवनामध्यें दहा वक्ष 
बॅवेपर्यत अनेक सुखांचा मनसोक्त उपभोग घेत 





राहिळा होतास, तर तो ळोक सोडून या म्ृत्यु- 
लोकांत तूं कां आळास £ 

ययाति म्हणाला:-या ळोकांत ज्याप्रमार्णे म- 
नुष्याजवळचें द्रव्य नाहींसें झाळे, म्हणजे ल्याला 
त्याचे नातलग, भाऊबंद आणि मित्र सोडून दे 
तात, तसेच इश्वरासहित देवगणही मनुष्याचे पुण्य 
क्षीण होतांच त्याळा स्वर्गातून काढून ळावितात! 

अष्टक म्हणाळा:-तेर्थे पुण्याचा क्षय कशाने 
होतो, हें मळा न कळल्यामुळें माझें मन बुचक- 
ळ्यांत पडलें आहे; त्याचप्रमाणे, श्रेष्ठ ळोकांना 
कोणता ढोक मिळतो, हें मळा समजत नाहीं; तर 
तें सवे तू मळा सांग. तूं सबज्ञ असल्याकारणाने 
तक्षं सांगर्ण मला मान्य आहे. 

ययाति म्हणाळा:-आत्मस्तुति आणि परनंदा 
यांसंबंधाची जे नेहमी वटवट करंतात, ते या 
भोम नांवाच्या नरकांत पडतात. गिघाडें, कोल्ही 
इत्यादिकांच्या भक्ष्यासाठा त्यांच्या शरिराचा व्यय 
होत असून त्याची वाढही बहुतकरून त्याच 
कारणासाठी होत असते. म्हणून, अष्टका, ळोकांत 
निंद्य मानळेळें असळें हें कमे करूं नये. या- 
प्रमाणें सर्व मी तुळा सांगितळें. आतां आणखी 
तुळा काय सांगू १ 

अष्टक म्हणाळा:--गिधाडें इत्यादि पक्षी 
त्यांना कुरतडून तोडतोडून जर खातात, तर ते 
जगतात तरी कसे £ आणि त्यांचें अस्तित्व पुढें 
कर्से राहतें ! त्याचप्रमार्णे, ' मोम ? या दुसऱ्या 
प्रकारच्या नरकासंबधाने मीं कधीं कांहीं ऐकिलळें 
नाहीं; तर ल्याविषयींचीही माहिती मळा सांग. 

ययाति म्हणाळा:-पश्युपक्ष्यांच्या भक्षस्थानीं 
पडून देहाचा नाश झाला तरी ल्या देहाबरोबर 
आत्म्याचा नाश न झाल्याकारणाने, त्याळा त्याच्या 
पूवसॅचितकर्मामुळें देह मिळून त्याची वाढ 
अहूंच्या पोटांत असतांना पुरी झाल्यावर तो सर्व 

वर दिस्षेळ अश्या व्यक्त रूपानें या प्रथ्वीवर 
हिंडू फिरू ळागतो. पृथ्वी ही कर्मभूमि असून, 





येथें सत्कर्म करण्याची सवड असतांना, तीं न 
करतां येथे येऊनही तो आपळें हित करून न 
घेतां वर्षीची वर्षे फुकट घालितो; म्हणून येथें 
अशा रीतीनें आयुष्य फुकट घाळविणारांना, * ते 
भौम य़ा नांवाच्या नरकांत पडतात, ' अर्स म्हण- 
तात. स्वर्गास गेळेल्यांची तरी सुटका होतेच 
असें नाही; कारण तेथें गेलेल्यांनाही एक लक्ष 
चाळीस हजार वर्षोनीं पुनः येथेच माघारें यावें 
ळागतें; आणि ते तसे येऊं लागळे म्हणजे तीक्ष्ण 
दाढांचे आणि भयंकर असे पृथ्वीवरील बायका, 
मुळें इत्यादि रूपे धारण केळेळे राक्षस, आम्हांस 
अमुक दे, तमुक दे, इत्यादि अनेक प्रकारच्या मा- 
गण्या करून लाळा त्रास देऊन तोडतोडूंन घेतात ! 

अष्टक म्हणाळा:-पदरीं पाप असल्याकारणाने 
जे स्वर्गातून खाळी पडतात, आणि ज्यांना येथीळ 
तीक्ष्ण दाढांचे भयंकर राक्षस तोडतात, ते येथें 
आल्यावर इतक्या उंचावरून पडूनही छिन्नवि- 
छिन्न.न होतां जगतात तरी कसे : त्यांचीं इं- 
द्रिये शाबूत कशी राहतात £ आणि गर्भात 
त्यांचा शिस्काव तरी कसा होतो १ 

ययाति म्हणाळा:-आकाझशांतून पडत अस- 
तांना, पडणाऱ्याचा देह विरून जाऊन त्याचें 
पाणी . होतें. या पाण्यास अस्न असे म्हणतात. 
म्हणून अस्त्र हें जीवाचे पुनः जन्मास येणाच्या 
अगोद्रचें रूप होय. पुढे पएर्वेकर्मसंचितामुळे 
पुष्पफळांप्रमार्णे कार्यकारणसंबध घडून या अ- 
खाचे रेत बनते. या रेताचा आकाश, बायु 
आग्नि, पाणी, पृथ्वी, बनस्पति आणि अन्न अशा 
परंपरेने पुरुषाशी संबंध जडतो. मग पुरुषाकरबी 
त्याचा रिघाव स्रियांचे गभोशयांत झाल्याबर तेथे 
तें रजाशी संयुक्त होऊन त्याचा गभ बनतो, 
याप्रमाणें प्रत्येक प्राण्याच्या जन्माची हर्काकत 





अष्ठक म्हणाळा, “राजन्‌, हा 
जन्म घेतो, तो आपल्या पूर्वीच्याच 
दुसऱ्या कोणत्या तरी प्रकारचें शरीर धारण करून 
घेतो, तें मळा सांग. जर निरनिराळ्या प्रकारचे 
शरीर तो घेत असेळ, तर तें त्याळा कसें मिळते? 
त्याचप्रमाणे, त्याळा डोळे, कान इत्यादि पंचेंद्रिये 
कशीं जडतात हेंही मळा सांग. तूं सर्वेज्ञ अस- 
ल्याकारणानें आम्ही तुळा बिचारीत आहो; तर 
हें सर्ब सांगून आमचा संशय दूर कर. तुझे 
बोळणें आम्हां सबीस मान्य आहे. 

ययाति राजा म्हणाळा, “ पूर्वेकर्मसंचितामुळें 
पुष्परसाप्रमाणें कार्यकारणसंबंध घडून, पुरुषाचे 
रेतास बायु हा सत्राचे गभोशयांत रजाकडे 
ओ[ढून नेतो. तेथे त्या वायूचा सूक्ष्म 
तत्त्वांशी संबंध जडल्यासुळें त्याचे भंगी 
गभोळा हळू हळू वाढगिण्याचे सामर्थ्य 
येतें. प्रश्रंच्या वासनेसंबंधी संस्कार असल्यामुळें, 
गर्भातीळ वाढ पुरी होऊन देह धारण केळेळा 
जीव बाहेर पडळा, कीं त्याळा मी देहधारी 
मनुष्य आहे, असा अमिमान उत्पन्न होतो! 
त्याळा कानांमुळें शब्दाचे ज्ञान होते; डोळ्यांनी 
रूप दिसतें; नाकाने बास समजतो; जिभेने चव 
कळते; त्वचेनें स्पर्श समजतो; मनानें भाव जा- 
णतां येतो; परंतु, अष्टका, हें ध्यानांत ठेव की, 
कान, डोळे इत्यादिकांच्या योगानें बाह्य वस्तूर्चे 
ज्ञान होतें असे बाटणें ही केवळ भ्रांति आहे; 
कारण, सर्वब्यापी जीवास कान, डोळे इत्यादि 
उपकरणांची गरज नाहीं.” न 

अष्टक म्हणाळा:--मनुष्य मेळा म्हणजे त्याचें 
प्रेत जाळतात किंबा पुरतात, अथवा ते पझु- 
पक्ष्यादिकांच्या भक्ष्यस्थानी पडतें. याप्रमाणें देहा- 
चा समूळ नाश झाल्यावर तो जीब आपर्ळे आस्तित्व 


आहे. मग तो प्राणी ह्विपाद म्हणजे मनुष्यक]- | कोणत्या साधनांनी प्रत्ययांस आणितो£ 


डढीतीळ असो, चतुष्पाद म्हणजे पश्रूंच्या वगीतीळ 


द्‌ १ 





ययाति म्हणाळा:-- हे 











ज्यांचे गांडी पुण्य विशेष असतें, त्यांना पुण्यवा' 


होतो. परतु जे केवळ पापीच असतात, ते किडे, 


पतंग. इत्यादिकांमध्ये जन्मास येतात. स्वतः 
माझ्यासंबंधानें म्हणश्लोळ तर मळा कोणत्याही 
योनींत जन्म घेण्याची इच्छा नाही; कां की, 
गर्भबासांचें दुःस्ब फार असह्य असतें. याप्रमाणें 
मनुष्य, पडु, पक्षी, किडे इत्यादिकांना फिराफिरून 
जन्म कसा मिळतो याबद्दळ सर्व मा तुला सांगि- 
तळे, आतां तुळा भाणखी कांहीं विचाराबयाचें 


असेल तर विचार. 


अष्टक म्हणाळा:ः--राजश्रेष्टा, काय केल्यानें 
मनुष्याळा उत्तम लोक मिळतो, तपश्चयी करावी 
को उपासना करावी, ती कोणत्या क्रमानें केळी 
म्हणजे उत्तम लोकाची प्रात्ति होईळ, हें सवे 


मळा सविस्तर सांग. 


ययाति म्हणाळा:--तप, दान, शम, दम, 
ळब्जा, सरळपणा आणि दया असे सात स्वर्ग- 
ळोकाचे दरवाजे आहेत. परंतु मनुष्ये अज्ञानाच्या 
तडाक्यांत सांपडून अहंकाराच्या अधीन होतात | 
व आपळा नाश करून घेतात, असें सज्जनांचे 
म्हणणें. आहे. अहंकाराचा पगडा मनुष्यावर 
बसळा, म्हणजे ह्याच्या अध्ययनार्चे पर्यवसान 
गवांमरध्ये होतें; मग तो आपण सर्वज्ञ पंडित 
आहें असे समजून वादबिवादादि कृत्यांनी दुस. 
ऱ्याचा पाणडतारा . करून ह्याची भपकौर्त 

। कारितो. यामुळे तो. स्वर्गळोकास मुकतो, आणि 
आळा अध्ययनाचे भ्रष्ट फळ मिळत. नाही. अ- 

त्र, मोन, अध्ययन“आणि यज्ञ अश चार | बळाविळें असतांना पाठ घेणे, गुरूचें काम त्यानें 
रुची . कमे अभिमानरात.. होऊन केळी | होऊन सांगण्याचे अगोदर करून टाकणे, गुरूचे 
जुष्यास भबापासून | अगोदर निजून उठणे, आणि तो. निजल्यानेतर 








नाचे कुलांत जन्म मिळतो; आगि ज्यांचे गांठी 
बिशेष पाप असते, त्यांचा जन्म पापी लोकांमध्यें 


“शब्द हे हयाचे बरोबर. .असतातच.. मग | सोडवितात. परंतु तो. आभिमानपूर्वक . म्हणजे 
पुण्य ब पाप यांच्या अनुरोधाने, वायु जिकडे ती करणारा मी आहें अशा बुद्धीने केळी असतां 
तिकडे. जाऊन दुसऱ्या योनीत शिरतो. ती. भवबंधनास म्हणजे पुनजन्मास कारण हो 


ऊन भयप्रद होतात. म्हणून, कोणीं आपणास 
मान दिला असतां आनद पावू नथे, आणि अपमान 
केळा असतां संताप्रू नये. या ळोकांत सज्जननच 
सज्जनांना मान देतात; कारण त्यांनाच त्यांची 
योग्यता कळते. दुष्टांना चांगळी बु'द्वे व्हाबया- 
चीच नाही. ' हे पहा मी दान करतो, “हा 
पहा मी यज्ञ करतों, ' “ हें पहा मी अध्ययन 
करतों, ! ' हें पहा मी त्रत करतों, ! अक्वा दां- 
मिक हेतूनें केळेळें कमे भयदायक होतें. म्हणून 
अश्ञा प्रकारची अभिमानयुक्त कर्म अगदीं करूं 
नये. जे विचारी आणि शहाणे लोक अनादि 
।परमात्म्याला सवे जगताचा आधार समजून 
त्याळा आपल्या मनरूपी मार्गात आडवून धरितात, 
व त्याचें सदेव वतन करितात, ते ह्याच्या स्व- 
रूपीं मिळून जातात; व त्यांना या ढोकी आणि 
परळोकी उत्तम प्रकारची शांति मिळते. 
म्हणून ह्याच पद्धतीनें तुम्ही वागल्याने तुमचें 
कल्याण होईल. 


*>५८८८८८५८५८८८ 


अध्याय एक्याण्णवावा. 


>-;०४-- 


अष्टकययातिसंवाद. 
अष्टक म्हणाळा:--त्रह्मचारी, गृहस्थ, बानप्रस्थ 
आणि भिक्षु म्हणजे संन्यासी यांचे धर्म अने- 
कांनी अनेक प्रकारचे सांगितळे आहेत, तर 
आपापला धर्म साधण्याकारितां प्रत्येकाने आपळें 
आचरण कसें ठेवावें £ 


ययाति म्हणाढा:--गुरूनें आपण होऊन 














निजणे, दत्त सोम्य असणें, इंद्रियें आपळे अ- 
घान ठेवणें, निश्चय कायम राखर्णे, सावध राहणे 
आणि आपल्याच अध्ययनाचा व्यासंग असणें 
अश्या प्रकारचें, निय आचरण ठेविल्यानें 
ब्रह्मकऱ्यास ह्याच्या धर्माचें फळ मिळतें. 
खऱ्या मांगीनें द्रव्य मिळवून तें यज्ञासाठी ख्चेणे, 
अतिथीला सत्कारपूवेक भोजन घालणें, व दुसऱ्या- 
ची वस्तु त्यानें दिल्याशिवाय न घेणें, ही गृह. 
स्थानें वागण्याची फार दिवसांपासून चाळत 
आलेली पद्धत आहे. स्वकष्टार्जित द्रव्याने आपला 
निर्वाह करणें, पापापासून आलिष्त राहणें, दुस 
ऱ्याळा मदत करणें, दुसऱ्याला न दुखविणे, आणि 
आहार व उद्योग बेताबाहेर न करणें, याप्रमाणे 
बानप्रस्थाने आपळें आचरण ठेविल्यास त्याळा 
त्याच्या धमीची सिद्दि होते. कृत्रिम प्रकारांनी 
तयार केलेलें म्हणजे मसाळा इत्यादिकांनी युक्त 
असलेलें अन्न, त्याचप्रमाणे पलंग, गादी इत्यादि 
पदाथीचा उपभोग न वेर्णे, अंगीं सात्त्विक गुण 
असणें, इंद्रिये स्वाधीन ठेवण, कशाचाही लोभ न 
धरणें, घरांत न निजणे, आणि एकटें राहून 
नित्य थोडाबद्दत प्रवास करीत करीत अनेक देश 
फिरणे, याप्रमाणें मिक्षूचा आचार आहे. 
आतां, संन्यास घेण्यास योग्य काळ कोणता तें 
मी तुळा सांगतों. ज्या वेळीं पुरुषाला ऐहिक 
विषय तुच्छ वाटून य्यांसंबधी सुखाची अपेक्षाही 
"रहाणार नाहीं, त्याच वेळीं यानें सर्वसंगर्पारे 
त्याग करून व संन्यासी. होऊन अरण्यबास 
स्वीकारण्याचा प्रयत्न करावा. संन्यासाश्रमाची 







दहा पिढ्या, नंतरच्या दहा 
एक अशा एकंदर एकवीस पिढ्यांना सुक्त देतो. 

अष्टक म्हणाला:--संन्यांसदीक्षेचे ' प्रकार 
किती आहेत, आणि मुक्ति मिळविण्याचे “भार्ग 
किती आहेत ते आम्हांस सांग; ते ऐकण्याची 
आमची इच्छा फार आहे. शीक 

ययाति म्हणाला:-अरण्यांत असतांना' ज्यांळा 
गांब पाठमोरे होतें, आणि गांवांत असतांना 
ज्याळा अरण्य पाठमोरे होते, तोच खरा मुनि 
अगर संन्यासी म्हणाबा. 

अष्टक म्हणाला:--अरण्यांत राहून पाठमोरे 
गांव, आणि गांवांत राहून पाठमोरे अरण्य असें 
तुम्ही म्हणतां, याचा अर्थ आम्हांस कळत नाही; 
तो आम्हांस नीट समजावून सांगा. 

ययाति म्हणाळा:--मुनीने रानांत राहून 
गांवांतील बश्तूंची अपेक्षा केळी नाही, म्हणजे 
त्याळा गांब्र पाठमोरा झाळाच. आतां, गांबांत 
असून अरण्य पाठमोरें म्हणजे जवळ कर्से होतें, 
तें तुळा सांगतो. जो मुनि गांवांत राहून विस्त- 
बाची आवश्‍यकता बाळगीत नाहीं, घरांत राहात 
नाहीं, आपल्या घराण्याचा अगर गुरुघराण्याचा 
सांप्रदाय पाळीत नाही, युत्त भाग झांकण्याइतकेंच 
वस्त्र वापरता, आणि प्राण राहण्यास अवऱ्य तेव- « 
ढेंच अन्न खातो, त्याला अरण्य जबळ असल्या 
सारखंच आहि. जो सुनि सर्व प्रकारच्या बासना 
आणि कर्मे सोडून देऊन इंद्रिये स्त्राधीन ठेविती, 
व ब्रह्मावंतनांत निमम्न झाल्यामुळें मौन धारण 
करतो, त्याला मोक्षरूप सिद्दि मिळते. ज्या 
पुनींचे दांत, द्ध आहारामुळे घांसल्याधुतल्या: 





थोरबी फार आहे; कारण संन्यासी अरण्यांत | प्रमाणें स्वच्छ आहेत, ज्याची नखें 


गेळा म्हणजे तेथें त्याच्या शरिरांतीळ सर्व घातु 
आपापल्या सूक्ष्म स्वरूपास जाऊन मिळतात. 
'आणि त्या सर्वांचे पर्यवसान सुकृतांत म्हणजे 
'चिदानंदस्वरूपांत होतें. याच्या योगानें तो आ. 


"पत्त्या स्वतासंच नव्हे, तर आपल्या; अगोदरच्या !जो, यज्ञयागादि । 


तेमुळें बोथट झाळेली ० जो 
चित्तथुद्धीमुळें स्नांत स्नान 

ळेळा आहे, दमादि गुण हे ज्याचे अळंकार, | 
बासनेच्या अ ९ 








पवित्र अशीच कर्मे करतो, असा मुनि कोणाच्या 
आदरास पात्र होणार नाहीं! जो तप करता 
करतां रोडाबला, ज्याच्या शरिरांतीळ मांस 
नाहींसें झाळें, हाडे झिजळी, आणि रक्त आटलें, 
ज्याचे मनांतून सुख आणि दुःख ह्यांच्यामधीळ 
भेदभाव निघून जाऊन केवळ ब्रह्मचिंतनांत 


निमम्न झाल्यामुळें ज्यानें मोन धारण केळ आहे, | १ 


असा मुने या ळोकासच काय पण स्वर्गळोका- 
सही जिकितो ! ज्याप्रमार्णे तोंडाजवळ नेळेला 
चारा गाय खाते, त्याचप्रमाणें जो मुनि त्याच्या 
तोंडाजवळ नेळेळें अनन चव न बघतां खातो, 
त्याळा हा सर्व ढोक त्याच्या आत्म्याप्रमाणें भासता; 
अर्थोत तो ब्रह्मरूप होऊन जातो ! 


अध्याय ब्याण्णवावा 
अष्टकयया[तिसंवाद । 

अष्टक म्हणाळाः-राजा, मुक्ति मिळविण्यासाठी 
योगी आणि ज्ञानी हे दोघे चंद्रसूर्याप्रमाणें धाव- 
पळ करून एकसारखी झटापट चालवीत अस 
तात; तर त्यांच्यापैकीं मोक्षपदाळा अगोदर कोण 
जाऊन पोहोचतो 

ययाति म्हणाळा:--अष्टका, ज्ञानसंपन्न भिक्षू 
ळा मोक्ष आधीं भिळतो; कारण, यथासांग सबे 
कमें करणाऱ्या गृहस्थांमध्ये तो राहात असला 
तरी, त्याची शरत्त सर्व ऐहिक विषयसुखांपासून 
आलिप्त असल्याकारणानें, त्याळा घर असून तें 
नसल्यासारखेंच असतें. म्हणजे गृहसंबधी | 
त्याही सुखदु:खांचा परिणाम. ह्याच्यावर. होत 
नाही. ह्या जगांतीळ सर्व विषय आणि त्यांसंबधी 
टा खें है अश्ाश्वत“आणि खोटी आहेत, या- 
ज्ञान झाळेळें असतें. परंतु योग्याची 
तशी नाही. योगसाधनाळा जितका काळ 






होते म्हणून तीं अगदो सोडून देऊन शुद्ध आणि 





पाहजे, तितका एका जन्मांत त्याला मिळतोच 
अक्ष नाहीं. शिवाय त्याळा योगभ्रष्ट होण्याचा 
भीति असते. म्हणून कद॥चित्‌ तो तसा भ्रष्ट 
होऊन ऐहिक सुखामागें लागला, म्हणजे त्याळा 
त्यापासून दुःख होतें. तरी पण त्याळा कृतकभीबद्दळ 
पश्चात्ताप होतो, ब पुनः दुसऱ्या जन्मीं तो आपळा 
पहिलाच व्यासंग 'चाळू ठेवितो. याप्रमाणें त्याळा 
केव्हां ना केव्हां तरी मोक्ष मिळतो. 

आतां ज्ञानसपन्नाची कशी स्थिति आहे ती 
पहा. तो ऐहिक विषयांचा उपभोग घेत असतां 
जरी त्याच्या हातून कांहीं पाप घडलें, तरी तो 
नेहमीं ब्रह्मरूपांतच निमझ़न असल्यामुळें 
त्या पापकमोळा तो अधिकारी होत नाहीं. या- 
मुळें त्याच्या अक्षय सुखांत कोणताही व्यत्यय 
येत नाहीं. बुद्धीचा ओढा परमार्थाकडे नसून 
केळेळें जे धर्माचरण, तें खरें नव्हे; म्हणून तें 
निंद्य होय. आपल्या इंद्रियांवर ज्याचें स्वामित्व 
नाही, त्याच्या पेश्याची स्थितिही अश्शींच आहे. 
म्हणून सद्बुद्धीनें धमांचरण केळें तरच, तें फळ- 
दायक होऊन ज्ञानाचा मार्ग सुसाध्य होतो. 

अष्टक म्हणाळा:-राजा, आतां तूं जो येथे 
आलास, तो तुळा कारणी बोळाविळें किंबा कीणीं 
पाठविळें म्हणून आलास १ त्याचप्रमाणे, तूं आ- 
लास कोठून £ आणि तुला कोठें जावयाचें. आहे? 
व तें ठिकाण प्ृथ्श्रीवर कोणत्या बाजूस आहे? 

ययाति म्हणाढा:--माझ्या पुण्याचा क्षय झा- 
ल्याकारणानें भोम नांवाच्या नरकांत मीं जाऊन 
पडावें, म्हणून मळा खर्गळोकांतून घाळवून दिलें. 
हे पहा--त्रझळोकांतून माझ्या बरोबर आलेळे 
छोकपाळ मळा घाई करीत आहेत, तर आतां. मी 
तुमचा निरोप घेऊन तिकडे जातों. स्वगेळोकांतून 
खाढीं पडतां पडतां, “ सजञनांची वस्ती असेळ तेथें 
मला ठेवावें.” असा वर मा इंद्रापाशी मागितळा, 
वतो ह्यानें मळा दिळा, येथे असळेळे. तुम्ही 


प्त 
४ 


[ अध्याय ९२ 


् 


का्जपुरणाज्ुूनारकामसच जापान 


७ संभवपर्वे. ] 


गकाऱरान 


मफलर ाजरगणपताव ताया हातु“ 


१ आदिपर्व, 








सव सज्जनच असून आतांपर्यंत तुमचा सहवास 
मळा घडळा आहे. 

बैद्वंपायन म्हणाळे:-राजा जनमेजया, ययाती. 
चें हें भाषण एकून, आपण केलेल्या पुण्यकमीचें 
फळ म्हणून जर आपणास स्वरर्गळोकांतीळ कांहीं 
ळोक मिळावय!चे असतील, तर ते या ययातीस 
देऊन ल्ाळा दुःखांतून सोडवावे, अर्थ अष्टकाने 
मनांत आणून ययातीस विचारिठें: 

अष्टक म्हणाला:---ययाते, तूं आतांच खाळी 
पडूं नको ! तूं सर्वज्ञ असल्याकारणानें मी तुळा 
एक विचारतो तेवढें मळा अगोदर सांग. मी 
आजपर्यत केलेल्या पुण्यकर्माच्या योगानें मळा 
उत्तम ळोकांतीळ कांही पावित्र प्रदेश मिळालेळे 
आहेत काय? आणि असतीळ तर ते अंतरिक्षां- 
तीळ नक्षत्रमाडिकेंत आहेत अथवा आकाशांत 
मेरु पर्वतावर आहेत £ 

ययाति म्हणाळा:-अष्टका, ह्या पृथ्वीमध्यें जि- 
तक्‍्या गाई, जितकी घोडी,आणि जितके बनपु 
असतीळ, त्यांच्या संख्येइतके पुण्यप्रदेश तुझ्या- 
साठीं आकाशांत तयार आहेत ! 

भ्रष्टक म्हणाढा:--तर, राजा, तूं आतां पडूं 
नको, स्वगेळोकांत माझे म्हणून जे जे प्रदेश 
असतीळ, ते सर्व भी तुळा देतो. ते तूं घे आणि 
तेथें जाऊन खुशाल रहा. 

ययाति म्हणालाः:--दान घेण्याचा अधिकार 
बेदाध्ययन केलल्या ब्राह्मणांचा आहे; माझ्यासा- 
रख्यांचा तो आधिकार नाहीं. मीं याप्रूश॑ कधीही 
दान घेतळेळें नाई; इतर्केच नव्हे, तर याच्या 
त्याच्या अधिकारानुरूप भींच अनेक ब्राह्मणांना 
दान दिळेळें आहे. ब्राह्मणेतराने मिक्षावृत्तीने 
जगण्यापेक्षा मरावें हें बेर ! मिक्षा ही वेदाध्ययन 
करून दिख्िजय करणाऱ्या ब्राह्मणाची धर्मपत्नी 
होय. ती त्याच्याच बरोबर सदा असावयाची, 


बैशंपायन म्हणाळे:-राजा, ह्याप्रमाणें ययातीनें 








अष्टकाळा सांगितलेळें ऐकून प्रतदेन नावाचा 
एक रार्जाषे पुढे आला, आणि लाने 
ययातीळा विचारलें, “ राजा, माझें नांव प्रतर्दन: 
केबळ तुझ्या  रूपाकडे पाहूनच तूं आम्हा स- 
वॉना हवासा वाटतोस. तूं सर्वज्ञ आहेस, म्हणून 
मी तुळा अर्श विचारितों की, माझ्या पुण्यकर्मार्चे 
फल म्हणून आकाशांत अथवा नक्षत्रमंडलांत 
मळा म्हणून राखून ठेविळेळे प्रदेश किती आहेत? 

ययाति म्हणाळा:--तुझ्याकारितां म्हणून रा 
खून ठेविळेछे इतके प्रदेश आहेत की, त्यांपैकी 
एकेकांत एकेकच आठवडा जरी तूं राहिलास, 
तरी ते कधींही संपाबयाचे नाहींत. ते संव प्रदेश 
तेजस्वी व मनास संतोष देणारे थसून, दुःख 
कसे असतें याची कल्पना सुद्धां तेथे राहणा- 
ऱ्यांच्या मनांत येत नाही. 

प्रतदंन म्हणाळा:--तर मग, राजा, मीं ते 
सब तुला दिळे आहेत. आतां तूं संकोच न 
धरितां ते सवे प्रदेश आपळे आहेत अस समजून 
तेथें जाऊन खुशाल रहा. 

ययाति म्हणाळा:--राज्यपद पाबठेल्या बे 
राज्य चाळविण्याची योग्यता असलेल्या मनुष्यानें 
दुसऱ्याच्या पुण्यफलाच्या प्राप्तीची इच्छा कधींही 
करूं नये. कदाकाळीं दैवयोगाने जरी विपत्ति 

प्राप्त झाली, तरी शहाण्या राजानें असल्या निंद्य 

कमीचा अव्हेरच करावा. राजानें घमीवर नजर 
ठेवून धमीस अनुकूळ व यशस्कर अशा पद्धतीनें 
नेहमीं वागावे, असें सुज्ञ लोक मताची 
नही बुद्धीचा ओढा धमीकडे असून 


वृत्तीने ची पूणे माहिती असणाऱ्या अशा माझ्यासारख्या 


राजाच्या हातून तू म्हणतोस तेस निंद्य कर्म 
कसें घडेळ ! अशा कर्माकडे होण्यास 


निदान ,परंपरेचा तरी धार पाहिजे होता; 
परतु तोह नाही. त्तेब्हां, वळली १6: 403-24 जडे न्हे । 
1 मनाची 








1002000000. 


[ अध्याय ९२३ 





- अध्याय त्र्याण्णवावा. 


वसुमान्‌ व ययाति ह्यांचा संवाद. 
“ब्वैश्षंपायंन म्हणाळे:-राजा, ह्याप्रमाणें ययाति 
बोळत असतां वसुमान्‌ ह्या नांवाचा दुसरा एक 
श्रेष्ठ राजा पुढें आळा, आणि ह्यानें ययातीळा 
विचारिळें. 
वसुमान्‌ म्हणाळा:-राजा, ह्या जगांत कोठें 
काय आहे हॅ सर्व तूं जाणत असल्यामुळें मी 
तुळा सर्वज्ञ समजतो. तर आकाझांत किंबा अंत- 
रिक्षांत माझ्याकरिता म्हणून ठरवून ठेविळेळे 
असे कांही पुण्यप्रदेश आहेत काय £ 
ययाति म्हणाढा:-अंतरिक्ष, प्रथ्वरी आणि 
दिश्या यांत जेवढ्या जागेचा समावेश होतो, 
आणि जेथपर्यंत सूयाचा प्रकाश पोहोचतो, ति- 
तक्या सर्व अवकाझांत तुझे असंख्य प्रदेश आहेत. 
बसुमान्‌ म्हणाळा:-राजा, असें आहे तर ते 
सर्व प्रदेश मीं तुळा दिळे आहेत. तेव्हां आतां तूं 
, खाळी पडू नको, एवढें माझे तुजजवळ मागणें 
आहे. आतां, तुळा दान घेणें जर निंद्य वाटत 
असेळ, तर न्या सवे प्रदेशांच्या किमतीबद्दळ एक 
लहानशी काडी मळा दे म्हणजे झाळें ! 
ययाति म्हणाळा:-अश्शा .प्रकारची ढबाडीची 
देववेब मीं केळेळी मळा आठवत नाहो. तसेंच, फु- 
._ कट मिळतें म्हणूनही मीं कधी कांही घतळेळे नाहीं. 
मळा काळचक्राचें भय आहे. दुसऱ्या . कोणीं 
पाहिळें नाही तरी या कालचक्राचे दिवस-रात्र, 
ऱ् सांज-सकाळ इत्यादि “विभाग हे मनुष्याची सर्ब 
'पहात असतात. अश्रा प्रकारचें निंद्य कर्म 
कोणीं कर्धा केळेळें नाही, तर मग. तें 









माझ्याने कसें करवेळ १ आपळे हातून सत्कमेच 
घडाबें अशी माझी नेहमीं इच्छा आहे. 

बसुमान्‌ म्हणाळा:-विकतं घेण्याचा व्यवहार 
तुळा संमत नसेळ, तर ते प्रदेश मी तुला देतो 
म्हणून तूं घे. मी तिकडे फिरकणार सुदीं नाहीं. 
ते स्व प्रदेश तुझच होबोत ! 

शिबिययातिसंवाद. 

इतक्यांत शिबि राजा म्हणाळा:--राजा, तूं 
सर्वज्ञ आहेस, म्हणून मी तुळा विचारतो की, 
अंतारिक्षांत किंवा आका्यांत माझ्या उपभोगा- 
साठीं म्हणून निराळे ठेविळेळे कांहीं प्रदेश 
आहेत काय १ 

ययाति म्हणाळा:-तुझी योग्यता फारच मेठी 
आहे. तुझ्याजवळ जे जे दान मागण्यासाठी आले, 
त्यां सवीना तूं कटु किंवा कठोर शब्द बोळून 
कधींही दुखबिळें नाहींस; इतकेंच नव्हे, तर 
ह्यांचा अपमान करण्याचा तुझ्या मनांत विचार 
सुद्धां कधीं आळा नाहीं; म्हणून तुला अगांणित 
प्रदेश मिळाळेळे आहेत, आणि ते सगळे फार 
मोठे आणि प्रख्यात असून बिद्यु्छतेप्रमार्णे 
प्रकाशमान आहेत. 

शिबि म्हणाळा:-राजा, विकत घेणे तुळा बरे 
वाटत नसेल, तर ते सर्ब प्रदेश मी होऊन तुळा 
देतो, त्या स्बीचा तूं स्वीकार कर; ते पुनः मी 
कधींही परत मागणार नाहीं. सज्जन लोक तेथें 
गेळे कीं यांचें सर्व प्रकारचें दुःख नाहींसें होतें. 

ययाति म्हणालाः-राजा, तुझा प्रभाव इंद्रा- 
सारखा असल्यामुळें त्याच्याप्रमाणेंच तुळा अ- 
संख्य प्रदेश मिळाळेळे आहेत. पण मळा म्हण- 
शीळ तर दुसऱ्यानें दिळेळी बस्तु घेतल्याने 
संतोष होईल असें वाटत नाहीं. म्हणून, हे शिबि 
ऱजा, मी त्याचा स्वीकार करीत नाहीं. 

अष्टक म्हणाळा:--बेरे. तर, आम्हांपैकी एकेक. 
व्यानें देऊं केळेळें तू घेत नाहींस, तर. आम्ही 


2५ 


७ संभवपवे. ] 


सगळ्यांनी निकून आपापल्या पुण्याईने मिळवि- 
ळेळे सर्वे लोक तुळा एकदम देतो; ब आम्ही सर्व 
पुनः पुण्य मिळविण्याकरितां भूळोकास जातों. 

ययाति म्हणाळा:--सज्जन हे, जें जें म्हणून 
सत्य आहहे ल्याचाच अंगीकार करतात; तर आतां 
माझी पात्रता पाहून तुम्हांस जें करणें असेळ तें 
करा. दान घेण्याचें काम मीं यापूर्वी कधी केळेळें 
नाहीं, म्हणून आतांही मळा देऊ केलेल्या देण- 
गीचा मी स्वीकार कर्रात नाहे. ययातीच्या तोंडां- 
तून असे हे शब्द निघतांच तेथें पांच सोन्याचे 
रथ दिसूं ळागळे. त्यांच्याकडे पाहून अष्टक 
म्हणाळा, “हे पांच सोन्याचे रथ कोणाचे आहेतः 
ह्यांत बसून स्वर्गळोकांत जावें अशी इच्छा प्रत्येक 
मनुष्यास होईल ! 7? 

ययातीचें स्वगेगमन. 

ययाति म्हणाळाः-हे पांच रथ तुम्हांस नेण्या- 
करितां आळेळे आहेत. पहा, हे धगधगीत अस्नी- 
च्या ञ्वाळांप्रमाणे कसे देदीप्यमान दिसत आहेत, 

अष्टक म्हणाळा:--राजा, आतां तूं रथांत 
बसूंन स्वगेळोकाचा मार्ग साजरा कर. आमची 
जाण्याची वेळ आढी म्हणजे आम्हीही तुझ्या 
मागून, येतो. 

ययाति म्हणाला:--तुम्ही सर्वांनी मिळून स्वर्ग 
जिंकळेळा आहे, तेव्हां आतां आपण सर्वजण 
एकदमच जाऊं; स्वर्गळोकास जाण्याचा हा पवित्र 
मार्ग दिसत आहे. 

'बैश्षेपायन म्हणाळे:-जनभेजया, नंतर ते सर्व 
भ्रष्ट राजे र्थांत बसून निघाळे; आणि जातांना, 
बाटेंत, त्यांच्या पुण्यकर्भामुळें त्यांच्या अंगीं उत्प 
न झाळेल्या तेजाने पृथ्वी आणि आकाश हीं व्या- 
पन गेळी. असा. स्थ चाळू झाल्यानंतर थोड्या 
वेळानें पुनः ते एकमेकांत बोलूं ळागले. 

अष्टक म्हणाळा:--राजा, पराक्रमाने आणि 
मनानें मोठा 'असा इंद्र माझा मित्र असल्याकार 
णानें, पूर्वी माझी अशी समजूत झाळेळी होती को, 


र ् माक 








मीच काय तो एकटा स्वर्गास जाईन; परंतु आतां. 
पाहतों तों उश्ीनराचा पुत्र शिबि एकटाच आम्हां 
सर्वाच्या पुढें चाळला आहे; तेव्हां असें काँ बरे 
व्हावे! त्याच्या रथाच्या घोड्यांना आम्हां सर्वाच्या 
घोड्यांपेक्षां जळद जाण्याइतकी शक्ति कशाने 
आढी असाबी£ 

ययाति म्हणाळा:--याने जे द्रव्य. मिळविर्ळे, 
ह्या सर्व द्रव्याचा व्यय परमाथीकडेच झाळेला 
आहे, म्हणून हा तुम्हां सबोपेक्षां भ्रष्ट आहे. शि 
वाय बुद्धेमत्तेंत याची बरोबरी करणारा कोणी 
नाही; एवढेंच नव्हे, तर दान, तप, सल्य, धर्मी- 
चरण, बिनय, तेज, क्षमा, सोम्यपपणा आणि प- 
वित्न कर्मे करण्याची इच्छा ह्यांतही त्याच्या 
तोडीचा कोणी सांपडाबयाचा नाही. याप्रमार्णे 
त्याच्या भंगचे गुण असून बागणुकीत नम्रता अ- 
सल्यामुळे त्याचा रथ बाकीच्यांच्या पुढें गेळा आहे. 

अष्टक म्हणाळा:--ययाति राजा, तूं इंद्रा- 
प्रमाणे पराक्रमी आहेस. तूं ज्या प्रकारची स- 
त्कृत्यें बाळी आहेस, त्या प्रकारची कृत्यें करणारा 
क्षत्रियांमध्ये कंवा ब्राह्मणांमध्ये कोणीही नाही. 
आतां मी तुळा असें बिचारतो को, त्‌ कोण, 
कोणाचा पुत्र, आणि आलास कोठून हें खरो- 
खर सांग. 

ययाति म्हणाळा:--माझ्या बापाचे 
हुष; मी पूरु राजाचा बाप. मी या पृथ्वीवर अस- 
तांना सावभौम राजा होतों. मी तुझा आजा आहें, 
तेव्हां तूही पण आमचाच झालास. म्हणून ही 
गुह्य गोष्ट तुळा उघडपणे सांगत आहें. बा अष्टका, 
देवांची कृपा मनुष्यावर बयो... 
संपादन करण्याला दान, यज्ञ, 
पुण्यकभे कराबीं ळागतात. भी ही 
शंभर अश्वमेध यज्ञ केळे, व शेवटी 
सुवर्ण, बज्ञप्रावरणें इत्यादि मे 
ळेळी सर्व पृथ्वी ब्राह्मणांना दान 
हजार कोटी गाई दिल्या. 

















माझ्याकडून शंभर यज्ञ झाळे, त्या कोमीं अभीने 
मळा सहाय केलें. ते तरी सत्यामुळेंच अष्टका, आतां 
मी येथें तुझ्याशी आणि प्रतर्दनादिकांशीं बोळत 
आहे तें सत्मच आहे; सर्व ळोक, क्रषि, आणि देव 
हे सत्यामुळेंच आदरास पात्र होतात, असें माझ्या 
मनानें घेतळें आहे; आम्ही आतां जो स्वर्ग जिं- 
किळा, त्यासंबंधाची जशींची तशी सगळी हव) - 
कत जो कोणी मनांत मत्सरभाव न घरतां श्रेष्ट 
ब्राह्मणांना सांगेळ, त्याळा आमच्यासारखा चांगळा 
ळोक मिळेळ. 

: वैशंपायन म्हणाळे:-राजा, याप्रमाणें ययाति- 
संबंधाची सर्व हकीकत तुळा सांगेतळी आहे. 
ह्या ययाति राजानें आपल्या मित्रांशी प्रेमानें बा- 
गून पृथ्वीवर असतांना आपल्या उदारपणाच्या 
आणि पब्चित्र कृत्यांच्या योगानें बिपुळ कर्त मि- 
ळबिळी, आणि नंतर त्याळा द्याच्या नातवंडांनी 


संकटांतून तारल्यामुळें ते! स्वर्गळोकास गेळा. 
अध्याय चौर्‍्याण्णवावा. 


हन१0 --- 


पूरुवंशकथन. 
* जनमेजय राजा विचारतो:-महाराज, प्ररूच्या 
बंशासंबंधाची हकीकत ऐकण्याची माझी फार 
इच्छा आहे. ह्या वश्शांत जन्मळेल्या राजांपेका 
कोणीही शोळहीन, वार्यहीन, अथवा निपुत्रिक 
अक्वा झाला नाहीं. ते सर्व ज्ञानसंपन असून 
! कौतेमान होते; म्हणून या वंद्यांत कोण कोण 
राजे झाळे, किती झाळे, ते कसे होते, आणि 
त्यांचें घैथ व पराक्रम द्यासंबंधाची सर्व हकीकत 
मळा सांगा. 
म्हणाळे:-तुझा प्रश्न ऐकून मळा 
नीं संपन्न असून इंद्राप्रमाणें पराक्रमी 
ह होते. ह्यांचे वृत्त क्रमानें मी तुळा 














भेकर: पोष्टी नांवाची बायके| होती, लि- 
च्या , ईश्वर आणि रोद्र असे तीन पुत्र 
झाळे. ते तिघेही महारथी होते. द्यांच्यांपैकी प्रवीरा- 
जाच पुढे संतति झाळी. प्रवीराने शूरेखन देशाच्या 
राजाच्या कन्येशी लयन केळे; तिचे उदरी मुनस्यु 
नांवाचा मुळगा झाळा. हा रूपाने सुंदर असून 
प्रजेच्या रक्षणाविषयी दक्ष असे. याच्या राज्या- 
ची मयोदा समुद्रापर्यंत वाढली. मनस्यूळा सो- 
वीरी नांवाची भार्या होती, तिच्यापासून त्याला 
तीन पुत्र झाले. त्यांची नांवें. अनुक्रमार्ने रक्त, 
संहनन आणे वाग्मी अशी होतीं. हे तिघेही 
शूर असून महारथी होते. रोद्राश्व राजाळा 
मिश्रकेशी नांबाच्या अप्परेपासून अन्बग्भानु 
आदिकरून महाधनु्धारी असे दहा पुत्र झाले. 
हे सर्व श्र, पुत्रवान, विद्वान आणि धरमैपरायण 
असून यज्ञ करणारे होते. यांची नांबें क्रमाने 
क्रचेयु, कक्षयु कृकणेयु, स्थंडिळ्यु, वनेयु, जळेयु, 
तेजेयु, सत्येयु धर्भयु, आणि संनतेयु अशीं होतीं. 
ह्यांच्यापैक्षी कुकणेयु हा घेथसंपत्न होता. तेजयु 
बळवान असून बुद्धिमान होता. सत्येयु हा ई- 
दराप्रमाणे आणि संनतेयु हा देवांप्रमाणें पराक्रमी 
होता. देवांमध्ये जसा इंद्र पराक्रमी, त्ता हा 
सवे राजांमध्ये पराक्रमी असून विद्वानही होता. 
सवे प्रथ्वीमध्यें याच्या तोडीचा कोणी राजा नस- 
ल्याकारणानें हा अनाधृष्टि या नांबानं प्रासिद्ध 
झाळा. याला मातिनार नांवाचा मुलगा झाळा. 
हा मोठा धार्मिक होता. यानें राजसूय, अश्वमेध 
इत्मादि यज्ञ केळे. मतिनाराळा . महापराक्रमी 
असे चार पुत्र झाले. त्यांची नांबें तंसु, महान्‌, 
आतिरथ आणि द्ृद्यु अशी होतीं. ह्या. चोघां- 
पैकीं दृद्यु हा अत्यंत तेजस्वी होता, . आणि 
तंसु मोठा पराक्रमी होता. ह्या तंसूननें सवे 
पृथ्व्री जिंकून मोठी कीर्ति मिळविली. पुढें याच्याच 
बेशातीळ राजे पोरव वंशाच्या राज्याळा आधि- 
कारी झाळे. याचा ईळिन नांबाचा मुळगा मोठा 


७ संभवपर्व. ] 


कारणानें त्यानें सर्ब पृथ्वी जिंकून टाकिळी, इळि 
नाळा रथंतरीपासून पृथ्वी, आप, तेज, वायु व आ 
काश या पंचमहाभूतांप्रमाणे सामध्येवान असे दुष्यं 
त, शूर, भीम, प्रवस आणि बसु हे पांच सुळगे क्षाळ 
ह्या पांचांपैक्ी दुष्यंत हाच सर्वात श्रेष्ठ झाळा 
दुष्येताळा शकुंतळेपासून भरत नांवाचा मुळगा 
झाळा. हा भरत मोठा विद्वान आणि यरास्त्री 
निपजल्यामुळें भरतवद्याची कीर्ति जिकडे तिकडे 
पसरली. भरताला तान बायका होत्या. त्यांच्या 
पासून त्याळा नऊ मुलगे झाळे. परंतु ते त्याच्या 
जोगे नसल्याकारणाने त्याळा संतोष होईना, 
तेव्हां त्या मुळांच्या आयांनी आपापळे मुलरे' 
मारून टाकिले! नंतर, आपल्याला सुळगे होऊनह| 
ते अश्या रीतीनें नष्ट झाल्याकारणानें आपळ 
जिणें व्यर्थ झाळें म्हणून त्यानें मोठमोठे यज्ञ केले. 
तेव्हां त्याला भरद्वाजापासून भुमन्यु नांवाचा एक 
मुळगा मिळाळा;हा मुळगा मिळाल्याने आपण पुत्र 


वान झाळो असें त्याळा वाटलें व मोठ! आनंद झाला, 


नंतर त्याने'या भुमन्यूळा आपल्या मागे आपल्य 
गादीचा वारस ठरविलें. भुमन्यूळा दिविरथ या 
नांबाचा एक पुत्र झाला, आणि सुहोत्र, सुहोता, 
सुहबि, सयजु आणि कचीक असे पांच 
मुल्गे पुष्करिणीपासून झाळे. ह्यांच्यापेकी सु 
होत्र हा वडीळ असल्यामुळें तो राज्याचा! 
अधिकारी झाला. हा राजा मोठा धमांत्मा होता. 
यानें राजसूय, अश्वमेध इत्यादि अनेक यज्ञ केळे 
यांन समुद्रवळ्यांकित सगळी पृथ्वी आपले ता 
ब्यांत आणून राज्य भरभराटीस आणिलें. याच्या 
ळबाजम्यांत '*अनेक घोडे, हत्ती आणि रथ 
असून त्याचा जामदारखाना अनेक प्रकारच्या 
रतनांनी भरून राहिळा होता.राञ्यामध्यें जिकडे ति 
हजारों देवळें बांधण्यांत आढी असून हजारे 
यज्ञस्तम उभारण्यांत आळे. धान्याची 


१ आदिपर्व. . 
पराक्रमी आणि पहिल्या प्रतीचा योद्धा निपजल्या- 


पृथ्वी दबून गेळी. सुढे त्राळया ऐक्ष्वाकीपासून अज- 
मीढ, सुमीढ आणि पुरुमीढ असे तीन मुळगे 
झाढे, ह्यांच्यापेकीं अजमीढ वडीळ असल्यांकार- 
गाने तो राज्यारूढ काळा. अजमीढाला' तीन 
वायका होत्या. त्यांच्यापासून ह्याळा सहा मुलगे 
साळे. धूमेनीपासून कक्ष नांवाचा मुळगा झाळा; 
नीळीपासून दुष्यंत आणि परमेष्ठी हे दोन 
ज्र झाळे; आणि केशिनीपासून जन्हु, 
आणि रूपी हे तिघे झाळे. दुष्येत आणि परेमष्ठी 
य्रांच्यापासून उत्पन्न झाळेळे राजे पचाळ देशाचे 
अधिकारी झाळे. जन्हु हा कुशिकवंश्ाचा मूळ पुरुष 
झाढा. बाकी राहिळेळे तिघे कक्ष, त्रजन आणि 
«पी ह्यांच्यापैकी भक्ष हा वडीळ भसल्यामुळें 
तोच पुढें राजा झाळा. वहक्षाचा मुळ्या संवरण 
हा राज्य करीत असतांना राज्यामध्ये प्रजेचा 
नाश करणारी अनेक संकटें ओढवढीं. नानाप्र- 
कारचे रोग उद्भवळे, अनादृष्टीमुळे दुष्काळ 
पडळा, आणि लार्खे ढोक दुखण्यानें व भुकेने 
व्याकूळ होऊन काळाच्या जबड्यांत सांपडले ! 
याप्रमाणे राज्याची अंत:स्थिति असतांना ह्या 
देशावर पंचाळ देशाच्या राजानें दहा अक्षोहिणी 
चतुरंग सेन्य बरोबर घेऊन स्वारी केळी, आणि 
या भारतीय लोकांची दाणादाण करून टाकिळी. 
ळढाईत पराजय झाल्यामुळें, संबरण राजा 
आपलीं बायकामुळें, सोयरेधायरे व प्रधांनमंडळ 
गंल बरोबर घेऊन तेथून पळाला, तो सिंधुनंदाचे 
१ रावर पर्वताच्या पायथ्याशी झाडीमध्ये दडून 
हिला. तेथें किल्ला बांधून ते भारतीय ळोक एक 
डजार बर्षेपर्थंत राहिळे. नंतर एके दिवशी तेथें 
अकस्मात वसिष्ठ क्ह्षींची स्वारी भाळी. त्यांना 
पाहतांच ते सर्व भारतीय लोक त्यांना सामोरे 
गेळे, आणि स्यांनी त्या कषींना नमस्कार केळा. 
मग अर्ध्यपाय्यादि सर्ब *शिष्टाचार झाल्यानंतर, 
्हषि आसनावर बसडे असतांना संवरण राजा 





झणी. प्रजा इतकी वाढणी की, तिच्या भारामुळे | क्रषीस विनंती करून म्हणाला, 





412720. 





श्रीमन्महाभारत. 


[ अध्याय ९५. 





आपण माजे पुरोहित व्हे, मी राज्यासाठी प्रयत्न 
करून पाहणार आहे. ” 

राजाचें ते नम्रतापवके भाषण एऐकूस 
कुषींनी राजाची विनंती मान्य केळी, अणि 
तात्काळ ह्याळा सर्वे क्षत्रियांमध्य श्रेष्ठ असा 
राजा या नात्यानें सार्वमौम राज्याचा अभिषक 
केळा या दिवसापासून उत्तरोत्तर या भारत- 
कुळाचा उत्कर्ष होत जाऊन तो कळसास पोहो- 
ळा अर्ल म्हणतात. राज्याभिषेकानंतर हा 
राजा आपल्या भरतकुळाच्या जुन्या राजधानीस 
जाऊन राहिळा, आणि नंतर त्यान सर्व पृथ्वी 
पुनः जिकून सर्व राजांकडून खंडणी घेतली. 

याप्रमाणें पहिल्यासारखी सर्व व्यवस्था झाल्या- 
नंतर अजमोढवंश्रांत उत्पन झालेल्या या संव- 
रण राजानं अनेक यज्ञ करून यज्ञांमध्यें पुष्कळ 
दक्षणा बांटळी. या राजाची तपती नांवाची एक 





नांबें अनुक्रमे धृतराष्ट्र, पांडु, बाह्हीक, निषध, 
जांबूनद, कुंडोदर, पदाति आणि वप्ताति अशीं 
होतीं. ह्यांच्यापेकी वडीळ मुळगा धृतराष्ट्र हा 
बापाचे मागून राज्यावर बतळा. धृतराष्ट्राळा कु- 
डिक, हस्ती, वितक, क्राथ, कुंडिन, हविश्रवा; इंद्राम, 
मुमन्यु, प्रतीप, घभेनेत्र आणि सुनेत्र असे अ- - 
करा मुलगे होते. यांपैकी प्रतीप, धभेनेत्र आणि 
सुनेत्र हे तिघे नांवाळीकिकास आले. परतु लांत 
प्रतीप हा इतक्या प्रसिद्धीस आला क्री, व्या वेळीं 
त्याच्यासारखा दुसरा कोणीच राजा नव्हता. प्र- 
तापाळा तीन मुलगे झाळे; त्यांची नांवें देवापि, 
शांतनु आणि बाल्हीक अशी होतीं. ह्या तिघां- 
पेकी बाल्हीक हा महारथी होता. देवार्पाचें मन 
परमार्थाकडे ढागल्यासुळें, तो साधण्याकरितां तो 
अरण्यांत निघून गेला. तेव्हां शांतनु आणि बार्हीक 


हे दोघे राज्याचे अधिकारी झाळे. याप्रमाणें भरत- 


राणी होती. ती सूर्यकुळांत उत्पन्न झाळेठी होती. | कुळांत सत्त्वस्थ, देवषांसारखे आणि उत्तमोत्तम 


तिचे पोटी कुरु जन्मळा. हा धर्मेज्ञ असल्याकार 

णानें प्रजञेछा फार प्रिय झाळा. याच्या नांवावरून 
प्रसिद्ध झाल्या कुरुजांगळ या नांवाच्या देशास 
यानें आापल्पा तपश्चर्येच्या योगाने पवित्र केल्या- 
मुळे ह्या देशास कुरुक्षेत्र असें नांव पडले. कुरू- 
ळा बाह्िनीपासून पांच मुलगे झाटे. त्यांची नांवें 
अरश्भवान किंवा अविक्षित, आभिष्यत, चेत्ररथ, । 
मुनि ग्राणि जनमेजय अशी होती. अविक्षित 
राजाळा परिक्षित्‌, शबलाश्व, आदिराज, विराज, 
झाल्मळि, उचेःश्रवा, भंगकार आणि जितारि असे 
आठ मुळेग झाले; ते सर्व आपापल्या गु्शां- 
नों प्रसिद्धीस आळे. परिक्षित्‌ राजाला 
जनमेजय,  कक्षसेन उपम्रसेन, चित्रसन, 
इंद्रमेन, सुषेण आणि भीमसेन अक्षे सात 
मुळगे होते; ते सर्वे महारथी असून धर्मपरायण 





होते. ,जनमेजयाला मोछे पराक्रमी, धर्म वृ अर्थ 





असे अनेक राजे झाळे; आणि भशाच प्रकारचे 
थोर, महारथी आगे देवांसारखे असे वृश कायम 
राखणांरे अनेक राजे मनूच्या कुलांत रेळ 
( पुरूखा ) याच्या वंशात झाळे. 


अध्याय पंचाण्णवावा. 
पूरुवंशकथन. ग 
जनमेजय विचारतो:--महाराज, आपण क- 
थन केलेली माझ्या पूवेजांच्या उत्पत्तीची आणि 
त्याच्या थोरबाचा हकोकत मीं ऐकिळी, परंतु 
त्यांचें ते आख्यान फार थोडक्यांत सांगितळें गे- 
त्यामुळें माझी ताति झाळी नाही; तेव्हां प्रजापाति 
मनूपासून घडळेळी सर्वे सविस्तर हकीकत सां- 
गूल माझें समाधान करण्याची कृपा कराबी. गुण, 


र्र “ 


कुशळ, आणि ' सर्व प्राणिमात्राच्या | प्रताप, पराक्रम, घेये, सत्त्व आणि “उत्साह यांनी 
: तत्पर असे आठ सुळगे होते. त्यांचो संपन्न असरेश्ल्या पुरुषांची. कथा . अमृताप्रमाणें 


७ संभवपर्व, ] 





तरी तृत्ति म्हणून होत नाहीं; आणि ल्यांतूनही, 
अंगीं खिळळेळें धर्माचरण, दया, दाक्षिण्य इत्यादि 
गुण, आणि मनाच] मेठेपणा यांनीं ज्यांच्या की- 
तीत भर पडून ती ल्लेळोक्य व्याप्रून राहिळी आहे 
अश्या पुरुषांचा जन्मापासून घडळेळा वृत्तांत 
ऐकून कोणास बरे संतोष होणार नाहीं 
वैशंपायन सांगतात:--राजा, तुझ्या वंशाच्या 
उत्पत्तीसंबंधाची जी मंगळकारकू हकीकत मी 
तुला सांगणार आहे, ती सर्वे मीं द्वेपायन क्रषी- 
पासून पूर्वी ऐकिळेळी आहे. ती आतां भी तुळा 
सांगर्तो, ऐक. दक्ष या नांबाचा तुमचा मूळपुरुष 


ए्नदिष 


गोड असल्याकारणानें ती. किती बेळां ऐकिळी तिजशीं संयातीने बिवाह केळा. तिच्यापासून 





होता. त्यापासून अदिति जन्मास आढी. अदी- 
तीपासून विवस्वान्‌ झाळा; विवस्वानापासून मनु, 
व मंनूपासून इला जन्मळी. इलेपासून प्रूरवा 
झाळा. पूरूरव्यापासून आयु, आयूपासून नदुष, 
ष्र नहृषापासून ययाति झाला. ययातीळा दोन 
बायक! होय्या. दुक्राचायोंची सुळगी देवयानी 
ही पहिळी, आणि दैत्यांचा राजा ढृषप्वा याची 
मुळगी शगिष्टा ही दुसरी. देवयानीला यदु आणि 
तुर्बसु असे दोन पुत्र झाले, व शागिष्ठेळा दृह्यु, अनु 
ब पढु असे तीन पुत्र झाले. ह्यांच्यांपेकीं यदूपासून 
यादववंयास आरंभ झाळा, आणि एऐरूपासून 
पूरुवंशास आरंभ झाळा. पूर्ती भार्या कोसल्या | 
हिच्यापासून जनमेजय झाळा. जनभेजयानें तीन 
अश्वमेध यज्ञ केळे, आणि नंतर विश्वजित्‌ नामक 
यज्ञ करून तो तपश्चर्या करण्यासाठी वनांत गेला. 
जनमेजयानें मधुकुलांतीळ अनंतेशीं विवाह केळा. 
तिच्यापासून ह्याला मुळगा झाला, त्याचें नांव 
प्राचिन्वान. यानें पूर्वेकडील ( प्राची दिशेकडील )। 
संगळा देश एका अहोरात्रांत जिंकून घेतला, 
म्हणून याला त्याच्या पराक्रभावरून * प्राचिन्वान्‌ 
हें नांब.मिळालें, प्राचिन्वानाचें लझ यादवकुळां- 
तीळ अइमकीबरोबर ळागलें. तिचेपासून संय! 





झाला. दृषद्वानाची वरांगी म्हणून कन्या होती, 






वडा मुळगा झाळा, य्यार्चे नांव अहेयाति. कृत- 
वीर्याच्या भानुमती. नांवाच्या मुलीशी अहंयातीचा 
विवाह झाला. हिच्यापासून द्याळा सावेमीम नाँ- 
वाचा मुलगा झाळा. या सावैभौमानें केकय देश- 
च्या राजावर स्वारी करून लाची सुनेदा नांवाची 
मुलगी जिंकून आणिढी, आणि तिच्याशी विवाह 
जाविळा. तिच्यापासून त्याला पुत्र झाळा, त्याचें 
नांव जयत्सेन. बिदभे राजाची सुळगी सुश्रवा 
म्हणून होती, हिच्याशी जयत्सेनाचें ळय होऊन 
तिच्या उदरीं त्याला अवाचीन नांबाचा पुत्र 
झाडा. अवाचीनानें बिदभ देशचे राजघराण्या- 
तीऊ दुसऱ्या एका मर्यादा नामक कन्येशी ळग्न 
केलं. तिच्यापासून त्याळा मुळगा झाला, याचें 
मांव अरिह. अरिहाने अंग देशच्या राजघ- 
राण्य़ांतीळ कन्येशी विवाह केळा. हिच्यापासून 
झालेल्या मुळाचे नांव महाभोम असें ठेविलें... 
महाभोमानें प्रसेनाजित्‌ राजाच्या सुयज्ञा नॉमक 
कन्येशी विवाह केला. तिच्यापासून प्याला जो 
पुत्र झाला, त्याचें नांव अयुतनायी असे पडे; 
कारण त्यानें अयुत म्हणजे दहा हजार पुरुषमेध 
नांवाचे यज्ञ केळे. अयुतनायी यानें पृथुश्रन्याच्या 
कामा नामक कन्येशी विवाह लाविळा. तिच्यापा- 
सून त्याळा मुळगा झाळा, त्याचें नांव अक्रोधन. 
अक्रोधनानें कर्ळिंग देशाच्या राजघराण्यांतीळ 
करेंभा नामक कन्येचें पाणिप्रहण केळे, आणि 
तिच्यापासून देवातिथि. नामक पुत्र झाळा. या 
देव तिथीरने बिदेह देशाच्या राजघराष्याताळ 
मर्यादा नामक कन्येशी विवाह लाबिळ!. तिच्या- 
पासून त्याळा सुलगा झाला, त्याचें नांव अरिह. 
अ०हानें अंग देशाच्या राजघराण्यांतीळ सुदेवा 
ब्राच्या मुलीशी लग्न केळें; तिच्यापासून त्याळा 
सृळूगा झाळा, त्याचे नांव अहक्ष. क्ररक्षानें तक्षका 
च्या ल्बाळा नांबाच्या मुळीशी लय केळे; न्स घ्या- 
पासून त्याळा मुलगा झाळा, त्याच नांवें 








८०५०५७७७१७ जर्नल" 
(र र्श्र प! ध 2 39: क जे 


कर 


म 


[ अध्याय ९५. 





_ मतिनारांने सरस्वती नदीचे कांठी मतिनारांम सरस्वती नदीचे काठी द्वांदशवार्थिक | नांव हस्तिः याने एक नगर वसविले, त्याचें नांव 


सत्र यथासांग केळें. सत्र पुरें झाळें तेव्हां सर- 


स्त्रती ही स्रीचे रूप घऊन त्याच्या जवळ आळी 


आणि तिर्ने ' तूं माझ्याझो ळयन ळाव,' अशी मार- 


णी केल्यावरून त्यानें तिच्याशी टग केलें. ति 
च्यापासून त्याळा मुळगा झाळा, त्याचें नांव तसु. 


तेसूचें ढय़ कलिंग देशाच्या राजघराण्यांतीळू 
'मुळीशीं होऊन तिचेपासून त्याळा मुलगा झाला. 


त्याचें नांब्र इही. इलीला रथंतरेपासून दु 


ब्यंतादि पांच मुलगे झाले. दुष्यंताने विश्वामि- 


त्राच्या शकुंतळा नांवाच्या मुलाशी लग्न केलें. 


तिच्यापासून त्याळा मुळगा झाळा त्याचें नांव 
भरत. भरत हें नांव या मुलास पडण्याचे कारण 
असे झाळें की, शकुतला आपल्या मुळाला घेऊ- 
न माहेराहून राजाकडे आली, परंतु तो तिचा 
स्वीकार करीना; तेव्हां “भाई ही केवळ चर्मकोशा-। 
प्रमाणें असून, ज्याच्यामुळे मुळगा झाळा 
त्याचा तो होतो, म्हणून, हे दुष्यत राजा, मुळा- 
रचे भरण म्हणजे पोषण कर, आणि शकुंतळेचा 
ख्रपमान करूं नको; राजा, यम नाश करील म्हणून 
आपण मुळाचे रूपाने अस्तित्वांत असावें या 
हेतून, ज्याचं रेत असतें ते त्याचेकडून सत्राचे ठि- 
काणीं ठेविळें जातें, म्हणून * या गभोःचा स्थापक 
तू. आहेस,” असें जें शकुंतला म्हणाळी, ते सत्य 
आहे. ?! अश्ली आकाशवाणी झाढी. ही ऐकून 
दुष्यंतानें मुळाचा स्वीकार करून त्याच भरण 
(पोषण) केळे, म्हणून त्याडा भरत हें. अथोस 


अनुरूप असें नांव प्राप्त झालें, 


भरताने सुनंदा नांवाच्या काशेयी सराकलेनेशी 

'ढय़ केळे, तिच्यापासून झाळेल्या मुळाचे नांव 
_ अुमन्यु. भुमन्यूनें दशाहे देशच्या राजघर/ण्यांतील 
बिजया नांबाच्या सुळीशी ढय़ केठें; तिच्यापासून 
* त्याळा मुळगा झाळा, त्याचें नांव सुहेत्र., सुटोताने 





सुक्‍णी 


हास्तिनापुर. या नगराला हें नामाभिधान प्राप्त 
होण्याचें कारण ह्या राजाचें नांबच होय. असो; 
इस्तीर्ने त्रिगत॑ देशच्या राजप्रराण्यांती७ळ यशो- 
धरा नांबाच्या मुलीशी लय केळे हिचेपार्सून झा- 
लेल्या मुळाचे नांब विकुंठन. विकुंठनाने दशा्ह 
देशच्या राजघराण्यांतीळ सुदवा नांवाच्या मुढी- 
शीं ळय केलें; तिजपासून उत्पन्न झालेल्या मुळा- 
चें नांव अजमीढ. अजमीढाच्या कैकेयी, गांधारी, 
विश्याळा आणि कक्षा अशा 'चार बायका होय़ा. 
ह्यांच्यापासून त्याला एकंदर एकझें चोबीस मुळगे 
झाळे. त्यांपैकीं संबरण म्हणून होता तो वंशकर 
झाळा; बाकीचे पुत्र निरनिराळ्या घराण्यांचे मूळ- 
पुरुष झाळे. संवरणानें विवस्वानाच्या तपती ना- 
वाच्या मुळीशीं लय केळे, हिजपासून झालेल्य पुत्रा- 
चे नांव कुरु कुरूने दशाहे देशच्या राजघराण्यांतील 
झुभांगी नांवाच्या मुलीशी लयन केळे; तिच्यापासून 
झालेल्या सुळाचें नांव विदुर. बिदुरानें मधुकुलांतीळ 
संप्रिया नांबाच्या मुलीशी लयन केळें; ह्रिच्यापासून 
त्याला मुळगा झाळा, त्याचें नांव अमश्वा. अन- 
श्वा यान मगध देशच्या राजघराण्यांतील अमृता 
नांबाच्या सुढीर्श| ळय केळें; हिच्यापासून झाळेल्या 
मुळाचे नांव परिक्षित्‌. परिक्षित्‌ यानें सुयश्शशी 
ळग केळे; तिच्यापासून त्याळा मुलगा झाला, त्याचे 
नांब भीमसेन. भामसेनानें केकय राजघराण्यांतीळ 
कुमारी नांवाच्या मुळीशी लय केलें; हिध्यापासून 
झालेल्या मुळाचें नांव प्रतिश्रवा. प्रतिश्रन्यांचा 
मुळ्गा प्रतीप यानें सुनंदा नांवाच्या शिबि राजा- 
च्या सुलीशीं ल्य़ केळें; हिचेपासून त्याळा 
देवापि, श!तनु आणि बाल्हीक असे तीन मुळगे 
झाळे. देबापि हा लहानपणींच अरण्यांत गेळा, 
आणि शांतनु हा राज्यपदारूढ झाला. ज्याछा 
ल्याळा म्हणून ह्याचा हात ळागे, तो.तो जीर्ण 


| 





नांबाच्या मुळीशी ळमझ़ |झाळेळा असळा तरी पुनः तरुण होऊन सुखी 
न त्याळा जो पुत्र झाळा, त्याचें हत असे, म्हणून याचें नांव शांतनु असें पडे, 


मिड 


ातून दण ुान्स्यक्ततता लपकावपल्वदवानध 








शांतनूने, मगीरथानें आणलेल्या गंगा नर्दाशीं लझ 
केळें; तिच्यापासून त्याला मुंळगा झाला, त्याचें नांव 
देवव्रत. याळाच पुढें भीष्म अले म्हणू ढाग 
ळे. भीष्माने आपल्या पित्याची इच्छा पूर्ण कर 
ण्याकरितां त्याचं लय़ सत्यवतीबरोबर होऊं 
दिळें; यामुळें ही सत्यवती भीष्माची आई झाळी. 
हिळा गंधकाळी ' असेंही म्हणतात. ह्या सत्यव 
ताळा कोमार अवस्थेंत पूर्वीच पराशर हषी 
पासून गभ्भसंभव होऊन मुलगा झाला होता. 
त्यार्चे नांब द्वेपायन. नंतर ळयन झाल्यावर शांत- 
नूपासून दोन मुलगे झाले, ल्यांची नांबें बिचित्र- 
बीर्ये आणि चित्रांगद. चित्रांगद वयांत आढा 
नाही तोच त्याळा गंधर्वाने मारिळें; त्यामुळें 
विचित्रवीय हा राज्याचा अधिकारी झाला. 
काशिराजाळा कोसल्या नामक स्त्रीपासून झा- 
छेल्या अंबा आणि अंबिका या दोन मुळींशी 
विचित्रवीयीनें लयन केलें. परंतु तो निपुत्रिक 
स्थितींतच परळोकास गेळा तेव्हां दुष्येताच्या 
वंशाची समाति येथेंच न होतां तो पुढें चाळावा 
म्हणून सत्यवतीनें द्वैपायन क्र्षांचें ध्यान केळें 
तेव्हां ते क्षि, आपल्या आईची आज्ञा काय 
आहे ती समजून घेऊन तीप्रमाणें करावें म्हणून, 
तिच्या पुढें येऊन उभे राहिले. तेव्हा सथवतीनें 
त्यांना सांगितळें की, “तुझा भाऊ विचित्रवीर्य निपु. 
त्रिक होऊन परलोकवासी झाला आहे; तर त्या'चे- 
साठीं ह्याच्या क्षेत्रामध्ये तूं चांगळी संतति 
उत्पन्न कर. ! तेव्हां दैपायनांनीं ती गोष्ट मान्य 
करून परृतराषट्र, पांडु आणि विदुर असे तीन 
पुत्र उत्पन्न केळे. नंतर धृतराष्ट्र राजाळा द्वैपा- 
यने कुषींच्या आक्षीरबीदानें गांधाररीपासून शांभर 
सुळगे झाले. ह्यांच्यापेका दृयोधन, दुःशासन, वि: 
कणे भाणि चित्रसेन हे चोघे प्रमुख होते. पांडूडा 
दोने. स्त्रिया होह्या. पहिळीचे नांव कुंती-हिळा 


'पृथा असें दुसरें नांव होते-आणि दुखरीचें नांब |ण!स थेत असळेळी मत्रविद्या : 
माद्री. ह्या दोघी रूपानें आणि गुणांनी अप्रतिभ |ती विद्या. माद्रीळा अकता क) 









» र क 
होह. एके वेळी पांडु हा मृगयेकरितां वनांत 
गेला असतां, एक हरिण हरिणीबरोबर विषय- 
सुखांत निमझ असलेला त्याच्या दृष्टीस पडळा ! 
हा हरिण वस्तुत: क्षि असून त्यान मृगरूप धा- 
रण केळें होते; परंतु वस्तुस्थाति पांडूचे लक्षांत 
न आल्यामुळें ल्याने त्या कषीचा 
होऊन त्याची तृष्ति होण्याच पूर्वीच 
सोडळा.बाण लागतांच कळग्ळून तो अदमुत क्षि * 
पांडूला म्हणाला, “ अरे, मनुष्यघर्मानुार तुझी 
रहाटी असल्याकारणानें बिषयसुखाचें रहस्य कॉय 
असतें तें तुळा पक्के माहीत असळें पाहिजे. 
कझसे असून, या वेळी मी विषयसुखासाठी 
उद्युक्त असतां, मला बाणाने मारून तें तूं 
मळा घेऊं दिळें नाहीस, म्हणून तुही अशा प्रसं- 
गीं असाच अतृप्त असतांच देह ठेवशील! ” या- 
प्रमाणें त्या कषीनें पांडूळा शाप दिला, तो ऐकून 
पांडूच्या तोंडचे पाणी पळाळें, आणि तो अगदी 
तेजोहीन झाळा! या वेळेपासून शापभयानें तो 
श्रियांशीं संबध ठेवीनासा झाळा. एके दिवशींतो 
कुंतीळा म्हणाळा कीं, “ माझ्या अविचारारचे फळ 
तर मळा मिळून चुकळेंच आहे. परंतु माझ्या ऐक- 
ण्यांत अर्से आळें आहे की, निपुत्रिकाळा स्वगीची 
प्रात्ति नाहीं. याकरितां मळा चांगळी गति मि- 
ळावी यासाठी तूं पुत्रोत्पात्ति करून घे. ? 

याप्रमाणे पतीची आज्ञा झाल्यावर तिनें त्या- 
प्रमाणें वतन केळे; तेव्हां तिळा पनवाय की 
ष्ठिर, वायूपासून भीमसेन आणि इंद्रापासून 
अक्षे तीन पुत्र झाले. कुंर्ताळा हे तान मुळगे झा- 
ळेळेप/हून पांडूळा आनंद झाला; आणि तो 
म्हणाळा, “ हे पतित्रते, तुझी सवत हुनर८२८-५ 
तिचे उद्रींही संतान नाही; 
तिळाही संतानप्रात्ति होईळ असें तूं कर. 

पत्मीच्या शब्दाल मान 













र! 


हूल 


कुलू 
[ अध्याय ९९. 


ळू 








: कुभारांपासून नकुळ आणि सहदेव असे दोन  संज्ञक नगरीस गेळे. तिकडे जात असतां वाटेत 
पु्न झाळे. एके दिवशी माद्री भूषणें वगेरे धार-। हिडिंब. नांवाचा एक राक्षसे त्यांचेवर चाळून 
ण करून अळंछृत झाळी असतां तिळा पाहून आला, त्याला त्यांनीं मारून टाकिले. एकचक्रा 
पांडू कामातुर झाळा; आणि तिळा आलिंगन । नगरीत पांडव असतांना, तेर्थे बक म्हणून एक 
देतो न देतो तोंच पेचत्व पावटा'! भर्यांची ही राक्षस होता त्याला त्यांनीं ठार केळें. भग ते 
अश्ली, अवस्था आपल्यामुळे झाली असें पाहून, पांचाळ नगरास गेळे. तेथे त्यांना स्वयंबरांत द्रोपदी 
आपल्या दोन्ही पुत्नांचा योग्य प्रकारें प्रतिपाळ मिळाल्यावर तिच्याशी त्यांचें टम होऊन पुढें ते 
करण्याविषयी कुतीळा सांगून ती अःपल्या पती- आपल्या देशास परत आल्यावर त्यांचे दिवस 


बरोबर सती गेली. नंतर, ह्मा अरण्यांत तपश्च-| 
यो कररीत असडेल्या कषोनीं कुतीसहित पांचही । 


पांडवांना आपल्याबरोबर ह!स्तिनापुरास भा- 


गिळें; आणि तेथे आल्यावर ह्यांनी भीष्म, वि- 


दुर आणि इतर चारी वणीचे लोक यांना पांडु व 
“पांडव *यांच्यासंबेधाचो सर्व हकोकत सांगून, 
कुंतीसह पांडवांना त्यांचे स्वाधीन केरढे; आणि 
तेथीळ सवे ळोक त्यांजकडे पाहत असतां ते 
अंदृर्य झाळे. त्या क्रषींचे भाषण ऐकून देवांनी 
आंकाझांतून पुष्पद्राष्टि केळी, आणि दुदुमि वाज- 
विल्या. ते कृषि गेल्यावर त्या बाळकांर्नाही आ- 
पत्या पित्याच्या मरणाचें साद्यंत वृत्त भीष्मादि- 
कांस कथन केलें; तेव्हां त्यांनीं त्यांचा स्तरीकार 
केळा. नंतर त्या पाडवांनीं आपल्या पित्याचें उतर - 
कार्य केळें; आणि ते तेथेंच रहिले. परतु तेव्हांपा- 
सूनच ते दुर्योधनाच डोळ्यांत सळूं लागळे; आणि 
त्या वेळेपासून त्यांचा नाश करण्यासाठी तो नाना- 
प्रकारचे उपाय योज लागळा; परतु भवितन्यता 


बळवांन असल्यामुळें माच्या हातून त्यांचा नाश | त्य 


झाळा नोही ! पुढें एके दिवशी धृतराष्ट्रानें कांहीं 
निमित्त काढून, ' तुम्ही बारणावतीस जा ' म्हणून 
पांडबांना सांगितलें. त्यावरून ते तेथे संतोषानें 


सुखांत गेळे. त्या पांची पांडबांना द्रोपदीपासून 
पांच मुळगे झाळे; व युविष्ठिराला प्रतिविध्य नांबांचा, 
'मुळगा झाळा, भीमसेनाला सुतसोम, अजुनाळा 
श्रुतकीर्त, नकुळाला शतानीक भाणि सहदेवाला 
।श्रृतकर्मी झाला. येथें आल्यावर त्यांचीं पुनः ळे 
झाळी. गोवासन नांवाच्या शिषबि देशाच्या राजाने 
आपल्या देविका नांवाच्या मुर्लाच्या लग्नासाठी 
स्वयंवरसमारंभ केळा; या समारेभांत देविके्ने 
युविष्ठिरात वरिळें. हिच्यापासून ह्याला यौघेय 
नांबाचा मुलगा झाला. भीमसेनारचे, त्याच्या परा- 
क्रमाळा योग्य अशा बळेघरा नामक, कन्येशी 
काशीमध्यें ढमन झाळें. तिच्यापासून त्याळा सवेग 
नांवाचा पुत्र झाला. अजुनानें द्वारकेस जाऊन 
सुभद्रा नांवाच्या बासुदेवाच्या बहिणीशी लग्न केर्ले. 
ळमन झाल्यावर अजुन द्वारकेहून सुमद्रेला बरोबर 
घेऊन निघाळा, आणि सुखरूपपणे आपल्या 
देशास आला. तिच्यापासून त्याळा मुलगा झाला, 
त्याचें नांव अमिमन्यु. हा सर्वगुणसंपन्न असून 
च्यावर वासुदेवाचे फार प्रेम होतें. नकुळानें 
जरेदि देशच्या राजघराण्यांतीळ करेणु नांबाच्या 
मुलीशी लग्न केलें. तिच्यापासून त्याळा सुळगा 
झाळा, त्याचें नांव निरमित्र. सहदेवाला मद्गराज- 





गेळे. तथापि तेर्थे देखीळ ह्यांच्याकरितां मुद्दाम | घराण्यांतील द्युतिमान नांवाच्या मद्गदेशच्या राजा- 
तयार केळल्या लाक्षागृहामथ्यें तो साना जाळूं च्या बिजया नांवाच्या मुलीने स्वयंवरांत वरिळें 
शकला नाही. कारण, तद्विषयक सर्व दत्त पांड- |इच्यापासून त्याळा मुळगा झाला, त्याचें नांव 
रि (32 न अगोदरच कळळेळें होते.  ।सुहोत्र. भीमसेनाळा हिडिंबा नांवाच्या राक्षसीपासून 
' पांडव वारणावतीहून निघून एकचक्रा- | पूर्वी घटोत्कच नांवाचा एक मुलगा झाळा होता. हा. 







१, 





७ सॅमबंपर्वे. ] 


राक्षसच होता. याप्रमाणें पॉडवांचे करा सुल) |तत्पर असलेल्या' ब्र'झणांनींही मत्सरभाव ' सो- 
होते. त्यांच्यापैकी अमन्यू बा मात्रे बंशवित्त्तार डूल मोनिग्रह करून प्रेमळ भावार्ने हा सर्व 
झाळा. अभिमन्यूने विराट राजाच्या उत्तरा पुण्यप्रद इतिहास आपण स्वतः ऐंकिळा - अस्ता 


जै 





नांबाच्या सुंडीशी लग्न केळे. ही गरोदर असतांन! 
योग्य फालापूर्वाच प्रसूत झाली. हिच्या ह्या सह। 
महिल्यांच्या निजींव गभोस'मी जिवंत करीन 
अलल पुरुषोत्तम वासुदेवानें सांगितल्यावरूनं तो 
गर्भ कुंतीनें आपळे मांडीवर घेतला. गभेस्थितींत 
अबधि न मिळाल्याकारणानें या गभीत बल, 
वीर्य बं पराक्रम हीं उत्पन्न झाळेलीं नव्हतीं; आणि 
त्यांतून तो अकाळीं बाहेर पडून अत््ाझीरने जळून 
गेल्यामुळें तर अगदींच निरुपयोगी झाळेळा होता. 
तरी पण . श्रांभगवान वासुदेवानें आपल्या 
प्रभावाने त्या गभीस जीव आणिला, आणि तो 
जिवंत झाल्यावर त्याच्याकडे पाहून म्हटलें 
“ मुला, तुझे कुल परिक्षीण झाल्यानंतर तुझा 





आणि दुसऱ्यास सांगितळा असतां, ते स्वगे- 
ळोक आणिडदुर्सरे पवित्र ढोक मिळविण्याच्या 
योग्यतेचे होऊन, देव, ब्राह्मण आणि 

ह्यांना नेहमीं पूज्य आणि मान्य होतीळ. 

यन केळेळे ब्राह्मण आ।णे इतर तिन्ही बणातीळ : 
लोक या सर्वानी, श्रीमगवान व्यासांनी सांगित- 
ळेळी ही उत्तमोत्तम आणि पवित्र भारतकथा 
मत्सर सोडून, श्रद्धेने आणि प्रेमानें आपण स्वतः 
ऐकिळी अलतां आणि दुसऱ्यास सांगितळी अ- 
सतां ह्यांना पुण्य ळागेळ, व सर्वप्रकारचे सुख 
मिळून शेवटीं स्वर्गळोकाची प्राप्ति होईल! इत- 
केंच नव्हे, तर त्यांच्या हातून घडलेल्या बऱ्या 
बाईट कृत्यांबद्दळ त्यांस बघन प्राप्त होणार नाहीं. 


जन्म झाळा, म्हणून तुझे नांव परिक्षित्‌ असें याविषयीं एक 'छोकही आहे, तो असाः:--सर्व 
ठेऊं या.” म्हणून याचें नांव परिक्षित्‌ असे ळोकांनी इंद्रियदमन करून ही वेदतुल्य, पंबित्र, 
पडळें. परिक्षिताच ळय़ तुझ्ठी आई मांद्रववती उत्तम, पुण्यप्रद, यशस्कर व आयुष्यवर्धक अशी 
इच्याशी होऊन तिच्यापासून, हे जनमेजया, तं |भारतकथा ऐकत जावी. 

झाळास. तुळा वपुष्टमेपासून शतानीक व रां- 


कुकर्ण या नांवांचे दोन मुळ्गे झाळे आहेत. श- अध्याय शहाण्णवावा, 
तानीकार्चे लग्न बिदेह देशच्या राजघराण्यांतील व वही 
मुलीशी होऊन तिच्यापासून अश्वभेघदत्त या! महाभिषराजोपाख्यान. 


नांबाचा सुळ्गा झाला आहे. ही मीं तुळा 
च्या आणि पांडवांच्या वंशाची हकीकत सांगितली. 
भारतपठनाची फलश्रुति, ५.” 

वैशंपायन म्हणतात:--राजा, ही हकीकत 
परम पवित्र आणि पुण्यप्रद असून कल्याण क 
रणारी आहे. म्हणून हिचें श्रवण नियमनिष्ठ त्रा- 
ह्णांनी, स्त्रघमेरत आणि प्रजापाळनतत्पर अश्रा 
क्षत्रियांनीं आणि वैश्यांनीं सुद्धां वारवोर करीत 
न्यु असून तिन्ही वणीची सेवां क 
णाऱ्या सुद्धां ह्या वेशासंबंधांचा इलि 
हास बारंबार समजून घ्यावा. बेदाध्ययनाविषयी 


हाही. 





क हि. 





बेशंपायन म्हणाले:--राजा जनंमेजया, या 
प्रमाणें भारतकुळाचा बशविस्तार मीं तुळा कथन 
केळ. आतां भीष्मांच्या जन्माविषयीचें वृत्त सां- 
गतों, तें तूं श्रवण कर, 
इृक्ष्वाकुकुळांत महाभिष म्हणून हिची, - 
साबेभीम राजा होऊन गेला. द्या 
ब सत्यवचनी राजर्षीनें हजार अश्वमेध आणि 
शंभर राजसूय यज्ञ करून, इंद्राळा संतुष्ट केल्या- 
मुळें, ह्या राजषीळा स्वगेळाक. प्राप्त झाळाः 
एके समया कांही कारणामुळें सर्ब देव 
देवांकडे गेळे; त्यांबरोबर कांही राजार्ष 


ह वरा ी, 





'ए...३. 





अट योशी गंगा 


की व उडाळें ! हें पाहून सर्वीन 
णक या परंतु महाभिफूह तसें न 
% तो तिच्याकडे पहात राहिला. 
'जनमेजयं रजा, ल्या राजर्षांचे हें अमयीद कृत्य 
- पाढून भगवान ब्रह्मदेवांना क्रेध॑ आला, व त्यांनी 
शर्यास शाप दिळां: ब्रह्मदेव म्हणाळे, “ हे दुमेते 
र ऱ्य पावझ्लीळ; आणि जिच्यामुळे 
मन चळळें, ती ही गंगाही मृत्युलोकी जन्म 
न 'तुझी भार्या होईळ; व तुळा आप्रिय 
5 आणि जेव्हां तुळा तिच्या 
, तेव्हां तुझी ह्या शापापासून 
द तू फिरून ह्या ळोकी येशीळ!” 
सांगतात:--जनमेजय राजा, ब्र- 
् झापवचन ऐकून, मृत्युलोकी आप- 
ल्यास जन्म ध्याबयास योग्य स्थळ, आणि क्षेत्र 
2. त्या महाभिषान सन राजांच्या 
कुळछशीळादिकांचा विचार 
प्रतीप राजाच्या 
। येथे जन्म घेणे त्याला योग्य वाटळें. असो. इकडे 
गंगा देवीही त्रह्मळोकांतून परतळी. जातांना, 
आपलें बस्न उडाल्याबरोबर आपल्याकडे पाहून 
का झाळेल्या महाभिष राजासंबंधांचच 
तिच्या मनांत एकसारखे घोळत होते. 
प्रकारे त त्या राजर्षीचिंच चिंतन करीत 
जात असतां अष्टवसु नामक देव तिच्या दृष्टीस 
स्वगबासीय देव अगदी चिंताक्रांत आणि 
दिसत होते. तें पाहून तिनें त्यांस विचारिटें 
तुम्ही अल्ले निस्तेज दिसतां. हें काय £ सवे 


प 



















“ 


मे तिनें 'पारेथांन केळेळें चंद्र|प्रपाणे केव करीत असतां आम्ही ग्यांचा 











ही अशी स्थिति झाली आहे. ते 
एकांतस्थान 'डसैथ्याबंदनादि 
केला, 
ह्यामुळे त्यांनीं कोपाविष्ट होऊन नी झाप 
दिळा की, “ तुम्ही मृत्युलोकी जन्म" घ्याळ ! ४ 
गंगे, अह्मवेत््या शहब्रीचें भाषण कधींही अन्यथा 
होणारे नाही; तेव्हां आमची तुळा अश्शी विनंती 
आहे की, तूं मृत्युलोकी स्रीजन्म घेणार आहे. 
सच, तर आम्हांळा तुझ्या उदरी जन्म घेऊ दे. 
हे देवि, सामान्य अशा मनुष्यजातीय 
उदरी आम्ही जन्म घेणार नाही । 

गंगा म्हणाळी:---तुमचा पिता होण्यास योस्यॅ? 
अल्षा मनुष्यांमध्ये कोणी श्रेष्ठ पुरुष आहे काय £ 

बसु म्हणाळे:--प्रतीप म्हणून एक. राजा 
आहे. ह्याळा लोकप्रसिद्ध व महाकीतिमान असा 
शांतनु या नांवाचा एक पुत्र होणार आहे. तो आमचा 
पिता होण्यास योग्य आहे असें आम्हांस बाटते. 

गंगा म्हणाढी:-तुम्ही म्हणतां तर्सच मलाही 
वाटतें. मी ह्याच्या मनाप्रमाणे वागून तुमचेही 
हेतु पुरवान. 3 

वसु म्हणाळेः--हे त्रेळोक्यगार्भिनि, आम 
च्यावर एबढी कृपा कर कीं, तुळा मुलगे होण्या- 
बरोबर तू त्यांना पाण्यांत फेकून दे. तू असें. 
केळेंस म्हणजे आम्हांला फार वेळपर्यंत पापाची 
निष्कृति करीत बसावें ढागणार नाहीं ! & 

गा म्हणाढी:--मी असं करीन 


त्याचा एक तरी मुळगा 

च्छ्न माझ्याशी व्या गा 
होऊं नेये. 

बसु म्हणाळे:---तर मग आम्ही प्रत्येकी भा- 
पल्या बीयीचा आठवा. भाग देतो त्याच्या 
योग्राने त्याच्या मनाजोगाँ मुलगा तुळा होईळ. 


क्ष र्दी मात्र न. कोर. 
ककल. 1. 3. 


पुत्र 


शत 


राप नहा 


७ संभवर्परव. ] र आदिपवी ण २९७ 
याप्रमाणें गंगेश्ी संकेत करून ते अष्टवसु याप भी कोणाशी बिवाह केळा नाहीं. अशा प्रकारे, 
आनंदानें पूर्वी ठरल्याप्रमाणे आपापळीं कामे राजन्‌ , मी सर्वतापरी चांगढी असून माझें 


करण्याकरिता गंगेसह निघून गेले. मनही आप्रस्यावर गेळेळें आहे. तेव्हा माझा. 
'अंगीकार करण्यास आपण मागेपुढे पाहूं नये. 

अध्याय सत्याण्णवावा. ।_ अतीप म्हणोळा--हे श्रिये, मीं ज॑ करावें असें 

घेते पापास्यान ।तूं म्हणतेस, तें तूंच बिघडविळें आहेस. भ्राता 


वेहेंपायन 'सांगतात;--नंतर ण्याच्या र मी भधमीनें वागेन, तर माझा नाश 
हिताकरिता झटणारा प्रतीप र नसल्या ळक हं पहा-तूं येऊन अगोदर माझ्या उजव्या 
डग जधी वर बसळीस. ही उजवी मांडी म्हटळी म्हणजे 


जाऊन तेथें जपजाप्यादि करीत पुष्कळ वर्षे- | 
मुळींनीं आणि सुनांनी बसण्याची जागा होय. 
ता चाहीर सा गर तमाल ळमाच्या बायकांना डावी मांडीच योग्य, आणि 
घारण करून पाण्याच्या बाहेर आळी, आणि ती तर तूं आपण होऊनच सोडठीस ! लया अर्थी, 
प्रतीप राजा ध्यानस्थ बसळा असतां, शाळवृक्षा- र उदरी, ते. म्हणतेस तसा संबंध तुझ्याशी मळा 
प्रमाणें भरदार असलेल्या त्याच्या उजव्या मांडीबर "रतां येत नाह. तू. माझी सून होत असशील, 
जाऊन बसी ! तेव्हां तिचें मनोहर रूप, (र सळासाठी म्हणून मी तुळा पतकरीन; उ- 
गोंडस बांधा आभे दिव्य कांति पाहून प्रतीप जल्या मांडीवर बसल्यानें सुनेळा योग्य ते काम 
राजानें तिळा बिचारिळे, “ सुंदरी, तुझे प्रिय (62 आईस न 
करण्याकडितां मी काय करूं ।_ गंगा म्हणाली:-जरें आहे. मी आपल्या मुळा- 
गंगा म्हणाळी:---राजन्‌ , माझें मन आपल्या शींच संबंध करीन. हे धर्मेज्ञ ! माझी. आप- 
ठिकाणी अनुरक्त होऊन मळा आपल्य ध्यास ल्यावर भक्ति आहे, आणि म्हणूनच, मी या प्र- 
लागूभ राहिळा आहे, याकारितां आपण माझा सिद्ध भारतकुळाचा आश्रय करणार... आहें. 
अंगीकार करा. राजन्‌ , कामबदा झालेल्या सरीचा या. पृथ्वीवर जितके म्हणून राजे. आहेत, ग्या 
मनोभेंग करणें निंद्य होय, असे शहाणे ळोक | सवांचा आधारस्तंभ असे आपण आहां. र्‍या 
समजतात. । कुळांतीळ सर्व राजांचे, आणि विशेषत: प्रसिद्धीस 
प्रतीपानें. उत्तर दिळें:--विषयसुखासाठी ' भालेल्या राजांचे गुण असेच आहेत कीं, शेंकर्डी 
दुसऱ्याच्या बायकोडीं मी कधींही संबंध करणार | वर्षेपर्यंत जरी मी बोळत बसलें, तरी यांचे. यथा- 
*नाही; आणि त्यांतून तूं तर माझ्या जातीचीहं! | योग्य वर्णन होणें शक्‍य नाहीं. असो. राजन्‌, 
नव्हेस ! धर्मानुरूप ञाचरण हें माझें व्रत आहे. आतां माझी एक अट आहे, ती ऐका, 'मी'झपळी 
गंगा म्हणाळी:--राजा, माझा अंगीकार सून झालें म्हणजे, मी जें जें म्हणून करीन 
केल्यानें आपळें अनिष्ट होईल अज्ञी मी नाहीं. त्यासंबंधानें भापेल्या सुळानें. यत्किंचितही वाटा- 
ह्याचप्रमाणे, स्वीकार करण्यास. अयोग्य अशीही वाट करितां कामा नये. जपर्यंत..ही माझी अट 
पण मी नाहीं. माझ्यामध्ये असा . कोणताही दोघ | पाळळी ' जाईळ, तोंपर्यंत .मी आपल्या. सुळाचा 
नाही कीं, ज्याच्या योगाने ळोक आपल्याळा सहवास करून राहीन, ब याच्या सुखांत भर 
नांवें ठेवतीळ. मी स्वर्गोत, रहाणारी असून अ-| पाडीन, त्याळा, पुण्यवान मुळगे, होतीळ, झाणि 
13 धु र 


2५% 





२१८ 


क 


श्रीमन्महाभारत. 


[ अंध्याय ९८. 





य्याछा आपल्या आवडया मुलाबरोबर रावटीं स्वर्ग- 
छोक मिळेठ. । 
बया अटीवर प्रतीपाच्या मुळाशी टम्न क'ण्याचे 
वहवूड करून गंगा तेथल्या तेथेच अतघोन पाबली. 
तिच्या. बोढण्यावर प्रतीपाचा बिश्वास बसून तो 
मुळाच्या जन्माची बाट पहात राहिळा. आप- 
ह्यास सुळगा व्हाबा म्हणून तो राजा व त्याची । 
स्ञी या.उभयतांनीं तेथें त्या रानांत राहून तप- 
अया केळी. पुढें त्यांना बृद्धपणीं मुळगा झाला. 
तोच हा महाभिप. तपक्चर्येच्या योगाने त्यांची 
शांत ब्रात्ते झाळी असतां त्य़ा दंयत्याळा हा मुलगा 
झाळा, म्हणून त्याचें नांव शांतनु असें पडले. 

कुरुकुळांत शांतनु हा उत्तम राजा होऊन 
गेळा. ह्याचे हातून सदोदीत पुण्यकमेच घडळी. 
याळा आपल्या पूर्वजन्मी केलेल्या कृत्यांची आठ 
बण होती; आणि त्या कृत्यामुळे स्वगीतीळ को. 
णकोणते लोक आपल्यास मिळाळेळे आहेत हेंही 
त्याळा माहीत होते. ह| वयांत आढळा तेव्हां 
प्रतीपानें त्याळा गंगेच्या संबंधाची पूर्वीची हकी- 
कंत कळविळी. 

प्रतीप म्हणळा:--बा शातनो, तुझे हित कर- 
ग्याकरेतां म्हणून सांगता को, पूर्वी एकदा माझ्या- । 
कंडे एक जी सुंदर सरो आढी होती, ती कदा- 
चित्‌ कामातुर होऊन, मुलाच्या इच्छेने, तूं एकटा 
कसतां तुळा येऊन भेटेळ. तेव्हां तिचा तूं 
लंगीकार कर. तूं कोण, काय इत्यादि प्रश्न तिला 
बिचारूं नंको; सारांश, तिच्याशी लयन करण्या- 
बदळ माझी आज्ञा आहे असें समजून तिच्या 
संबेंधोची विशेष विचारपूस करण्याचे भानगडीत 
न पडतां तिला तूं वर 

शांतनूला गंगादशन. 

बेशंपायन सांगतातः--राजा, याप्रमाणें आपल्या 

पुत्राळा सांगितल्यानंतर त्याला राज्यावर बसवून 





प्रतीपराजा वनांत निघून गेला. तो वनांत गेल्या 
वर झांतूनु राज्य करूं ळागळा. हा महाबुद्धिमान 


असून इंद्राप्रमाणें तेजस्त्री होता. शिकारीचा 
नाद लागल्यामुळें हा नेहमी रानांद हिंडे. एके 
वेळी मृग, महिष इत्यादिकांची शिकार करीत 
चाळळा असता हा गंगा नदीच्या तीरप्रदशांत 
आळा. राजा, हें तथ पवित्र असल्यामुळे येथे 
सिद्ध चारणादि श्रेष्ठ महाम्यांची वस्ती नेहमी 
असते; असो. ह्या पुण्यप्रंदशांत फिरत असतां 
एक सुंदर स्त्री त्याच्या दृष्टीस पडळी. तिचें स्व- 
रूप भत्यंत मनोहर असून, तिची कांति कमळाच्या 
गाभ्याप्रमाणें होती. तिर्ने परिधान केळेळें वस्त्र 
फारच पातळ असून दिव्य अळंकारांनीं ती वि- 
भूषित होती. अशा प्रकारचं तिर्चे तें तेज:पुंज 
स्वरूप आणि निदोंष अवयव पाहून, ही मूर्तमान 
लक्ष्मीच आहे कों काय असं शांतनूला वाटलें; 
आणि त्यांतून ती एकटी असलेली पाहून तर त्याला 
फारच आनंद होऊन त्याच्या अंगावर रोमांच उभे 
राहिळे. तिच्या लावण्याने चकित होऊन तो तिच्या - 
कडे टक लावून सारखा पाहत राहिला. राजाचें 
स्वरूप पाहून तिचीही त्थिति तशीच झाडी. शेवटीं 
राजा तिला म्हणाळा “हे त्त्रिये, देव, दानव, गंधर्व, 
यक्ष, अप्सरा, पत्नग आणि मनुष्य यांपैकी को- 
णल्या योनींत तुझ्ता जन्म झाळेळा आहे “तुझी 
कांति पाहिली तर ती देवगभोप्रमाणें दिसत 
आहे. आतां माझें तुळा एवढेंच मागणें आहे कीं, 
तूं माझी भाया हो. 


अध्याय अहयाण्णवावा. 

शांतनु आणि गगा ह्यांचा विवाह. 

बशंपायन म्हणाळे:-राजा, याप्रमाणें ह्या रा- 
जाचें हास्ययुक्त ब नम्रपणार्चे आणि गोड भाषण 
ऐकून गंगा त्याच्या जवळ गेली, तों तिळा भरष्ट- 
वसूंशी झालेल्या संकेताची आठवण होऊन ती 
गोष्ट झेबटास नेण्याची योग्य सांधे हीच आहे, 
असें तिच्या लक्षांत आलें. तेव्हां इच्छित कार्य- 











७ संभवप्वे. ] 





सिद्धीसाठी तिनें त्याच्याशीं अंल्लत मधुर असें 
भाषण केलें. 

गंगा म्हणाळी:-रजा, मी तुझी भायी हो 
ऊन तुझ्या इच्छेप्रमाणे बागेन. परंतु माझी एक अट 
आहेः ती ही का, माझ्या हातून बरें अथवा बाईट 
कशाही प्रकारचें कृत्य घडळे, तरी ल्या संबंधाने 
तुझ्याकडून मला प्रातिबेब होऊं नथे, अथवा मला 
बाईट बाटण्याजोगें तूं कधीही बेःठतां कामा नये. 
हें जर तुळा कबूल असेळ, तर जोपयत याप्र- 
माणे तुझी वागणूक आहे तोपर्यंत मी तुझ्याजवळ 
राहीन. परतु ज्या वेळीं तुझ्या हातून ह्याच्या विरुद्ध 
वर्तन घडेळ, ह्या वेळीं मात्र मी खरोखर 
निघून जाईन. 

जनमभेजया, ही तिची अट रजाला मान्य 
होऊन ल्याने तिळा ' बरं आहे! म्हणून सांगितळे; 
तेव्हां तिळा फा!र आनंद झाला; आणि शांतनुही 
तिच्याशी सुप्रसनन अंतःकरणाने रममाण होऊन 
भेळा. पूर्षी ठरल्याप्रमाणे तिच्या कोणत्याही का- 
मासंबंधानें त्याने विचारपूस केळी नाही; आणि 
तिचा स्वभाव, आचरण, रूप, मनाचा मोठेपणा, 
एकांतांत तिचेकडून घडलेली सेवा इद्मादि आनंद 
दायक गोष्टींमुळे त्याच अंत:करण संतुष्ट झालें. 
राजा, शांतनूचे भाग्यच मोठें. एरव्ही स्वगीत 
संचार करणारी गंगा देवी स्त्रीचे रूप धारण 
करून आपण होऊन त्याजकडे येणार कशी £ 
तोही पण त्या स्त्रियेस योग्यच होता. हा नृप- 
भ्रष्ट इंद्राप्रमाणें तेजस्थ्री असल्यामुळे याच्यावर 
तिर्चे प्रेम बसून तिने आपल्या श्वंगाररसप्रधान 
चातुयीने त्याला अगदीं आपलासा करून ठाकिळें 

भीष्मजन्म, 


वैशंपायन सांगतात:--राजा, अश्या आनंद-! 


मय स्थितींत कित्येक माहिने, क्हतु व वर्षेही ळो- 
टून गेळी. ती त्याच्या थ्यानांत सुद्धां आली 
नाहींत ! याप्रमाणें तिच्या समागम!त असतां 
तिच्यापासून झ्यास देवांसारखे आठ मुलगे झाले; 


१ आदिपर्व, 


' २१९ 
परंतु प्र्येक मुळगा उपजतांच त्याळा ती स्री गंगेत 
रेऊन बुडबी, आणि तसें करण्याचे पूर्वी “हें पहा 
मी तुझ्या मनाजोगे करतें ' असें राजाळा' म्हणे; 
४तिचे कृःय शांतनूडा अथीतच आंवंडलळें नाही; 
यण तिळा प्र तेबंध केल्यास ती आपणास सोडून 
जाइईंळ या भयानें तो तिळा कांडींच बोलला! नाही. 
याप्रमाणे पाहिल्या सात मुळांची विल्हेवाट ळागळी; 
पण पुढें आठव्या मुलास जेव्हां ती पूर्ववत्‌ 
घेऊन चाळली, तेव्हां राजास अतिशय वाईट 
वाटळे, आणि एवढा तरी जगवबावा या हेतूने तो 
तिळा म्हणाला, “ अग अबदसे ! तूं मुळे मार” 
ण्याचें हें अघोर आणि निंद्य करभ काय म्हणून 
चालविळें आहेस ९ तूं आहेस तरी कोण ४ ” 

शांतनू्चे हें भाषण ऐकून ल्या त््रीनें उत्तर 
दिळे, “ तुळा मुलगा पाहिजे तर हा घे? मी 
त्याला मारीत नाहीं. तुझ्याशी केटेल्पा करारा 
प्रमाणें येथें राहण्याची माझी मयादा संपंळी; ही 
यहा मी चाळळें. आतां मी कोण, कोणाची 
हें भी तुला सांगते. मी जन्हु कषीची मुळगी; 
मझे नांव गंगा. मोठमोठे कहषि माझा आश्रय 
करून राहतात. तुझ्या घरीं जी मी आढे, ती 
केबळ देवकाय साधण्याकरिता आलें: तुळा 
जे अठ मुळ्गे झाळे, ते देबांपैकी अष्टवसु होते. 
ह्या तेजस्त्री व पराक्रमी वसूंना वशिष्ठ भाषींच्या 
। शापामुळें मनुष्यत्व प्राप्त झाळें; यांना जन्म देण्यास 
योग्य असा या जगांत तुझ्याशिवाय दुसरा 
पुरुष नसून माझ्याशिवाय दुसरी स्त्रीही नाहीं. 
यांच्याकरितांच मीं मनुष्य रूप घारणं- केळे. 
।या अष्टवसूंना जन्म दिल्याकारणानें, तुजा स्व- 
गौठीळ अक्षय छोक मिळाळे आहेत... “ मनुष्य- 
योनीत तुमचा जन्म होतांच तुम्हांपैकी प्रत्येकास 
मी मुक्त करीन, ' असं मीं ह्या बसूना बचन दिलें 
होतें; त्याप्रमाणं मीं केळे आहे. आतां हे बखु त्या 





आपव महामुनोच्या शापापासून सुक्त झाळे; ह! 
।आतांचा मुळ्गा मी वसंच्यांकडून पूर्वी मागून 


र्र्‌ 


भ्रीमन्महा मारत. 


[ अध्याय ९९, 





घेतल्याप्रमाणे त्या वसूंच्या अशांपासूनच झाळेळा 
आहे; हा माझे उदरीं झाल्यामुळें तुळा. गंगेने 
दिळा असें समज. हा मोठा तपस्वी आहे; याचे 
पाऊनपोषण चांगळें कर; मी आतां जातें. राजा, 
तुझें कल्याण असो! ” 





अध्याय नव्याण्णवावा. 
वसुशापवृत्त. 
बेशंप्रायन सांगतात:-राजन्‌ याप्रमाणे गंगेचे 
भाषण ऐकून राजानें तिळा बिचारळें, “ बरे, व 
सूच्या हातून अले कोणचें वाईट कर्म झालें होतें, 
ब हा आपव नांबाचा कृषि तरी कोण, कों 
ज्याच्या शापामुळे त्या वसूना मनुष्ययोनींत जन्म 
ध्यावा लागळा £ हे बसु कांही ढहानसहान 


नव्हत. हे सर्व ळोकांचे शास्ते असतांना | 
यांना मनुष्पजन्म कां मिळावा £ आणि आत्तां। 
जो सुळगा तू मळा दिळास, ल्याने अश्ले कोणचे | 


कर्म केलें होतें, कीं ज्याच्या योगानें याला मनुष्य- 
जन्म घेऊन या मृत्युळोकांत रहावें लागणार आ'हे £ 


गंगा. म्हणाळी:--हे भरतेश्रष्ठा, वरुणाचा 


बासिष्ट म्हणून एक मुलगा होता, त्यालाच आप- 


ब असें म्हणत. मेरु पर्वताजबळ या कषीचा | 
पवित्र आश्रम होता; या आश्रमांत नानाप्रकारचे 
मरृग आणि पक्षी असून सवे कहतूत फुळणारां 
झाडे असल्याकारणाने या आश्रमाळा फार शोभा 
आली होती. ज्या बर्नांत हा आश्रम होता, ह्या 
बर्नातीळ. उदक मधुर असून, कंद, मुळें, 
आणि फळेंही तशींच मधुर होतीं. याबनांत राहून 
त्या बसिष्ट क्रुषीने तपश्चया केळी. त्याचा होम- 
“्हवनादि नित्यत्रिधि यथासांग चाळावा म्हणून 
उत्र कामधनूंमध्ये श्रेष्ठ अशी एक गाय ल्याळा 


1आत्त झाळळी होती. 'ही दक्षाच्या सुरभी नांबा- 


च्या सुळळा कऱयपापासून झाळी. ही अरण्यांत 


राहून तेथेंच. हिंड. फिरत . अखे. या 


अरण्यांत आणखी दुसरे त्ाष ब देवही 'रहात 
असून येथ कझाचहोी भय नसे. याच 
वर्नांत एक बेळीं अष्टवसु नांवाच दव आपापल्या 
त्त्रियांना बराबर घऊन आणे. त्यांना यथाळ 
रमणीय पवत ब दुसरा स्थळे पाहून फार आ- 
।नद झाला. एकदा ते सब आनदान इकडे 
तिकड सचार करोत असतां एके ठिकाणीं 
बसिष्ट कर्षीची ती सुझोल, धष्टपुष्ट आणे दु- 
।भती अशो सरबॉकरृष्ट गाय दु नामक वसूच्या 
(स्त्रोच दृष्टीस पडला. ततचचो अच्येत सुदर श- 
पटी व खूर पाहून तिळा फार आश्वय वाटले. 
तिन ती गाय आपल्या पतीस दाखाबला असतां 
तो तिचे गुण आण रूप आणखस्वो बाखाणून 
तिळा म्हणाळा:--हें पहा-हा वरसिष्ट कुषोची 
गाय आहे. तिचे डोळ पहा किती काळेभार 
'आहेत त ! जा मनुष्य हिच दूध प्राशन कराल, 
तो दहा हजारवषे जगून जन्मभर तरुण राहोळ. 

आपल्या पतीचे ह भाषण एकून ती 
म्हणालो, “ अहा, मनुष्यांमध्ये माझी जित- 
वली म्हणून एक मेत्नराण आह. ती एका 
राजाची मुळगा आहे. आतां तो अगदो तारु- 
ण्यांत आळळी असून तो रूपानहा फार'सुदर 
आहे. तिच्यासाठीं ही गाय मला वांसरासकट 
हबीशी वाटत; तर, महाराज, आपण तो मळा 
ळबकर आणून द्यावी, म्हणजे मो हो तिळा 
देईन. मग ती हिचे दघ प्याली म्हणज तो जगे- 
। पर्यंत म्हातारी म्हणून व्हावयाची न!हीं; माझ्या- 
साठीं म्हणून एवढें काम कृपा करून अबश्य 
करावें; यापेक्षां दुसऱ्या कोणल्याही गोष्टींची 
मळा मुळींच आवड नाही. 7 

आपल्या त्रीचें हें भाषण ऐकून तिची आवड 
पुरविण्याच्या इच्छेने द्यूनें आपल्या पूथु ' आदि- 
कैरून सगळ्या भावांना बरोबर घेऊन ह्या कषी - 
'ची ती गाय धरून आणली. बाइळबुद्धयाच 
पडळा तो! म्हणून ह्या क्रषीच्या उग्र तपाचें साम- 





७ सभबपर्ब. ] 


१ आदिपर्व, 


२२११ 





थ्यैकितो ब कसें आहे य! गोष्टीकडे याचें दुरळ 
क्ष झाळे, आणि आपल्या कृतीपासून काय अन 
थै ओोढबळ याची त्याला कल्पना झाळी नाहो. 
असो; इकडे वसिष्ट कृषि फळें आणण्यासाठी 
आश्रमाबाहेर गेळे होते, ते परत आळे; 
आणि पाहू लागळे तों आश्रमामध्ये ती गाय व 
बांसरू हा नाहात; तेव्हां त्यांनीं अरण्यांत इकडे 
तिकडे हिंडून त्यांचा शोध केळा. पण कोठें थांग 
ळागेना. नंतर त्यांनां ज्ञानदृष्टीनें पाहिल्यावरून 
त्यांना असं समजून आलें कीं, ती गाय वसूनो 
चोरून नेळी. तव्हां त्यांना फार राग आळा 
आणि त्यांनीं वसूना शाप दिळाः ते म्हणाले, 
“ज्या अर्थी वसूंनीं माझो दुभती गाय चोरून 
नेली, त्या अर्था ते सब मनुष्ययोनींत जन्मास 
जातीळ ! ” याप्रमाणें वसूना शाप देऊन ते क्षि 
तपश्चर्येस लागले. 

इकडे, बसु जेव्हां आपल्या घराकडे गेले, 
तेव्हां त्यांना शाप झाल्याचें वतेमान समजलें. 
त्यावरून«क्रषींची विनवणी करावी म्हणून ते 
त्यांच्या आश्रमास गेले, आणि त्यांनीं त्यांची 
प्राथना केलो. परंतु त्यांचा कोप झांत झाळा 
नाही. ते त्यांना म्हणाळे, “माझी वाणी कधोही 
असत्य होणार नाही; ब ती तशी व्हावी अशी 
माझी इच्छाही नाहीं; तथापि धर आदिकरून 
तुम्हां सव बसूंना जो मीं झाप दिला आहे, 
"त्यापासून तुमची मुक्तता एक वर्षातच होइंळ; 
आणि ज्याच्याकरितां तुम्हांस शाप झाला, तो 
ह॒ मात्र आपल्या .कमोचें फळ भोगण्याकरितां 
पुष्कळ वर्षेपर्यंत मृत्युळोकांत राहील. हा मोठा 
घमोत्मा ब सर्बशासत्रपारंगत होईळ; आणि 
आपल्या पित्यांचें हित साधण्याकरिता क्रोसंब- 
धारचे सुख घेणार नाहीं. अर्थात्‌ त्याह्ा पुढें 
संताति होणार नाही. ” ही 

गंगा सांगते:-राजन्‌ , याप्रमाणे त्या बसूंना 
सांगून ते क्षि चाळते झाळे. नंतर तें सर्व बसु 





मिळून माझ्याकडे आळे, आणि माझी . विनवणी 
केल्याबरून मों त्यांना कवूळ केल्याप्रमाणे केळे 
आहे. त्यांनीं मला म्हटळें हातें. की, हे. गंगे, -उ- 
पजतांक्षणींच आ'म्हास प्रत्येकास नेऊन तूं पा- 
ण्यांत बुडीब.' म्हणून, राजा, शापापासून त्यांची 
मुक्तता करण्याकरितां मळा असं करावे ळागळें. 
हा आतां तुळा दिळेळा मुळगा द्यु होय. र्‍याळा 
झाप झाल्याप्रमाणे हा तेवढा या मनुष्यळो- 
कांत पुष्कळ दिवसपर्येत जगेल. 

वैशंपायन म्हणाळे:-राजा, याप्रमाणें. सांगून,ती 
गंगा देवी तेथल्या तेथेंच त्या मुलासह अंतधीन पा- 
वळी. इकडे शांतनु राजा ती गेल्यामुळें फार दुःखी 
झाळा, व तसाच आपल्या नगसस आळा. राजा, 
ह्या मुळाळा गांगेय आणि देवव्रत अशीं दोन 
नांबें पडढी. ह्याच्या अंगीं बापापेक्षां. चांगळे 
आणि अधिक गुण होते. . भारतकुळांत उत्पन्न 
झालेल्या या महात्म्याच्या इतिहासाला महाभारत 
असें म्हणतात. याचें अध्ययन केल्यान मनुष्यास 
सर्व प्रकारचें ज्ञान प्राप्त होते. आतां या महा- 
भाग्यशाळी पुरुषाचे अंगीं व[खाणण्याजोगे को- 
णते गुण होते, या संबंधाची हकीकत मी 
तुळा सांगतो. 


अध्याय शभ्भरावा. 
शांतनु आणि भीष्म यांचें दत्त. 

वैशंपायन म्हणाळे:--शांतनु राजा बुद्धिमान 
असून धर्मात्मा होता. त्याळा देव _ आणि राज- 
रषिही मान देत असत. तो मोठा सत्यवचनी म्ह- 
णून त्याची सर्वे जगभर ख्याति झाळेळी होती. 
त्या महातेजस्वी पुरुषाचे ' अंगीं मनोनिग्रह, 
दातृत्व, क्षमा, बुद्धिमज्ञा; बिनयः आणि 'वैर्य 
अर्थ यां संबंधांत तर तो मोठा कुशळ असे. 
त्यानें भरतवंशीयांचें व इतर जनांचें उत्तम प्रकारें 


२२२५ 


श्रीमन्महामारते. 


[ अध्याय १००, 





परिपालन केलें. शंखाप्रमा्णे कठ, भरदार खांदा, 
मत्तगजतुल्य पराक्रम इत्यादि राजलक्षणांना संपन्न 
अलल्याकारणातें त्याळा राजा हें नांव साजत 
अल्ले. त्या कीतिमान पुरुषाचे आचरण पाहून, 
अर्थ आधि काम ह्यांच्यापक्षां धर्मच श्रेष्ट होय 
अशी इतर ळोकांची खातरी झाळी; आणि घर्म- 
संबधी कृत्यांत त्याचें अद्वितीयत्व आगि श्रेष्ठत्व 
पाहून इतर राजांनीं त्याची सावंमौम सत्ता मान्य 
केळी. याचा परिणाम असा झाळा की, त्यांनी | 
त्या इंद्रतुल्य पराक्रमी शांतनु राजाचें मांडळीकत्व | 
पंतंकरल्यामुळें त्यांना स्वतांच्या संरक्षणाची काळ- 
जी म्हणून उरळी नाहीं. त्यांच भय, दुःख, संकट । 
हीं पार नाहींतर्शा झाली; त्यांच्या स्वास्थ्यांत 
कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय येईनासा झाळा; | 
आणि यज्ञ, दान इत्यादि त्यांचीं सवे कृत्ये निर्वि- 
न्नपणें चाळली. तो सावभौम राजा आणि त्याचे । 
ते मांडळिक राजे या उभयतांची प्रजापाळन- । 
पद्धति अशी धर्मपर असल्याकारणानें राज्यां- | 
तीळ सर्व लोक धर्मेपरायण होऊन गेले. 
क्षत्रिय ब्राह्मणांचे सवक झाले, वेश्‍्य क्षत्रियांच्या 
अनुरोधानें वागू ळागळे, आणि शूद्र हे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ब बैरय या तिन्ही वर्णीवर भाक्ते ठेवून 
ह्यांची सेवा करू ळागले. 

जनमेजया, शांतनु राजानें हास्तिनापुर ही 
आपली राजधानी केळी. या रम्य नगरीत राहून 
तो समुद्रवळ्यांकित पृथ्वोरचे राज्य करू लागळा. 
हा राजा अत्यंत सरळ मनाचा, सद्यवादी व इंद्रा- 
प्रमाणें पराक्रमी होता. दान, धमे, तप आणि 
योग ह्या चार प्रकारच्या कृय़ांनीं त्याचें वैभव 
फार वाढलें होतें. ह्याच्या मनांत राग आणि द्वेष 
यांचा गंधही नसन्याकारणानें ह्याची कांति चं- 
द्वाप्रमाणें सेम्य आणि झाल्हादकारक होती. हा 





सूर्याप्रमाणे तेजस्त्री, वायूप्रमाणें चपळ, यमाप्रमा- 
फे झास्ता भाणि पृथ्शीप्रपराणें क्षमाज्ञीळ होता. 
ह्याच्या. राज्यांत पश्युपक्ष्यांचा देखीळ बघ होईना- 


सा झाला. याप्रमाणें तो जितेंद्रिय राजा पृथ्वीचे 
धर्मानुसार परिपाळन करीत असतां हिंसा- 
करभ बेद पडून प्रजेस नि:पक्षपाताने न्याय 
मिळूं हागळा; देव, कृषि आणि पितर ह्यांच्या 
संढंधाची सर्व कभ यथासांग होऊं ढागढों; पद्चु 
पक्ष्यादिकांच्या योनीमध्ये सुद्धां जे जे म्हणून 
दुःखी आणि अनाथ होते, त्या सर्वाचे पालन 
या राजाने पोटच्या मुलाप्रमाणे केलें; फार काय 
सांगावें £ ह्या कुरुकुळोत्पत्न श्रेष्ठ राजाधिराजाच्या 
कारकौर्दीत बाणीळा थारा काझतो एका सत्याचाच 
उरळा, आणि मनाची धाव केवळ दान व धम 
या सत्कृत्यांकडच होऊ लागळी. 

याप्रमाणें राज्य करीत असतां त्याची छत्तीस 
वर्षे गेलीं. ह्या काळांत, स्त्रीसुख ते कसे असते 
हें जणू काय माहीतच नाहीं अश्या रीतीनें त्यानें 
इतर विषयांत कालक्रमणा करावी, व बहुधा व- 
नांत हिंडत असावें. ह्या राजाळा गंगेपासून 
झाळेला जो एक मुलगा होता, ह्याचें नांव देवत्रत. 
हा वसूचा अवतार होय. ह्या मुळाचे रूप, 
आचार, वतेन व विद्या हीं सवे शांतनूच्याप्र- 
मार्णेंच होतीं. हा मोठा बळवान आणि बौर्यवान 
असून शस्त्नास्त्रविद्येंत निपुणता संपादन करून 
भ्रहारथी झाळा. एके वेळो शांतनु राजा शिकार 
करण्याकरितां अरण्यांत गेळा असतां त्यानें 
एका हरिणावर बाण टाकळा. तेव्हां तो हरिण 
पळू ळागळा असतां तो त्याच्या पाठोपाठ जाऊं 
डागळा, तो भागीरथी नदीच्या पात्रांत पाणी 
कमी झाळेें त्याच्या दृष्टीस पडलें. तें पाहून, नि- 
त्याप्रमाणें ही नदी आज कां बरें बाहात नाही £ 
म्हणून तो बिचार करूं लागळा, इतक्यांत एक 
सुंदर मुळगा त्याच्या दृष्टीस पडळा. तो सुळगा 
बाणावर बाण सोडून गंगेचा प्रवाह आडबीत 
दता. त्या मुळाचें इंद्राप्रमाणें शरसंधान पाहून 
त्याच्या त्या ळोकोत्तर कृतीबद्दळध त्याळा फारु आ” 
श्नये बाटळे. तो सुळगा जन्मळा तेव्हां शांतनु 


७ संभवपयै. 


१ आदिपर्व. 


२२९. 





राजानें त्याला पाहिळेळें होतें. परंतु द्या वेळी 
त्यांची आठवण बुजून गेल्यामुळें त्याची  त्याळ! 
ओळख पटळी नाही.इतक्यांत ह्या मुळाने अ पश्या 
बापास पाहून आणि मायेनें त्यास मोहित करूर 
तो तेथल्या तेथेच अंतधीन पाबळा. हा अद्‌भुत 
च्चमत्कार पाहून “* हा मुळगा आपला तर नसे- 
ळना?' असा शांतेनूळा संशय आला. तेव्हां 
तो गंगेळा उद्देशून म्हणाळा, ' तो मुळगा मला 
दाखीव. ! त्यावरून गंगा उत्तम स्त्रीरूप धारण 
करून व ह्या मुळाळा उजन्या हातांत घरून 
तेथें प्रकट झाळी. तिनें शुभ्र बस्त्र परिधान केळेळें 
असून .तिच्या मुळाच्या अंगावर बहुमोळ अलंक!र 
होते. तिनें तो मुळगा राजास दाखविला; परंतु 
राजाळा तिची ओळख पटेना. त्यार्ने तिळा पूर्वी 
ह्याच वेषांत पाहिळेळी होती खरी; परतु द्या मागील 
गोष्टींचा त्याळा या वेळी विसर पडळा. । 

गंगा म्हणाळी:--राजा, माझ्यापासून पूर्वी, 





वैशंपायन म्हणाळे:--राजा, ह्याप्रमाणें त्या 
मुळास घरी नेण्याबद्दल गगेनें सांगितळें असतां, 


शांतनु राजा त्या सूयीसारख्या तेजत्वी” मुळास 


बरोबर घेऊन आपल्या राजधानीस आला. तेव्हां 
आपण कृतकृत्य झालो असे त्याळा बाटळें, 
नतर त्यानें आपलें राज्य आपल्या गुणवान 
आणि पराक्रमी मुलाच्या स्वाधीन करण्याच्या 
उद्देशार्ने त्याळा योवराज्याचा आभिषेक्न केळा. 
शांतनूचा हा महायशस्वी सुळगा राज्य करूं 
लागला, तेव्हां त्याम आपल्या आचरणाने आप- 
त्य़ा पित्यास, प्ररुकुळांतीळ इतर लोकांस आणि 
आपल्या राज्यांताळ सर्ब प्रजाजनांस संतुष्ट. केळे. 
शांतनु राजानें राज्यसूत्रे आपल्या मुलाच्या स्वाधीन 
केल्यानंतर ह्याच्याबरोबर आनंदांत चार वर्षे 
घाळांबेलीं. 
धीवरकन्येची व शांतनूची भेट. 
राजा, पुढें एके दिवशी तो यमुना नदीचे काठी 


तुळा आठ मुलगे झाळे होते, त्यांच्यांपेकी वनांत फिरत असतां तेर्थे ह्याला एक प्रकारचा 
आठवबा मुझगा तो हाच. ह्याळा तूं घे. आज- उत्तम वास आळा. तेव्हां हा ळोकोत्तर परिमळ 
पर्यंत मीं याळा बाढविळें; आतां तू याळा कोठून येत आहे याच्या शोधासाठी तो सर्भोबार 


घरीं घेऊन जा. हा मुळगा सर्वगुणसंपन्न 

असून अस्त्रविद्येमध्ये प्रबीण आहे; याला 

वसिष्ठ कषींनी वेद व त्याची सहाही अंगें शिक. 
विली आहेत. अल्नरविद्या शिकल्याकारणानें हा महा- 
धनुर्धारी झाळा असून, युद्धकळे' इद्राच्या तो- 

डीचा झाला आहे. देव आणि दैत्य या उभय- 
तांसही मान्य व वंद्य अक्ष च्क्राचाय व बृहस्पति 
यांस अबगंत असलेल्या सबवे शात्ञांत हा पारंगत 

आहे. त्याचप्रमाणे, सर्व शत्रूना अर्जिक्य झा- 
लेल्या प्रतापी परशुरामाला माहीत असळेली 
अस्त्नबिद्या हा एर्णपर्णे शिकळा असून, राजधभ 

आणि अर्थशास्र यांच्यामध्ये हा निष्णात झाले- 
ळा आहे. राजा, असा हा शूर, धनुर्धारी, आणि 
झाळेळा तुझा सुळगा मी तुझ्या 

स्वाधीन करीत आहें; तर तु याळा घरीं घेऊनजा. 


हिंडत असतां एक धीवरकन्य त्याच्या दृष्टीस 
पडळी. तिचें तें देवासारखे रूप आणि ळृष्णबण 
नेत्र पाहून त्यानें तिळा विचारिळे, “ मुळी, तूं 
कोणाची £ कोण £ तुला काय पाहिजे £ ” 

त्या मुळीनें उत्तर दिळें, “ राजा, देव तुझच 
कश्याण करो; मी धीवराची कन्या असून बापा- 
च्या आज्ञेवरून या नदीमध्ये घर्माथ नाव चांळ- 
बीत असतें. 

तिचें तें गोड भाषण, रूप आणि तिच्या 
अंगचा ळोकोत्तर सुगंध यांच्या योगानें राजाचें 
मन तिच्याबर बसलें. तो तेथून निघाळा, तो थेठ 
तिच्या बापाकडे गेळा, उ्पाणि आपणा स्त्रतांकरितां 
यानें तिच्या संबंधानें त्याच्यापाशी मागणी केळी. 

धीवरानें उत्तर दिळें:--महाराज, ही सुंदर 
मुळगी जन्मळी, तेब्हांपासूनच कोणी, तरी बर्‌ 








आहे. आपल्यास हिच्यांशो विवाह करणें 

तंर॑ माझी एक अट आहे ती समजून ध्या. न 
ण॑ सथवचनी तर आहांच, आणि माझ्या मतें या 
मुंळीस आपल्यासारखा योग्यं वर दुसरा [मेळणा 


आतंनु म्हणाळाः-धीवरा, तुझी अट काय भा. 
हे ती मळा कळूं दे, म्हणजे मर्गमी कायं तें 
किंचौर करून सांगेन. 

'घीबर म्हणांळाः-राजा, भाझी अट इतकीच 
आहे की; हिच्यापांसून तुळा जो सुळगा होईल, 
त्यालाच तुझ्या मागून राज्याभिषेक झाळा पाहिजे. 
का र दुसरा कोणीही रांज्याचा मोळक 


वैशंपायन म्हणाळे:-राजा, धीवराचें हें . 
शांतनूळा मान्य झाळें. नाही; आणि 'मदनाच्या 
तापामुळे ह्याचें शरीर आंतून जळत असतांही 
तो.तसा'च हास्तिनापुरास परत गेळा: परंतु घरी 
आला तरी. त्यांच्या. मनाची तळमळ राहीना, 
लागी; यामुळें तो नेहमी. खि असे. ही वाः 

वृत्ति” पाहून एके दिवशी भीष्म 
त्याच्याजवळ गेला, आणि'म्हणाला, “ महाराज 
आपल्या राज्यामध्ये _ जिकडे तिकडे आनंदी- 
आनंद असून संवे मांडलिक राजे आपल्यास नमून 
आहित. अशी सर्वे प्रकोरे अनुकूळ परिस्थाति अ- 
सतां"तुम्ही असे चिंताक्रांत कां झाळां! बाबा ! 
घोड्यांवर बसून बाहेर जाणें देखीळ तुम्ही सोडून 
दिटें! आपलें मुख अर्से म्लान कां. वरे झालें 





उल मनान वी. द्यांबी असा मांश्ञा संकेत झाळेळा आमच्या या मोठ्या कुळांत मूळ काय तो तूं एक- 





म सॉ 1111) 1 
१ कारणे हेंच होय. । * र 


[ अष्याव १७०. 





टाच आहेस, आणि त्यांतून तूं. उंगीच एके ठि: 
काणी बसणारा नाहींस. हातामध्ये शस्त्र घेऊन 
तुझी साहसाची कृत्यें नेहमी कीही ना कांही तरी 
चाळळेळीं असतात, ह्या ळोकांत मनुष्याच्या जी- 
विताची अशाश्वत स्थिति पाहून मॅळा असे भय 
वाटतें को, कांहीं कारणानें कदाकाळीं तुझ्या 
जिंवाळा जर कांहीं अपाय झोळा, तर आमच्या 
कुळाची बाट काय होणार १ आता, तुझ्या: गुणां 
वरून पाहिळें तर शंभर मुळंगे असण्यापेक्षा तु* 
झ्याल्वारखा एकच असणें हे श्रेयस्कर होय. अस्तु. 
तुझें कल्याण असो. हें पहा--आंतां; मंला दुसरें 
ठय़ करण्याची म्हणजे होस आहे अश्ांतला. प्र- 
कार नव्हे; परंतु वंश कायम रहावा असं मनांत 
आलें म्हणजे मात्र पुनश्च ळय़ांचा विचार मनांत 
येतो. कारण, एकपुत्रता हो अनपंल्यताचं होय, 
असें शास््रवेत्ते म्हणतात. अग्निहोत्र आणिं वेद- 
बिद्येचा प्रसार 'हीं'मोक्षदायक कृत्यें तर खरींच; 
परंतु'यांची योग्यता अपलत्वाच्या षोडशांशाइईतं. 
की देखीळ होत नाही. ही स्थिति मानवजांती- 
सच लागू आहे 'असें नाहीं; तर पश्युपक्ष्यांदि 
योनींतीळ प्राण्यांसही हागू आहेः तात्पये, * मुळ्गा 
हेंच मोक्षाचे साधन * या अथोची श्रतिं संब "पु 


क: 
1) | 
वर्वैतत १० 


असल्यामुळें 
येण्याचा पुष्कळ संभव आहे; आणि कदाचित्‌ 
कांहीं कारणानें तुझ्यावर तसा प्रसंग ओढवंळा, 


आहे; आणणि, मुळा! माझ्या दुःखाचे 
॥ल्नक््रम्के 


भाषण ऐकून भीष्माने त्याचा आपल्याश बिचार 
केळा, आणि ळगेच तो आपल्या बापाच्या हित 
चिंतक वृद्ध मंत्र्याकडे गेळा; व पिद्माच्या दुःखाचे 
कारण ह्यानें त्यास 'बिचारळें. तेव्हां मंत्र्याने ती 
धीबरकन्या आणि तिच्यासंबंधांची अट या दो 
होंबिषयींची साद्यंत हकीकत ह्याळा सांगितळी. 
नंतर भीष्म त्या वृद्ध मंत्र्यास बरोबर घेऊन ल्या 
धीवराकडे गेळा; आणि आपल्या पित्यासाठी 
त्याच्या मुंळीबद्दढ द्याजवळ त्यानें मागणी घा- 
तळी. तेव्हां द्या धीराने त्याचें सन्मानपुरःसर 


आदराने आतिथ्य केळे, ब ह्यास सभेस बोलावून | 


त्यानें आपले स हेतु त्याजवळ बोळून दाख वेले. 

तो म्हणाळा:--भरतश्रेष्ठा, तुझे सवे म्हणणे 
मळा कळळें; आणि एकंदरीत पाहतां अशा प्रका- 
रची दृष्ट, स्तुत्य व आपोआप जुळून आढेली संधि 
दबडली असतां प्रत्यक्ष इंद्रालाही पश्चात्ताप हो- 
इळ यांत शंका नाही. माझी ही सुंदर सत्यवती 
मुलगीही आपल्यासारख्या एका श्रेष्ट पुरुषापा- 
सून झाळेळो असून त्यानें मळा असेंच सागितळे 
आहे. कीं, या मुळीला योग्य बर म्हटळा म्हणजे 
तुझा पिताच होय. पूर्वी एकदा असित नांवाच्या 
एका श्रेष्ट क्षषीनें या मुलीबद्दळ मागणी केळी 
होती; परंतु ती मीं याच कारणानें नाकारेळी. 
आतां, शांतनूचा देण्यासंबंधान मळा. अवघड 
इतकेच बाटतें की, ते. स्थळ. सव प्रकारें उत्तम 
आहे; परंतु त्यांत सापत्नभाव हा एक. मेठा दोष 
आहे; आणि तो संबंध तुझ्याशीच येणार. तुझा 
पराक्रम असा आहे की, तू सवे धनुशरांमध्ये 


०५ या ह व | आदिपर्व. 








करण्यास . जागा रहात “नाही. तेव्हां ही 
गोष्ट तुळाही बिचार करण्यासारखी आहे. 

भाष्म म्हणाला:--धीवरा, एवढेंच जर तुझे 
म्हणणें अलेळ, तर, जशा प्रकारची प्रतिज्ञा पूर्वी 
जन्मास आलेल्या कोणत्याही पुरुषाने केळी नाही, 
किंवा पुढें जन्मास येणारा कोणताही मनुष्य कर- 
णारा नाहीं, अशी प्रतिज्ञा करून तुळा सांगतो 
की, तुझ्या इच्छेप्रमाणेंच सवे गोष्टी शेवटास 
जातीळ, म्हणजे, तुझ्या कन्येळा जो पुत्र होईळ 
तोच पुढें राज्याचा सर्वस्वी अधिकारी होईल. 
बेशंपायन सांगतात:-राजा, याप्रमाणे भीष्माने 
प्रतिज्ञा केळी, तरीही त्या धीवराचें समाधान 
झाळें नाही; आणि राज्यळोभामुळे, भोष्माच्या 
हातून याहीपेक्षा दुष्कर कम करबाबें अशा हेतूने 
त्याने आणखी एक शंका प्रददीत केळी. 

धीबर म्हणाळा:-बा भीष्मा, तुझ्या ह्या कृत्यास 
शांतनूर्चे अनाथत्व घाळविण्याचें आणि माझ्या 
मुलीच्या कन्यादानाचे श्रयही तुळाच मिळाळें आहे, 
तूं सत्यप्रतिज्ञ असल्यामुळें तूं आपल्या प्रातिज्ञे 
प्रमाणें बागण्यास कधींही अंतर करणार नाहींस 
अशी माझी खातर आहे. परंतु मुळच्या बापाचे 
मन मोठें बेडें असतें. आपल्या मुळीच्या हिताच्या 
आड येणारी जीं जी कारणें असतीळ, तयाच्या 
पुढें दत्त म्हणून उभी असतात. त्याचप्रमाणे, मळा 
आतां आणखी एक शंका उत्पन्न झाळी आहे: ती 


संततीळा अपाय झाळा नाही, तरी तुझ्या संतती- 
पासून होण्याचा संभव आहेच ! य 
भीष्म म्हणाला:--धीवरा, 


न 


मनात जी 








श्रीमन्महाभारत. र वि 


हीर 


[ अध्याय १०९. 





तसें असलें तरी मला' स्वर्गामधीळ अक्षय ळो- 
कांची :प्रात्ति होईळ. धीवरा, “आतां, 
म. पूर्वीच पाणी सोडळें आहे, आणि या दुस. 


ज्या प्रतिज्ञेनें मळा संतति होण्याचीही भीति रा- 


हिळेंळी नाही. तर. आतां तूं आपळी कन्या 
निघोस्तपर्णे माझ्या पित्याला दे. ! 

'बैश्दंपायन साँगंतात:-राजा जनमेजया, त्यांचें 
'हें भाषण ऐंकून त्या धमीत्म्या धीवराळा परमा: 
ननद झाळा; त्याच्या आंगावर रोमांच उभे राहिले, 
आणि तो “मी मुलगी देतो” असें म्हणाळा. 
या वेळीं आकाशांतून क्षि, देवं आणि अप्सरा 
यांनी “हा भीष्मे!!/ असें म्हणून त्यांच्यावर पुष्प 
वृष्टि केळी, 


जनमेजया, नंतर तो भीष्म त्या यशस्त्री क 
न्येळा म्हणाळा, “मातुःश्री! आतांया रथावर बसा 
म्हणजे आपण घरी जाऊं.” असें म्हणून त्याने 
त्या कन्येला रथांत बसविलें, आणि ते! हास्तिना- 

आला, ब तिला त्यानें आपल्या पित्याच्या 
स्वार्धांन केलें. ती धीबरकन्या आणिळेळी पाहून व 
ह्यानें केढल्या प्रतिज्ञा ऐकून “ हाच भीष्म! ' 
असे तेथील. सब राजांच्या तोंडांतून. उद्गार 
निघाळे; आणि त्याच्या त्या अघटित कृत्याची 
तेथे असळेल्या सर्व लोकांनींही बाहबा केळी; 
नव्हे, तर ज्याला ज्याला म्हणून ही गोष्ट 

कळळी, त्या प्रत्येकाच्या तोडांतून असेच उद्गार 
पवाडे हे. शांतनूचे अंतःकरणही प्रेमानं आत- 








अध्याय एक्शेएकावा. __ 


७ लक १" 


न .३न्ट 


शांतनुपुत्र चित्रांगदाचा वध... 
बेशंपायन सांगतात:-त्या 'घीवरकन्येश्ची. बि. 
बाह झाल्यानंतर ल्या शांतनु सजानें त्या ळाबण्य- 
बती कन्येळा आपल्या राजवाड्यांत आणून ठेवि- 
ळें. नंतर कांहीं दिवसांनी बुद्धिसंपन शांतनु राजा- 
ला सत्यबतीच्या उदरीं सरवलक्षणसंपनन अशा 
प्रकारचें एक पुत्ररत्न झाळें, या वीरपुत्लाचें नांव 
चित्रांगद ठेविळें. ह मोठा बीर आणि पुरुषांमध्ये 
श्रेष्ठ असा. झाला. नंतर. शांतनु राजाळा दुसरा 
एक पुत्र झाळा. त्याचें नांव विचित्रवीय होय. हा 
महाधनुर्धारी व.राजलक्षणी पुरुष झाळा. पण या 
शूर वीर मुळांच्या दुदवाने, हे वयांत येण्याच्या 
आधघोंच. शांतनु राजाला देवाच्या घरचें बोढावणे 

आलें ! तेव्हां सत्यवती. मातु:श्रीच्या . मतानुसार 
सद्धमोनें चाळणाऱ्य! भीष्माचायोनी शत्रुदभन क- 
रणाऱ्या चित्रांगदास राज्यावर स्थाफिळिं. राज्या- 
रूढ झाल्यानंतर थोडक्याच दिवसांत चित्रांग 
दार्ने स्वतांच्या शोयीनें सव राजांचा पराभव केळा. 
आपल्या बरोबरीचा त्याळा ह्या मानवळोकाँत को- 
णीच आढळेना. हें तर काय £ पण प्रत्यक्ष देव 
ब असुर यांच्याशीही या मानी व अभिमांनीं रां- 
जाने दाबा सुरू केला. एकदा चित्रांगद राजाची 
व बलवान चित्रांगद गंघर्वांची गांठ पडून संरं- 
स्वतीतीरी कुरक्षेत्राच्या रणांगणावर तान वणेपे- 
येत या. बलवंत वीरांचे घनधे'र* युद्ध 
झाळें. घेनुरबियेमध्ये अथवा बाहुवलामध्यें चि- 
त्रांगद राजा 'हटत नाही. असें पाहून गंधबोलें 





मायेचा प्रयोग करून राजास ठार. केळे, आणि 
चित्रांगद गंधर्व स्वर्गास निवून गेला. :याप्रमा्णे 


तेजस्त्री ब नरशादूळ चित्रांगदारचें निधन झाल्यावर 
पक्क... 7107... 71: ब्लोक __  भीष्मांनीं केळी, आणि - 


राञ्य़ाबर. स्थापना . केली. :बिचित्नवीये ळहानच 


होता) तेव्हां त्यानें सर्व राज्यकारभार. भीष्माचा. 
योच्या: अनुभतीनें 'चाळविळा, :आणि : आपल्यास 


भीष्पाचायीस देत अले. 
,.__ अध्याय एकशे दुसरा. 
बिचित्नवीर्याचे. दत्त. 


बेशवंपायन सांगतात:-याप्रमाणें चित्ांगद मेळा, 
तेव्हां बिचित्लवीथे हान आहे असें पाहून भीष्मा- 
चा्यांनी सय्बती मातु.श्रांच्या. अनुमतानें राज्य- 
शकट हाकण्यास सुरुवात केळी, पुढे विचित्रब्ीय 
हा बिबाहाळा. योग्य बयचा झाला असें पाहून, 
चाणाक्ष भीष्माचायीनी, ह्याचा बिवाह ढवकरच 
उरकून ध्यावा असे मनांत आणिळॅ. इतक्यांत 
असें बतैमान आळे क, अप्सरेसारख्या. सुदर 
अशा काशिराजाच्या तान मुळीचें एकदम स्वयं- 
बर होणार' आहे. -“ हे. वतेमान ऐकन 
भीष्मांनीं मातुःश्रीची. संमति घेतढी, आणि 
आपण स्वतांच. एकटे . रथांत बसून . बारा 
ण॒सीळा गेढे. . टि र लेक 2 


शात्रुवधा/सध्ये शमा तेव्हां .एकव्यानें. 





क न्क्व् 








न्य म्युक 


र्र र 
भप 


थत आळी. ,भीष्माचे, नांव, त्यांचें सामर्थ्ये. व 
कोत. ऐकून, सुप्रसन झालेल्या. त्या सुंदरींनी 
जेव्हां त्यांकडे पाहिळें, तेव्हां तो वृद्ध आहे. असे. 
पाडून त्या खिन्न झाल्या; आणि ' बृद्ध आहे! 
असे चिंतन करीत करीत पुढे चाळत्या झाल्या: 
त्या वेळी. “ हे. बृद्ध कपि, घर्माचे गड्डे, 
भपळे पांढरे केश ब. सुरकुतळेळें तोंड 
घरेऊन निळंज्जासारखे. येथें कड्चाळा आळे 
आहेत १“ आपण ढळय़ करणार नाहीं! अशीना 
यांची प्रतिज्ञा ! * भीष्म ब्रह्मचर्यांचें त्रत कडकडीत 
चाळवितात' ही यांची कोते. आज अस्तंगतच. 
झाळी म्हणावयाची ! ” याप्रमाणें तेथें जमळेळे 
राजे आपसांत कुजबुजून पुढें मोठयोठ्यानें थश्च 
करावयास ळागढे, व. दांत काढून गर्दैभहास्यही 
करूं ळागळे ! ही थट्टा पाहून ब ऐकून धनुधर- 
श्रेष्ठ भीष्माचार्य क्रोधाने संतप्त झाळे, आणि त्या 
तिधीनाही. जबरदस्तीने एकदम र्थांत घाळून तेथे 
जमलेल्या राजांस मेघगंभीर बार्णानें 

“ राजेहो ! आर्याशवाहाचे आठ प्रकार तुम्हांस 
माहीतच आहेत: (१) गुणी वरास बोलावून आणून 
त्याच्या स्वाधीन भापली कन्या सालंकृत 
करून देणें हा ब्राह्मावाधे, (२) गोमिथुन 
घेऊन कन्यादान करणें हा आर्षवाधि, 
(३). धनाच्या जोरावर बपापासून कन्या 
बिकत घेणें हा आसुरविधि, (४) बळाच्या जोरावर 
कन्या नेणे हा राक्षसबावे, (५ ) कन्येची 







२९२८ 


व ळोकांचा'पराभव करून हरण करून आणलेल्या 
कन्येबरोबर विवाह. करणें हें क्षत्रियांस संवीत 
श्रेष्ट आहे असें धमेबादी म्हणत आळे आहित, ब 
हें तर तुम्हांस विदित आहेच; तेव्हां या कन्या 
मी बळाच्या जोरावर येथून घेऊन जातों. साम- 
थ्यै असेळ तर लढाईस सिद्ध व्हा; जय होईल 
कीं नाहीं हें मी सांगत नाही, पण यत्न करून 
तर पहा. राजेहो! मी तर युद्धाचे ठाण मांडून 
उभा राहिळों आहें शक्ति अंल्लेळ तर करा तयारी!!! 
याप्रभाणें बोळून भीष्मांनीं त्या कन्या र्थोत सुव्प- 
वस्थित रीतीनें बलविल्या,आणि सर्व राजांस हांक 
देऊन भीष्म महाराजांनीं “ र्थ हाक' म्हणून 
सारथ्याळा सांगितळें. 
युद्धाचे दत्त 

राजा, ही या वृद्धाची देडेळी पाहून सर्व राजे 
प्रकोपाने उठळे, दड थोपदूं ळागळे, ब दांतओठ 
खाऊं लागळे. चोहीकडे गडबड उडाली, सवेत्र 
घोंटाळा झाळा, कोणाची बल्नं खाली पडली, 
कोणाची चिळख्ते घसरळी, आणि कोणाच्या 
भ्रंगावरचे दागिने टल्कापाताप्रमाणे पडू ळागळे 
याप्रमाणें घाईमध्यें त्यांनी आपढीं ब्ले, अलंकार, 
कबर्चे वगेरे सवे भूर्मेवर विखरून टाकिली ! 
मीष्माच्या घर्षणजन्य संतापाने सर्वांचे डोळे 
ळाळ झाळे आहेत, भुकुटी वक्र झाल्या.आहेत, 
ओष्ठप्रांत थरथर हाळत भाहेत, असेते क्रुद्ध राजे 
एकदम आपआपली शस्त्रात्रे धेऊन सूत'नी तयार 
केलेल्या उत्तमोत्तम रथांवर आरूढ झाळे, आणि 
भीष्माचार्य चाळळे होते त्यांच्या मागोमाग त्यांनीं 
आपले र्थ हाकळे. आपआपलळी शश्लें उचळून 
हे बीर आपल्याशी ळढण्याकरितां येत आहेत 
असे पाहून आचायीनी भापळा रथ थांबबिळा. 







ग डे, असा संग्राम सुरू झाला. हा कही 
तर महाधनघार होय. ते 


वक 





वर सोडीत आहेत, अध्यी वाटेतच भीष्मांनी 
त्यांचे तुकडे तुकडे करून टाकळे आहेत, 
भीष्मांचे बाण निवारॅण करून पुनः तेल्या 
एकद्यावर अशी भयंकर झास्वृष्टि करीत आहेत 
की, त्यापुढ हिमाचळाबर होणारा मेघंबर्षाबही 
फेका पडावयाचा, भीष्म सर्वत: बाणमय झाळे 
आहेत, पुनः भीष्म प्रत्येकावर तीन तोन बाण 
टाकीत आहेत, प्रत्येक राजा भीष्मांस पांच 
पांच प्रखर बाणांनी जजर करीत आहि, ब 
पुनरपि भीष्मराज दोन दोन बाण सोडून 
राजांस जागथ्या जागी खिळीत आहेत, असें हें घोर 
युद्ध मोठें आश्रवरथकारक झाळें ! या युद्धाळा देव- 
दानबांच्या युद्धाःचीच उपमा योग्य. इकडे भीष्मांनीं 
असा चमत्कार केळा कीं, एकदम शर आणि शक्ति 
यांचा बषीब करून ह्यांनी ळोकवीर पाहत असतां 
हजारों वीरांची धनुष्यें तोडिळी, ध्वज मोडळ, 

ळखतें फोडिळी, आणि शिरें तोडिली! 
घ्याँचें हें अपूव व अप्रतिहत हस्तेळाघव, शत्रुभद- 
ननिपुणता ब आतमसंरक्षणदक्षता पूून शत्रू- 
नी सुद्धां तोंडांत बोटें घातळी, व निर्वेर होऊन 

ह्यांची स्ताति गाऊं लागले ! 

भौष्मांचं ज्ञाल्वाशीं युद्ध, “ 

वैशंपायन सांगतात:--राजा, याप्रमाणे स- 
वचा पराभव करून कन्यांसहबतेमान भौष्मांनीं 
कुरु देशाकडे आपळा रथ वळविला, तेव्हां ह्यांच्या 
मार्ग केवळ एक शाल्व राजा मात्र ळागळा. ताळा 
जखम वगैरे कांही झाळी नव्हती. असो; हा महा- 
नुभव शाल्व राजा भीष्मांबर चाळून आला, 
तेव्हां हत्तीणीशीं प्रेम करणाऱ्या एका गजा 
वर दुसरा गज चाळ करून जात आहे, असें 
वाटलें. ' अरे वृद्ध जरठ भीष्मा! चाळळास कोठें£ 








नंतर ते सर्ब राजे एककडे आणि भाचाये एडी [उभा रहा, उभा रहा !' अशी सिंहगर्जना करून 
र कारी त्या कामुक 


झाल्वराज नें भीष्मांस थांबविळे. त्या 
उताबीळ राजाची हांक पुरुषब्यात्र भी- 


. दहा दहा हजार बाण एकदम भौष्मां- माने ऐँकिळी मात्र तोंच रखरखीत इंगळाप्र- 


७ संमबपर्व, ] १ भादिपर्व ग ३३६ | 


माणे करे'घाने ढाळ झालेल्या भीष्माचायांनीं भि | पराभूत झालों " असें त्याच्याकडून वदवून त्याळा 
बया वर चढवून धनुष्य सळ केळें व त्यार जिकत सोडून दिळें. तेव्हां तो राजा खिनन हो- 
बाणही लाविळा. भीष्माचायीस भय. किंबा संभ त्साता स्वनगरांस निघून गेळा. जनमजया, क- 
यांचें बारे स्वरपांत-सुद्धां नसावयाचे ! क्षात्रघमोस न्याप्रा्ीसाठी हा इतका खटाटोप करावा ळागळा! 
जागूनं खांनी आपळा रथ थेपवून मागें फिर | अत्ता; नतर, स्वयंवर पाहण्यासाठी आढेळे इतर 


बिळा, आणि शात्व राजासमोर नेऊन, उभा | राजही भिवत क “आळे. आणि 
कल. भात! मौखशालांचे अठोकिक दवय पद आणाया लगान गत मळी ण 
होणार ! असें पाहून इतर राजांनी प्रेक्षकदृत्ति बर त्या कन्यांस बरोबर घेऊन हास्तिनापुरास आळे. 
स्त्रीकारिळी, आणि ते चमत्कार पाहण्यास उभे | हे नगर' म्हणज विचित्रवीर्याची कुरु देशची राज- 
राहिळे, पुष्पिणी घेन्‌साठी टक्कर घेण्यास तयार | धानी होय. एखाद्या लग्नायोग्य झालेल्या मुळांचा 
* झाळेळे दोन मदोन्मत्त ब डुरकण्या फोडणारे | ब्राप जसा * सुनां! या दृष्टीने कित्येक मुळी त्व. 
दृषम ज्याप्रमाणे एकमेकास रोखून उभे राहतात, | ने घऊन येतो, किंवा भाऊ ध'कट्या बहिणींस 
त्याप्रमाणे एममेकांकडे तक्षकदृष्टीनं बघणारे हे | आणितो, किंवा बाप आपल्या मुळीस आणितो, 
बऴवान आणि विक्रमशाळी बार परस्परांबर यांप्रमाणे म्हणजे सुना,ळेंकी अथवा बहिणी असे घ 
कप करीतच झ्या न गोठे, तेव्ह!  वैत:समजून गांगेय भीष्माचायीनीं भापणा स्वतांस' 
॥ जाः भीष्माबर - हजारों 
से गन करणारे अर वाण सोहर ताल (र्मी नलम न देश! आणि राम हारी 
झांकून टाकिळें. हें अद्वितीय कृत्य पाहून प्रेक्षक- क र कोर री. 
राजमंडळात शाबास ! शाबास! अस्ता एकः | पुली आपल्या भावाचे प्रिय करण्यासाठी माहिरा 
समयावच्छेदकरून हर्पथ्वाने निघाळा, तो सप त्पा! आणि याप्रमाणें बळाने जिंकून 
आकाशभर दुमदुमून राहिळा. त्याचें तें. हस्त- | |. रूपसपन्न व युणसप्न कन्या आपल्या 
लाव पाहून सर्व राज त्याची स्तुति करीत | पकेट्या भावास अपण कल्या. 9 
आहेत तोंच या प्रेक्षकस्तुतीने कृदद झाळेढे| अंबे शाल्वाकडे जाण्याची अजुज्ञा. 
अजिंक्य भीष्माचार्य ' शास्त्र राजा ! उभा रहा.| याप्रमाणें धर्मज्ञ भीष्मांनी अमानवी कर्म करून 
उभा रहा' अशी सिंहगर्जना करून ओरडले. | या मुळी धर्मनियमांची अमर्योदा न करितां आणि- 
आणि त्यांन सारथ्यास आज्ञा केळी की, “ जेथ |ल्या, आणि ते विचित्रविर्याचे ढय़ाची तयारी 
शात्व राजा आहे, तेथे माझा र्थ नेऊन उभा कर. करूं ळागळे. आईच्या संमतीने तिर्थिनिश्वयही 
एका क्षणांत गरुड जसा सर्पाचा नाश करितो, तस] | केळा, व त्या आत्मविजयी पुरुषाने लॅझसमारं- 
या दुष्टाचा मी नाश करितों. चळ ने रथ तिकडे !' | माचा दिवसही प्रसिद्ध केळा. तेव्हां काशिराजाची 
सजा, भोष्मांच्या आज्ञिप्रमाणे सारथ्याने अंबा नामक ज्येष्ठ कन्या त्यांकडे क्य | आणि 
रथ हाकळा. रथ उभा राहतांक्षणी भीष्मांनी म्हणाळी, “ हे धर्मज्ञ! मॉ. म पति. शाल्व 
वरुणाज्ल सेडून शास्त्राच्या. रथाचे. घोडे. मा |राजा यास मनाने .. वरिळें आहे, त्यानेही 
रिळे, आणि त्याने. टाकलेल्या. अश्लनाचे निवोरण | पडा' मनानें कारी हे, बाबांची इष्छा- 
करून त्याचा सारथिही मारिला. एंड त्ञाने त्याचे |१ी मी शात्वास वरावें अशी होती, व स्य”. 
पुनः उत्तम भश्व मारून त्याला धारिळे आणि वराचे दिवशी मी शात्तवाच्याच गळ्यांत माळ 








उत्पन्न झाली. पण भंत्रा बोळली तेथे न 
व श्रेष्ठ ब्राह्मण होते. त्या सर्वानी घम 
विचार केळा, आणि ' तुळा शात्व्राकडे 

जाण्यास आमची संमति आहे ! असं अंबेस सां 

गून तिची पाठवणी केशी 
विचित्रवीर्याचे लग्न व निधन. 

राजा, नंतर अंबिका व भंबाठिका या दोघी 
ळम़ बिचित्रश्रीयीशी यथाबिधि काळे. ह. ळय 
झाळें तेव्हां बिथित्रवी्य धर्मपर वागत असे. पुढें 
हें ळम्न.होऊन थोडेसे. दिवस ढोटळे तोंच रूप- 
यौबनाने. मदोन्मत्त झाळेला हा राजा विषयळोळप 
झाळा... भरज्वानींत आल्यामुळे सर्वावयवपुष्ट 
अदा त्याच्या त्या दोघी श्रियांसही, आपल्यास 
अनुरूप ब रूपसुंदर पति मिळाळा म्हणून अत्यंत 
आनंद झाळा, ब त्या मंगलसुंदरी पतिसेवे 
मध्ये एकनिष्ठनें रममाण झाल्या. बिचित्रवीर्याचें 
स्वरूप आणि पराक्रम देवां. 
सारखा; तेव्हां तो सर्व योंषितांची मर्ने हरण करी 


यांत क!य आश्चर्य आहे ? असो; विषयांच्या संतत | 


उपभोगामध्यें या तरुण राजाने सात वर्षे घाळ 
बिळीं. भोगातिरेकाचा परिणाम रोग हा आहेच ! 
' अर्थातच त्याळा राजयक्ष्मा नामक रेगानें गांठळे ! 
तेव्हां आत्त, सुहृट, बेद्य यांनी हजारो दैवी व मा 
नबी. उपाय केळे; पण उतार नाहीं. शेबटो, सूर्य 
अस्तास जातो हा तरुग राजा यमस- 


दन्नास गेळा ! झाळें ! इतक्या दिवसांचे श्रम 








4 


[ भध्याय १०२ 


। अध्याय एकशे तिसरा. 


*... [3 0. म्ह फळ 18 16 


सत्यवती भीष्मसंवाद. 
वैशंपायन सांगतात:--रांजा; बिचित्रवीयी 


म्ृत्यूनुळेंदीन, दुदेंबी ब कुळसंतानासाठी तळमळ 
णारी ती सत्यवतीआपल्या त्या तरुण सुनांचे 
बसे समाधान करून त्यांना बरोबर घऊन पुत्रकार्यार्थ 


"अनेक त्रतोद्यापनें कारेती झाळी; आणि भीष्मा- 


चार्याचेंही समाधान करून त्यांस म्हणूं हांगळी 
“बाळा भीष्मा ! धर्माचा, पितृवंशाचा बं मातू- 
वंशाचा बिचार करून पहा: पुत्रा! तूं तर कुरु- 
कुडांताळ यशस्वी शांतनूचा प्रत्यक्ष [पेंड आहेस. 
शांतनु महाराज तर नित्य धर्मांची मात. होते. 
त्यांनां तुझ्या ठिकाणीं आपळा सवे (:ड, आपळी 
कौर्ति ब आपली कुलवृद्धि ठेविळी, असे आतां 
झाळें आहे. बाळा! सत्कर्म केळें असतां सद्रति 
मिळते हें जितकें निश्चित आहे, सद्यामध्ये जितके 
आयुष्य शाश्वत आहे, तितक्पाच शाॉश्वतीनें धर्म 
तुझ्या ठायी वास कर्रात आहे. हे संदर्मानेपुण पुत्रा! 
तुळा धम सूत्ररूपर्ने व विस्तुतरूपानें 
बिदित आहित. तुळा बेदवेदांगाचे उत्तम 
ज्ञान आहे; इतर्केच नव्हे, तर धर्माचरण सुव्य 
वस्थित रीतीने कसं करांबे, कुळाचार कसे पा- 
ळांवे, आपत्मसंगीं काय करावें हे गुरुधुक्रांप्र- 
माणे तुळा विदित आहे. आपल्या कुरुकुठाची 
व माझ्या मातूकुळाची संतति राहिळी पाहिज 
तुळा ठाऊक भाहे. बाळा! तूं धमेज्ञ व धार्मेक- 
आहेस, म्हणून तुझ्यावर आमच्या ती, 


७ संभबपर्व. ] 


_ सुंडां झाळा 
ह्या दोन पट्रराण्या-काशिंराजाच्या 
नसंपन्न असून पुत्रभातृत्वाचा अधिकार असावा 
'अशी, ध्ेच्छा धीरण:करितात. तेव्हां माझी तुळा 
आज्ञा इतकीच आहे क, आपल्या कुलबृद्धीसाठो 
यांस 'अपत्यदान दे. हो “माझी आज्ञा 'आहे 
असेंच नव्हे, तर प्रध्तुतच्या आपत्मसगी हां धर्मच 
आहे. बाळा! तूंच आतां राज्यांवर बेस, आणि 
भारतीयांचे 'परिपाळन कर. यांस धर्ममागीनें आ- 
पळें मार्यात्व दे, म्हणजे आपले पूवज पतन पॉव 
णार'नाहीत. सारांश, ब्रह्मचयोश्रमाचा त्याग करून 
माझ्या आक्षेनें ब कुलबृद्वीकरितां गृहस्थाश्रम घे.” 
सत्यवतीचें ब' त्याचप्रमाणें इतर सुहृदांचे बो 
ळें ऐकून तो 'घर्भात्मा धाभिकच उत्तर देता 
झाळाः भीष्म म्हणतात, “मातुःश्री! आपण सांगि. 
तळेळा परमधमे निःसंशय खरा आहे; आणि 


नाहीं. त्याच्या जनमभेजया, पुत्राचे त 
'मुळी-रूपयोब ऐकून 


अ] 


र 
(क: 


। 
। 


टिन 


1४ 


, यमी 


होइंळ असें नको का आपल्याळा 

ह्याप्रमाण तिचे. शोकपूर्ण, दीलतेचे ब 
पुत्रकामुकतेमुळे धर्मबाह्य भाषण ऐकून भी* 
ष्पांस व ईट वाळे) आगे. ते. म्हणाले, 
“ माकुःश्र, सद्धर्माचा. खरा विचार : करा; 


अपद्मसंबंधानें पूर्थरी मीं कोणती दढप्रतिज्ञा केळी 
आहे हंहा आपल्यास विदित आहे. भा अशी घोर 
प्रतिज्ञाका केळी हेंही आपल्यास श्रुत नाही असें ना. 


ही. आपल्या निभित्तानेंच ती प्रतिज्ञा करावी ळागळी 
होती.'तेव्हां त्या शयथेसंबंधानें पुनः मी आतां 
स्व्टेपणानें सांगर्ते की, नेळोक्याचें स्त्रामित्व 
किंवा देवांचें राज्य अथवा यापेक्षांही जास्त कांहीं 
असू. शकेळ तर तेंही सोडीन, पण मी आयळी 
प्रतिज्ञा कधीही मोडणार नाही. ही पृथ्वी आपला 
गंघ नामकंगुण सो्डाळ, जळ आपळें रसत्ब ट!कून 
देईळ, प्रकाश रूपाचा त्याग करीळ, वायु 
स्पंही' गुंगापासून ' बिभक्त होईल, सूर्य आपल्या 
प्रकाशाचा तिरस्कार करीळ, धूमकेतु आपल्या 
उष्णतेचा  निरोप' घेईल, त्याचप्रमाणें आकाश 
आपला झब्द गुण विसरेल, चंद्र आपला शीत 

इंद्र आपल्या पराक्रमाची रजा 








कुळ व त्याचा वंश अक्षय्य राहीळ असा सनातन 
धम तुम्हांस सांगता, तो कृपा करून श्रवण करा; 
आणि समंजस व आपद्धर्मांचें उत्तम ज्ञान 
असणाऱ्या पुरोहितांच्या साहाय्यानें मी सांगता 
तसें करा, म्हणजे सर्बांचे मनोरथ पूर्ण होतीळ. 7 


अध्याय एकशें चोथा. 


>--<!०:--> 


क्षत्रियांचा नाश व पुनरभव. 


श्ज्क्क 





बैशेपायन सांगतात: तीच ० शज मं- 
दझीचा पुत्र भार्गवराम याळा मेक शक 
वध झाढा हें पाहून क व 


आणि त्या असह्य त धा संतापाने ह्यानें 


२श्र श्रीमन्महा मारत. [ मजी: ९७४: 








पृथ्वी. जिंकली, निःक्षत्रिय प्रथ्वी | पुढे देऊन त्या ब्रृहस्पतिबीजाचा मागीवरोध 
झाळी, . पर्युराम महर्थानें आतां एकही क्षत्रिय केळा. अर्थातच तें बीज भूमीवर पडळें ! तेव्हा 
जिवंत ठोवेळां नाही, हें दुःख प'हून क्षत्रियात्रि ब्ृहस्पतास अत्यंत क्र.घ येऊन त्या भरांत त्यान 
यांनी एकत्र. जमून  एकविचारानें बेदपारंगत |ग॒भेस्थाची ।नदा करून, व “या सुखकारक प्रस- 
ब्राह्मणांकडून . स्वकुलरक्षणाप्री र्थ अपत्यप्राधि गी माझा अपमान होईळ असें बोळळास ! ' अले 
करून घेतळी. “यथावोप्रे पाणिम्रइण झाळें असेल | म्हणून 'तूं अंधळा होशील' असा त्याला झाप दिळा. 
तरच झाळेळें मूळ बापाच्या जातोचें होतें ' अस! झाळे! या तेजस्तरी कुषीच्या शापानें अंध झाळेल्या 
वेदोक्त धर्म ब त्याचें रहस्य मनांत आणून ब्राह्म पुत्रास“ दार्घेतमा असं म्हणूं ळागळे, हा दोर्घ- 
णांनी क्षत्रियक्षत्रांत बीज पेरून वणंरक्षण केळे. | तमा जात्यंध परंतु .महाबेदवेत्ता-प्रत्यक्ष बृहस्प- 
अंडीकडेही केव्हां केव्हां त्रह्मगद्वार! क्ष'तेयांचा |तीच्या तोडीचा झाला; तेव्हां त्याच्या विद्यच्या 
पुनभंब झाळेळा आहे. असो; याप्रमाणें क्षात्रव-| गोरावर एका प्रद्ेपी नामक रूपसंप्न त्राहमण- 
णाचा उद्भव पुनः झाळा ब तो वणे पसरला. य. | युवतीर्श| ह्याचें लय झाळें. या उभयतांस गोतमादि 
बिषयी एक पुरातन ऐतिहासिक कथा सांगतो ऐका. | पुष्कळ यशस्वी पुत्र झाले. तथापि उतथ्य ञहुषी- 
*उतथ्याच्या गभस्थ पुत्राचे आख्यान. च्या कुळाची दरद्दि भधिक व्हाबी म्हणून हा वेद- 
4/वूर्वी उंतथ्य यो नांवाचा एक मोठा बुद्धिमान वेत्ता, धर्मेज्ञ व उदार दीर्घतमा यानें कामघनूच्या 
कृषि होता. त्याची पत्नी ममता मोठी सन्मान्य | पुत्राकडून गोरतियुद्धाची श्रिया श्रद्धे शिकून, 
ह्री होती. उतथ्याचा धाकटा भाऊ वृहस्पति | देवसा व सब लोकांसमक्ष नि:शंकपण'ने स्री- 
हा देवांचा पुरेहित असून मोठा तेजस्वी असे. | समागम करण्यास आरंभ केळा. हे पाहून साह- 
एकदा'ता ममतेंजवळ 'कामुकबु द्वांनें गेळा, तेव्हा | जिकतःच भाश्रभांतीळ इतर क्र'षे रागानं अगदी 
ममता आपल्या ॥देरास म्हणाळी, “आपल्या वडी |मूढ झाळे, भाणि अत्तळा पापी व अमर्याद पुरुष 
ळ भावालें ठेवळेळा' गभ मीं धारण केळा आहे | आश्रमांत ठेवणें योग्य नाई। भसें ठरवून त्यांन त्यास 
व गॅभस्थ उतथ्य पुत्राला षडंग वेदाचें अध्ययनही | हाकलून दिळें. इकडे प्रद्रषीळा पुत्रढाभ झाळे 
झाळें आहे, इतका मोठा तो गर्भ आहे. आप- | असल्यामुळे त्या अंधळ्या अमयीद नवऱ्याचा ती 
णही अमोघंत्रीय आहां. तेव्हा, भागोजी! दोन गर्भो | तिरस्कारच करात अक्ष, नवऱ्यानें कारण बिर्चारि 
ना राहण्यास जागा नाही; म्हणून आतां आपण ल॑ तेव्हां ती म्हणाला; “ज्ञीळा अनपानादे दानाने 
थांबा. ही कासुकवात्ति सोडून या! ? बृहस्पति श्रेष्ठ |तृत्त करून तिचे भरण करणारा. भर्ती ब 'पाळन 
बुद्धीचा खरा, पण ह्याचें मन त्याळा आवरेना. | करणारा तो पति होतो. तुम्ही अनन देत नाही, 
तो कामव्याप्त पण ममता साबध होता. तरी बि | पाळनही करीत नाही. तुमच्यासाठी ब तुम- 
. चारी करते काय.£ इतक्यांत त्या आंतीळ गर्भास |च्या मुळांसाठीं काम करितां करितां माझा : जीब 
बांचा फुटळी तो म्हणाळाः “ काका ! येथें दोर्‌ | भट्ट्यास आळा ! आतां यापुढें मी तुम्हास पूर्वा- 
-.. म्यान्यू- येथें पूर्वा. आळो आहें; तारखे खायळा घाळणारनाही !”7. 
द्या. नाही. तर मला पीडा| “हें स्व्नीचें माषण ऐकून दीधेतमा रागाने: 
होईळ! !? पण ब्र॒हत्पति हें तरी कशाळा ऐकतो | म्हणाका, “ मळा क्षात्रियकुलांत घेऊन, 'चळा, 


क्माय कायावलय कस्का व की 
तुम्हां सरबोस लागेळ तितकें धन.व :मागाळ ते | त्याळा बिनंती केळी. तेव्हा । रक 
उपभोग देतो; चळ; ! प्रद्रेबी म्हणाळी, “मळा दीधतम्यानें ती मान्य केळी, नंतर 
दुःख: देणारे तुमचें ते डब्य नको. आपल्याळा ष्णा नामक आपल्या भार्येस. 
बाटेळ तिकडे जा: मी कांही. इतःपर तुमचें |संतानार्थ कर? अशी आज्ञा केळी, पण तो बद्ध व 
पोट. भरणार नाही. मी आपला आतां दुसराच अंध आहे भसे पाहून आपण न जातां-सुदेष्णेन 
नवरा करीन. ! तेव्हां स््रीधर्माची मय्नीदा : ठर-| आपली दाशी पाठविली. 'या शूद्वीचे ठिकाणी त्या 
बिण्यासाठी दीघेतमा म्हणाला, “ आजपासून मी | धर्मोतम्यास काक्षाबदारि. 
मोद! ठरवितो कॉ, जन्मभर स्रीला पंति |सबीस पाहून * हे माझ सुलगे' असे जाजा: म्हण 
एकच असाब्रा. तोच तिचें देवत होय; तो जि.। ळागला. तेव्हां अपि म्हणाळा, :” नाही, . हे माझे 
वंत असे किंबा मरो, 'स्त्रीळा दुसरा पति करितां सुलग आहेत; कारण, हे 
येणार नाही, दुसरा पति तिनें केला, तर तो जन्म पावळे आहेत. मी दृद्ध ब 'अंघलआहें अक्ल 
पतीशिवाय: राहणाऱ्या स्त्रियाही पाहून तुझ्या त्या मूर्ख स्रीनें माझ्याकडे :तिरस्क्रार 
पातकीच होत. त्यांच्याजवळ धन असळे तरी त्या बुद्धीने एक दासी पाठविली, तिच्या-उद्री हे सुन्न 
श््रियांचे.परपुुषसंभोग ब तज्जन्य संताति शाळे व म्हणून ते माझे आहेत. क नक ह ळू शकर 
कशन अकीतिकर आणि निंद!स्पद होताळ ! 7 मक 
हीमयीदा' ऐकून ती रागानें पुत्रांस म्हणांढी;'यो ऐन: आ!जञा करून त्याच्याकडे: 
मेल्याळा 'गंगेत नेऊन टाका! ' तेव्हा त्या जोभमो- त्या अंघळ्यानें हातानें चाचपून ती सुदेव्णा आहे 
हग्रस्त गौतमादि पुत्रांनी * या वृद्ध व अंध बापाचे असें ओळखले, भाणि.*'सूयोप्रमाणें. तेजरबी असे 
कसें संरक्षण कराव ' असें म्हणून बापाळागंगे- पुतता होतीळ ' अता आझीबीद ब. पुढे. प्रस्राद 
बर निऊन एका ताफ्याळा बांधळे, आणि तो | दिळा- तेव्हां सुदेष्णेळा हना कळिंग, पुंड 
ताफा त्या गंगेत * सोडून दिंळा, “ब ते अंघो- |. सस अले पुत्न झाळ: व नांबांवरूनःच 
रकर्मी पुत्र परतः गेले, ' पुढें हा'ताफा यदच्छेने संगादि देशांची नांबे प्रसिद्ध झाळी; व ते.ते देशा 
तरंगत- तरंगत. ब भोबाबरोबर बहात  बहात | शै तियांनी भरून गेळे. याप्रशाणें बळीचा वेश त्राह्म- 
अनेक. देशांत गेळा. :पुढें कभघभसंयोगानें हा "पासून शाळा. _क्षात्रियांच्या 
ताफा. त्या जिबंत दीधतम्यासह एका. घाटावर |उत्पत्तीची हकीकत अशाच प्रकारची आहे. ते 
याब्याळाआणि.त्या देशचा सर्वधमेज्ञ बाळ | वंशही भंगवंगादिकांसारखेच बोर्यबान, बळवांन 
तेथें. स्नानासाठी यावयाळा एकच गांठ पडळी. व परमधर्मज्ञ झाळे. मातुःश्री !.क्षत्रियांच्या पुनरू- 
५॥000000001010100011-- 
त्या सशक्त त्या दृद्दांधाळा भाप्णल्मल्यादन् त का 
नवली ककी बिचारितं त्यानें संव ठावें. व त्याप्रमाणें इष्ट मनोरथ. साध्य:कर 
“इत्थंभूत. सोंग्ितळे. नंतर बळि राजानें वरकड प 
कानामागे) दीविक यका चती” आळमिके . “< याय एकर 
आणि माझ्या भायील्या क्षेत्राचे ठायी घर्माधे.-  * व्यास 








र्म 


| न्द््ब्य 
ळोबूनं आणावा, आणि बि 


यय 
ती"करावी: हाच एक उयाय आहे. 
ए बैदपायन सांगंतातंः-मीष्माचायार्चे हे भाषण 


आहेस, तेंव्हा खरा. वृतांत कोय आहे हें मी 
'तुळा सांगते; मंग *धभयुक्ताळा घमे्रीत्यर्थ काय 


पणी माझ्या बापाची एक नौका असे. तेथे एक 
इदिवस मीः गेळें, तो त्यांच दिवशी घमेवेत्त्यां 
मध्ये अंत्यत श्रेष्ट असा श्रीपरांशर' महार्ष यमुना 
नंदी तरून जाण्याच्या इच्छेनें त्या तरीवर चढला. 
तरी आ्वाळत असतां हा क्षि मजकडे भाला, आणि 
सांत्बबूबैक 'मांझ्यांशी कांमप्रेरित गोड गोड 
बोलूं "ळागळा. तेव्हां “मी 'नावाडवांची मुलगी 
आहे” असें त्यास सांगितळे, तरी त्यांचें बोळणें 
फिरेना. मळा तर ह्यांच्या 'झापाची भीति बोटे 
ळागळी; व दुसशेकट्ूंन माझ्या ' बापाची भीति 
वाटू 'ढागळी* तेव्हां ब्या<कपीने दुर्मिळ 











[ हकक. ३८ 
अंगाळा' माद्यांची धाण येत असे ती “ नाहीशी 


ठिकाणीं गर्भधारणा करून तो म्हणाळा, * हा' गर्म 
बाहिर आल्याबर--तू प्रसूत झाल्यावर--पुनः* 

न्यात्वच पावशीळ. या नदीच्या दवीपावरच माझा 
मुळंगा ठेव,? 'भीष्मा, कन्यांस्थितींत झाळेला "हा 
माझा. पुत्र म्हणजे महायोगी पाराशर्य कषि होय. 


हकीकत चार भाग केळे, म्हणून त्याला * व्यास ? ब तो 


काळा आहे म्हणून “कृष्ण' असे म्हणतात. कृष्ण- 


नाहो द्वैपायन व्यास तो हाच होय. हा माझा कन्या- 


बस्थेंत झालेला! पुत्र जन्मांपासूनच संलवांदी 


पोप- शांत, तपस्त्री व निष्पापच आहे. हा आपल्या व- 
ओहे- डिलांबरोबरच निघून गेळा. ह्याला जर मी सां- 


गिंतळें “ब: तूही. अनुमोदन 'दिळेंस, तर तो 
आपल्या. भावाच्या क्षेत्रामध्ये यशांस्त्री - अपत्ये 
उत्पन्न करीळ, : “संकटकाळी माझें स्मरण कर? 
असें तो जातांना मळा सांगून! गेंळा आहे.' तूं 


- | सांगशील तर ह्या मुळाचे मी. स्मरण करिते. 


तुझें अनुमत असेल तर बिचित्रवीर्याच्या क्षेत्रांत 


सत्यवतीव्यासंसंवाद- 
'बैशंपायन रांगतात:--श्रीव्यास' मह्षीचें हे 





मंगळकारक, चारित्र ऐकून मीष्मांनीं हस्तदय 
जोडून त्यांस नमस्कार केला, आ॥० ते म्हणाठे, 
* मातुःश्री ! अर्थः म्हणजे काय, काम म्हणजे 
काय व धर्म म्हणजे काग, 'अथी'चा; कामाचा व 
'धर्माचा फाळपरिपाक काय, व'धर्म, ' अर्थ आणि 
'काम यांपासून काय अनर्थ होतात, यांचा शंहा- 








योगः ही भे म संद्रवती कौसं्येकडे गेढी, आणि हितकर असा र 





प आहे. पणतो 
कर्णे र या हातांत आहे. बाई! माझी / 
कर, नष्टप्राय झालेल्या भरतकुळाचा पुनः समुद्वार 
कर; म्हणजे. सुंदरी ! देवासारखा एक पुत्र प्राप्त 
र्जी! तुझा मुळगा ही थोर राज्यधुरा आ- 
फय माथी घेईळ, बकुळालाही सनातन करेल. ” 
जीन सासूचा हा घर्मपर उपदेश ऐकून कौसल्येन 
तुभेदन-नाखुषोनें कां होईना-पण दिक. पर- 
पुरुषांशी संग करणें तिळा अनिष्ट होतें. असो; 
सद्यवतीनें त्या .दिवशीं उत्सव करून अनेक विप्र, 
> व: आतिथि यांस पुष्कळ ब पुरेसं अन- 


केले किक: |: 





(7/>>$ र) म *>-५५८८५५-८०८-/-- 
का. 5713507170 
'... अध्याय एकशे सहावा. 


क्लिक 385 ४४ 


२४०० -! 








लक्ष देऊन 'कृष्णवर्णी पिंगट जटा, 
भरतंकुळोचा क्षथं होण्याची बेळ येऊन काळ डोळे, पिंगटच मिरा, असे तें उभ्र ब तेजस्त्री 


स््रूप पाहून देवीने आपळे डोळे घट्र मिटून धरिले. 
व्यास मुनीने आईच्या अज्िप्रमाणे'गर्भदान' केळे; 
पण'भयामुळें अंबिकेनें जे डोळे झोकून घेतळे 
होते, ते. कांही 'उबडले नाहींत, व मुनाचे 
स्वरूपही तिनें पाहिळें नाहीं. बोहेर आल्यावर 
सत्यवतीनें मुंनीस विचारिळें, “बाळा, अंबिकेच्या 
उदरी गुगबान ब राज्य करण्यास योग्य असाच 
पुत्रःहोईल ना १” ७: कोक री 
न्यासाने उत्तर दिंळे:--आई यो मुळाळा 
दहा हजार हत्तीचे बळ येईळ. हा विद्वान, उत्तम 
राजष, महाभाग, महाऑर्यशाळी व महाबुद्धिमान 
होइेळ. याळांही शंभर पुत्र हेतीळ. पण मातृदोंषॉने 
हा मुळगा जन्मांध होईळ. ह लि 
ते ऐकून'सत्यवती म्हणाडी, "बाळा,कुरदेशा- 
तीढ'प्रजांस अंध राज! उपयोगी नांही. ज्ञातीर्चे 
व त्यांच्या बंशांचें रक्षण करण्यास व पितूकुळांचा 
विस्तार “करण्यास अंध पुरुष योग्य नव्हे. * या- 
करितां कृपा करून दुसरा राजा दे. '” तेव्हां 





6 


होय, बरें आहे. ' अते म्हणून अहषे अंतधन 


काळी कौसल्या अंध पुत्रास 
इर कलमी. क 


1) 
बुड 


बँ | 


कषीनें तिळा आशीर्वाद दिळा कौ, तपस्वी मोनत्रत धारण करून व हात वर धरून 
तुज्षे दासीपण ठ्यासं गेठें. हे सुशोभन! तपश्चर्या करात होता. * एके दिवशी 'कोंहो चोर 
तुझ्या उदरांमध्ये जो गर्म येऊन राहिठा आहे, दुसरीकडे चोरी करून मिळविळेळें धन घेऊन 
मालमता अल | तो. मोठा धंमीत्मा होईल, व तेथे 
कार्म तो संवश्ेड होईड. 








प्राप्त. झाळें, हे . कोणतें पाप पुढें तर मांडव्य कवींनी असं उप्र तप॒ केळे क, 


कोका 00 शिहेतणणा ७ १०० यमधर्माच्याःसमेत ज।ऊन आसनस्थ घर्मराजाळा 
7 ४अध्याय “एकशे आठवा... उपड्भपर्वक (नियेन्या खरानें) विचारता झाडा, 
४४% क ल्लगळा 2, ४6 मरि इति : प्रमो !.माझ्या . हातून जाणूनबुजून. .तर अप- 
(११7 लीच की -:|राध झाढाच. नाही; 4-२. वर 


र साठी माही अशी, “ ! र हा य र रम ऱौ 
ह... अरी 


















बहानपणी 





वळ म उुस्या हातूत.घडळें होतें?  'ेशपावन सांगतात: 
धर्मराजानें सोंगिते:: : : :..।- . * दय. 


हिशेबातचं स नावरे व मृग आणिं' पक्षी 
माझा अपराध अंल्प असतां दांत क क 
इतकी अंसह्य पीडा होईळ आणि फळें 'तर' 


७:-02:7-2 


नी 


न माझा शाप तुळा आहे. बाबा! ब्राह्म- 
अन्यायाने दिऊेळी एवढीशी पीडा 





स्यात वजनी .- घेण्यासाठी! धनुधरांत त्याच्या तुंळनेस योग्य असा. 
जे | लोक | नव्हता. धृतराष्ट रहा अतिशय बळवान 

या नगरनांगरांच्या अप्रतिम लावण्याने धर्म आणि. तत्त्वज्ञान: या दोन विषयांमध्ये बिदु 
ददेबार्ष, चारण इत्यो- राचा हःत धरणारा त्रेळोक्यांत सुद्धा सांपडणें 
दिकांशी स्पर्धा करितात कीं काय अल्लें बाटे. कठिण . होतें. याप्रमाणे, प्रायः: नष्ट झालेल्या 
या कोरबांच्या . संपश्षिवंत राष्ट्रांत, कृपणाचें नांव  शांतनूच्या वशाचा'पुनः:उद्धार झाळा असें पाहून 
ऐकूं येत नसे; किंवा बिधवांचा बासही येत नसे. | सव राष्ट्रांमध्ये कुरुकुळाची स्तुति गर्जू .ळागंळी. 
कूप, आरामाची स्थाने, सभामंदिरे, बापी ब श्राहम- बीरमातांमध्ये अंब्रिका वः: भंबाळिका, : देशांमध्ये 
'णगृहें हो सर्वे प्रकारच्या संवत्तीनी गजबजून ठी  कुरराष्ट्र, धरेवेत्यांमध्ये. भौप्राचार्य व .नगरांमध्यें 
होती. ।ज्ञिकडे तिकडे. उत्सव ःचाळळेळे असत. ल्यां- हास्विनापुर अत्यंत भ्रष्ट अश सर्वतोमुखी 









त्वज्ञ. विदुरास काय: म्हणाळे, ते. आतां सांगतो. 


अध्याय एकशे 





१ टिफ्ि 











६.3. कट पॉ कि करस 0 काज | लिपिक 
त बिबाह. ..... बात 





ऐकून जाऊन न भीष्मांनीं सोन्याचे 
बहुमान करून त्याळा आणिलें, | दागिने व नुसते गट आणि हजारों चित्रविचित्र रत्ने 
आणि त्याला उत्कृष्ट आसन देऊन अर्ध्य,  शल्याळा आणून दिढीं. तसतेंच हत्ती, घोडे, रथ, 


उत्तर करितोः--आपल्यासारखें स्थळ आणखी | मामध्यें यथेच्छ सुखोपभोग घेत राहिला. 
कोठें मिळणार £ पण आमच्या घराण्यांत पूर्वी- पांडूचा दिग्विजय. 


चार आहे, व तो आम्हांळा शिरसा वंद्य आहे; नंदन झाल्यावर मग हत्ती, घोडे, रथ वगैरे मोठें 
म्हणून ही उघड असळेळी गोष्ट मी आपळेपाशीं सैन्य घेऊन तो बाहेर पडळा. जसा काय देवा- 













७ सॅक १ आदिपर्व: 0 खर्शी 


घोडे, हत्ती, रथ ब पायदळ हे असंख्यात असून |सर्व नाहींशी झाळी होती, ती आतां! पुनः 

सरांनी सैन्य गजबजून गेळें होतें. अशा प्रकारचें |पांडूनें संपादळी. “ज्या राजांनी मागें कुरु देशाचे 
तें सैन्य घेऊन पुढें पांडु राजानें कित्येक राजे- | प्रांत व त्यांचे खजिने लुबाडून नेळे होते, त्यांना* 
ळोकांना लुटून, उन्मत्त झाळेळा मगध देशचा |च हास्तिनापुरचा सिंह पांडु द्यानें खंडणी देणारे 
राजा जो दीघ, त्याळा राजबाड्यांत शिरून ठार मांडळिक राजे करून टाकळे. ” असें. उद्गार 
केळें. मग त्याचा खजिना लुटून व तेथून नाना- राजेरजवाडे व प्रधान एकत्र जमून सर्वे प्रजाजनां- 
प्रकारची वाहने घेऊन पांडु राजा मिथिळेळा |सहबर्तमान मोठ्या आनंदानें काढूं लागळे. असो; 
गेळा, आणि त्यानें संग्राम करून बिदेहांना जिंकळें. विजयाच्या भानंदांत, हास्तिनापुराहून लांब जा- 
राजा, अश्याच रीतीनें. .काशि, सुह् ब पुंडू ह्या। ऊनही श्रम झाल्याप्रमाणे न वाटतां ते सर्व लोक 
देशांत जाऊन आपल्या पराक्रमाने त्यानें कोर- भीष्मासहवतमान पांडु राजा आला तेव्हां त्याळा 
बांचा झेंडा उभारळा. बाणांचे वर्षाव ह्या ज्याच्या | सामोरे गेळे; आणि पाहतात तों. पांडूच्या सैन्या- 


न 


ज्वाळा व शश्षें हा ज्याचा प्रकाश, असा श- | भोंबती जिकडे तिकडे नानाप्रकारची संपत्ति, 


राखरांगोळी करणारा. पांडुरूपी अभ्नि 
जबळ येऊन पोरहोंचतांच राजेळोक होर- 

गेळे. सैन्य घेऊन ळढत लढत 
पांडु राजानें राजेळोकांची व ह्यांचे सैन्याची 
खोड मोडून त्यांना आपल्या ताब्यांत आणून 
कुरुराजकार्ये साधून घेण्याच्या कामी त्यांचा उप- 
योग करून घेतळा. भश्ा रीतीनें त्यानें जिंक- 
ल्यावर सर्व पृथ्वीवरीळ राजांना वाटूं ळागळें की, 
देवांत जसा इंद्र, तसा पृथ्वबीवरीळ राजांत हाच 
काय तो एकटा शूर. मग ते सवे राजे हात 
जोडून त्याच्या पायां पडळे, आणि पुष्कळ द्रब्य, 
निरनिराळ्या प्रकारची रत्ने, माणि, मोत्ये, प्रबाळ, 
सोनें, रुपे, तसेंच निवडक निवडक गाई, घोडे, 
र्थ, हत्ती, गर्द, उंट, म्हशी, मेंढ्या, बकरी, 
तसेंच उत्तम उत्तम कांबळे, चमेवल्लें व शंकव 
बगैरे उंची जातीची ळोकरीची वक्लें निरनिराळ्या 


बाहनने, र्तने, हत्ती, घोडे, र्थ, गाई, उंट, शेळ्या 
यांच्या ञ्या रांगा ळागल्या होत्या, त्या पाहतां पाहतां 
सरेनात; तेव्हां सर्वांना फार संतोष झाला. कोस- 
ल्येचा बाळ पांडु ह्यानें वडिळांच्या पायांवर डोके 
ठेविर्ळे, आणि नागरिक व इतर प्रजाजन ह्यांचा” 
ही त्यांच्या त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें सन्मान केळा. 
दुसरी राज्ये पादाक्रांत करून धन्यता मिळवून 
परत आलेल्या भापल्या पांडूला भीष्माने आर्ल- 
गन दिलें, व त्याच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रु वाहू 
ळागळे. भसो. शेकडो तुताऱ्या, शंख व नगोरे 





करात करीत त्यान हास्तिनापुरांत प्रवेश केळा, 
२ 1818: 

अध्याय एकशे चोदावा. .. 
नशा 83 2237. 

६ (फोक पवि 


राजांनीं. नजराणे. म्हणून आणून दिळी. त्या च सांगतात:-आंपल्या पराक्रमाच्या 
राजांनीं आणून दिळेळें तें सर्व द्य पांडु राजानें जोरावर मिळवून आणिळेळी संपत्ति पांडु राजानें 





म गहू क रक वृतराष्ट्रीला “शंभर पुत्र झोळें, 'झ्ञाणि 
लाळ तर: कोरड "झाल; तेसच 














ऱ् म्हणून, हे भरतश्रष्टा, तुळा नव्याण्णव मुळगे 
उरतीळ तर ररूं देत, आणि कुळाचें क्षम असावें 
अशी जर तुझी इच्छा.असेळ, तर हा एक मुळगा 
टोकूनच दे. एक टाकून देऊन सर्व वैशाचें किंबर- 


हुना सवे जगाचे कल्याण कर. से कुळाचे 
संरक्षण करण्याकरितां एक मनुष्य खुशाळ जाऊं 
द्यांबा; सर्व गांब वांचाविण्याकरितां एक घराणें 
बुडत. असेळ तर खुशाळ बुडू दयांबे; स१ देशाचें 
'रक्षण करण्याची बेळ आढी असतां एका गांवा 
बर खुशाळ पाणी सोडावे; भाणि आपल्या जिवा- 
बरच प्रसंग आळा असतां पृथ्शी'चें राज्यही सो- 
डन द्याबे ११ 

ह्याप्रमाणें बिदुरानें ब त्या थोर थोर ब्राह्मणांनी 
मसळत दिळी असतांही पुत्रवात्सल्यानें राजानें 
तसें केळें नाही. ह्याप्रमाणे, राजा, ध्रृतराष्ट्राच्या 
मुळांची शंभर संख्या पुरी झाली. पुढें एका महि- 
जन्यारनेंच' शंभराबर एक सुळगी झाळी. गांधारी 
गरोदर होती. तेव्हां ग्दृद्धीमुळें तिळा हरेश होऊं 
'ळागळे त्यावेळी एका वेश्येनें राजा धृतराष्ट्र द्याची 
सेवा केळी; मग त्याच संबत्सरामध्यें धृतराष्ट्रापासून 
तिचे उद्रीं मुलगा झाळा. तोच पुढें प्रसिद्धीस 





[ अध्याय ११६. 
अध्याय एकशें सोळावा. 
. दुःशलोत्पत्ति. 
जनमेजय विचारतो:--त्रह्मन्‌, 'वृतराष्ट्राच्या 
मुळांची हकोकत आरंभापासून आपण सांगितळी; 
आणि व्यास मुनींच्या प्रसादाने शंभर मुळगे व्हा- 
बया'चे असें आपला बोळळां, मुलगी होण्यासंबंधा- 
नें कांहीं बोळळां नाही; त्याचप्रमाणे बैश्येपासून 
झालेला युयुत्सु द्यासंबंधानही व्यासांच्या सांग- 
ण्यांत उलेख नव्हता.मुळगी देखीळ झंभंरांत न- 
सून शंभराच्या बाहेरची आहे, आणि गांधारी 
तर झंभरच मुळांची आई व्हावयाची असें त्या 
महातिजस्त्री व्यास महर्षींनी ळा सांगितडें होते; 
मग ही मुळगी कशी झाळी तें मळा आपण छुपा 
करून सांगा. व्यास मुनींनी ज( त्या मांसाच्या 
गोळ्याचे शंभर भाग केळे होत, भाणि गांधारीळा 
जर पुनः मूळ व्हावयाचे नव्हते, तर ह्या दुःश- 
ळेचा जन्म कत्ता झाळा £ मुनिबय, ही सर्ब 
हकीकत भापण कृपा करून मळा इत्थंभूत सांगा, 
कारण त्या संबंधानें मळा फ!र जिज्ञासा आहे 
वैशेपायन सांगतात:---जनमेजया, हा प्रश्न 
ठीक बिचारिळास; य्राचें उत्तर मी सांगतो, 
रेक त्या महातपस्वरी भगवान व्यास मुनींनी 
स्वतांच त्या मांसाच्या गोळ्याबर गार पाणी 
शिंपडून एंकेक भाग निरनिराळा केळा. मंग, 
राजा, इकडे जसजसा एकेक भाग निराळा 
निघाळा, तसतसा सुइगीने तो एकेक तुपाच्या 
कुडोत नेऊन ठेविळा. इतक्या सर्धात ती महा- 
पतित्रता गांधारी मुळीच्या प्रेमाचे सुख कर्से 


याप्रमाणे, राजा, 'दृतराष्ट्राळा शूर महारथी असे असतें त्याची कल्पना मनांत आणून आपल्या: 


: झ्यंभर पुत्र झाळे,,आणि एक कन्या, आणि तेज- शींच विचार करू 
1-1 की कयीचीी व & असा वैर्यापुत्र युयुत्सु हीं दोन मळा शभर मुळगे 






नाईत. परंत मळा जर मुढगी होई 


नाही; कारण व्यास मुनि खोटी 





तिः तो त्यांचा धर्मच होय. असें असून तूं कां-बरें 
माझी उगीत्च निभेत्सेना  करितोल ? अगस्त्य 


र भा रक सरे एवढे घोर,र्‍्योनी देखी याचे सतर सुरू 
, भाशा एका कळे. तेव्हां अरण्यांत जाऊन निरनिराळया. देव- 
तांना लागणारे बन्य पद्चु मारून क्राणून मग 
त्यांबर प्रोक्षण वगेरे करावयाचे सब. संस्कार 





ती उत्यन्न * करण्याकरितां. म्हणून 
होसेनें ह्या म्र॒गीशी मी संग करीत असतां तो| अंतकाळी ज्या भार्येचा 
प्रयत्न तू निष्फळ करून टाकळास, 'हे राजेंद्रा, च भायी तूं. यमपुर्रा 


बेस हें अगदीं शोभत नाहीं. राजा, तुझें हें कर्म प्रमाणें तूं सुखांच्या भरांत 
फार'दुष्टपगाचें, सर्वे लोकांनीं छो थ, करण्यासा- येऊन पोहेंचिळ! : 
रखे; स्वर्गाची बाट खुंटबिणारे, अपक/र्ते कर-| वैशंपायन सांगतात:;---इत्के 


णारें आणि अनंत धमेविरुद्ध असें आहे. अरे, तू व्याकूळ होऊन गेळेश्या 
देवाप्रमा्णें शोमणारा,  स्रीसंभोगासंबधानें सर्व जा; आणि 'पांडु राजाही तत्क्षणीच 
रहस्य तुळ्ख ठाऊक, ' पाप कि ककी कोणतें | त्तापांत पडका 17 .णिसार ज्र 


सता, मृगाचा . वेष धारण करून अर |राजा आपल्य 

'प्यांत राहून कंद, मुळें, फळें खाऊन | मृगरूप मुनीज' 

नहमी झांत शर्तीनेराहणारा निरपराथी मुनि मौ, होऊन विळप 
काय बरें कर्म केठेंस £ 








- 


हिंडत. 
आणण्याची ही दु्बीद्वि मळा आठवली! 
. संसार हें एक मोठेच दुःख होय. म्हणून मोक्ष- 






मिळाह्यास पुढीळ घरें हेंडणार नाहीं. सारांश, 
भिक्षा मिळो बा न 1भेळो, चिसवृत्तींत अस्वस्थता 


सऱ्या हातास कोणी चंदनाची उटी लावूं छांगळा, 
- तर पहिल्या हाताबद्दळ दुःख मानणार नाहीं, वः 


दुसऱ्यावद्दळ खुख मानणार: नाहीं. जगण्याची. 
किंवा मरण्याची इच्छा करणार नाही. जी बिता- 
रचे. अभिनंदन किंत्रा: मृत्यूचा  द्वेषही करणार 
नाहीं. स्वगीसारखे उत्तम पण अशाश्वत ढोक. 
मिळवून देणारी जीं यज्ञयागादिक कर्मे मनुष्या- 
च्या हातून होण्याजोगीं आहेत, ती सर्व मी सो- 
डून देईन. तशा क्षणिक फळें देणाऱ्या कमीत 
इंद्रियाची प्रवात्ते ठेवणार: नाहीं, तात्पर्य, धर्म- 


- कमीनी साथ्य होणारी जी. फरे, तो. अनित्य 


असल्यांमुळें मळा नकोत. इच्छा, द्वेष वगेरे 
चित्तावरीळ मळ्च . धुऊन. : टाकून. चित्त 
निमेळ करीन; सव पातकांपासून सुटेन; व प्रूवे- 


- जन्मांतीळ कर्मे, वासना इत्यादि जे पाश. आहेत, 
- त्यांतून बाहेर पडेन. कशाच्याही अधीन. साइणार 


नाही. वायूप्रमाणे अळित्त राहीन. अशा दृढनि- 


- श्वयवत्तीनें संल्ारभयरहित मार्गात राहून देह 
अंत:- ठेरबांन. शें विषयासक्तीमुळें आत्म्याच्या अळो- 
कल्याणाबिषयी ।किक सामर्थ्यांचा र्‍हास होतो, अशा स्वघमीस 
- सोडून असठळेल्या पोचट कमभागांत, पराक्रम- 











सून आणलेलें सर्वे द्रव्य धृतराष्ट्रःच्या , दीर्घकाळपर्यंत निष्कळंक तपश्चयी करून तिच्या 
केळें. घोर अरण्यांत घडळेला तो प्रकार श्रवण योगानें तो भरतश्रेष्ठ पांडु राजा ब्रह्मषेतुल्प झाळा. 
करतांच श्रतराष्ट्र राजा पांडुंबियोगाबद्दळ शाक अलो; पुढें एकदा अमावास्येच्या दिवशीं ते संदाच- 
करूं ढळागळा; शय्या, सिंहासन व इतर भोग रणी मुनि एकत्र जमून ब्रह्मदेवाच्या भेटीस जाव- 


त्यास बिळकूळ गोड लागेनात; भ्रातृवि-| यास निघाळे. हें पाहतांच त्यांस पांडु राजाने 
योगाचा तो वृत्तांत ह्याच्या हृदयांत एकसारखा प्रश्न केला, “ मुनीहो, अपण कोणीकडे जात 
घोळत राहिला ! आहां तें मळा कृपा करून सांगा. ) 
इकडे पांडु राजा फलमूळांबर उदरनिर्वाह क-। करषि म्हणाळे:-राजेंद्रा, आज ब्रह्मळोकीं देव, 
रीत स्त्रियांसह हिंडत हिंडत नागझत पर्वतावर । कृषि, पितर वगेरे महात्म्यांची मोठी सभा जमाव- 
गेळा. नंतर चेत्ररथ वन ब काळकूट पर्वत उलं- याची आहे. त्या ठिकाणी भगवान ब्रह्मदेवांचें दर्शन 


घून हिमाळ्यावर गेळा, व तेथून गंधमादंन पर्व- 
ताबर येऊन पोहोंचळा. वाटेत लागळेल्या सम- 
विषम प्रदेशांत पंचमहाभूते, सिद्ध व महर्षि 
यांनीं ह्याचें संरक्षण केळे. गंधमादन पर्वतावरून 
तो इंद्रदयु्न सरोबरावर गेळा, व तेथून हसगिरी 
पर्वेत ओळांडून शतज्शूंग गिरीवर गेळा, आणि 
तेथेंच तपश्चर्या करीत राहिळा ! 


. अध्याय एकशे विसावा. 








, आझ्देवाच्या मेरीस जाण्याची 
क्र्षींची तयारी. 


काणी त्या वीर्यशाळी पांडु राजानें चाळविळेळी 
ती कडकडीत तपश्चर्या अवळोकन करून सिद्ध- 
चारणांचे समुदायही संतुष्ट झाळे. हे भरतश्रेष्टा, 


प कळ त्यानें आपल्या इंद्रियांचे 
: केळे असून मनोमल्ही धुतळा होता; व केवळ 





वण्याच्या हेतूनें आम्ही तिकडे जात आहो. 
हिमाळ्याचें वणेन, 

वैशंपायन सांगतान:--ऱ़ा महर्षींबरोबर आ- 
पणही स्वर्गाच्या पैळतीरास जावे, असे मनांत 
येऊन पोंडु राजां उठळा; व' दोन्ही स्त्रियांसह- 
बतेमान ह्या राजशृंग पर्वतापांसून उत्तरेकडे 
जावयास निघाळा. त्या. वेळी उत्तरेकडे हिमा- 
ल्याच्या उंच उंच प्रदेशी गमन करणारे ते त- 
पस्वी त्यास म्हणाळे, “ राजा, हा हिमाळय 
पर्वत रमणीय दिसतो खरा, परंतु यार्वरीळ 


यांची क्रीडास्थानें असून, ल्या. ठिकाणी शेकडो 
बिमानें जात येत असतात; व ह्या ठिकाणी गा- 
यनाचे मधुर डा. खिनजे चाळू असतात. 

शांत कुबेराची अनेक उदानें 
आहेत. मोठमोठ्या नद्यांची उगमस्थाने, घोर 
अरण्ये व भयंकर गुहा यांनीं हा 'प्रदेश व्याप्त 


गी |झाळा आहे. या पर्वतांचे कित्येक भाग नेहमीं 


जाणार नाहींत अरे, त्या राजकन्या असून कष्ट कुषिकथित उपाय. 
सोसण्यास असमर्थ आहेत. यास्तव तूं आम्हां.। कपि म्हणाळे:-हे धर्मनिष्टा, तुळा 
बरोबर येऊ नको. 7. । _ दिवांप्रमाणें श्युमलक्षणी संतति होणार 
- संततीविषयीं पांडूचा कर्पींना प्रश्न. | आम्हांस दिव्यददष्टीने समजतें. यार 
"पांडु" क की -_-महाभागहो, निपुत्रिकास ती तुझ्या सुदेवानें प्रात 

स्वरगप्राति होत नाही असें म्हणतात; व मी तर मीनें या ठिकाणींच प्राप्त 








काय सांगावा ! ती म्हणाळी, “ हे. घर्मज्ञा, पति | कुंती सांगते:--हे टुपनाथा, २ 
- निधनानंतर :-जी स्त्री .दुःल' करीत :पतीबांचून || त्या शबास भाळेंगून 

. हूं शकते, तिचे जिणें व्य होय. हे क्षतरियवरा, | चाळविळा असतां अशी 
बैधब्यदशत दिवस कंटण्यापेक्षां मरण श्रेयस्कर |“ ९ भद्रे, ऊठ, घरी जा; मी ₹ 
होय. यास्तव तुजसमागमें येण्याची माझी इच्छ' 





[ न्याव $२२. 
'काणीं मानसंप्रजा निर्माण करण्यास समर्थ आहेस, | दिळी, तो प्रकारे असा: एकंदा 'एका ' ब्राह्मणाने 


कश तिक्तीत 8९ 
*/ अध्याय एकशे बाविसावा. 


नु 


प. ह! 


शू. ४५५४ ३७१-७ 


।_ धर्मतत्वकथन: 

"बैददंपायन सांगतात:---जनमेजया, कुंतीच ते 

'भाषण श्रवण करून ल्या धर्मज्ञ पांडु राजाने खरा 
धर्म कोणता याविषयी अप्रतिम भाषण केलें. 

- तो म्हणाळा:-कुंती, तूं सांगितळेडी ती व्यु 
षिताश्व राजाची गोष्ट सर्व खरी आहे, परंतु तो 
राजा देवतुल्य अलतल्यामुळें त्याची गोष्ट निराळी. 
श्र प्राचीनकाळी मोठमोठ धभज्ञ मुनि ज्या 
अनादि घर्धतत्वाने बांगत असत, तें मी तुळा 
सांगतो, श्रवण कर. हे वरानने, फार प्राचीन 
"काळी स्रिया अनियंत्रित असंत. ह्या सेच्छेप्रमाणे 
'आचरण व विहार करीत असून त्यांस कोणीही 
अडथळा करीत नसे. ह्या कोमारावस्थेपासून पति 

: मर्यादेचा अतिक्रम करीत असतांही त्यांस अधम 
“घडत नसे. कारण त्या वेळी तोच धर्मे समजळा 
जई. हे बरांगने, तोच जुना धर्म तियग्योनींतीळ 
प्राणी अद्यापपर्यंत पाळीत असून त्यामुळें ल्यांचे 
एकामक्रोध खवळळेळे नाहींत. सुंदरी, हा धम सप्रमा 
“ण असून यास मोठमोठ्या षींचीही संमति 
,: आहे. त्याचप्रमाणें, हें धमेतत््व सनातन असून 
[क्षियांस 'सुखप्रद्‌ असल्यामुळें उत्तरकुरु देशांत 
सांप्रत याच धर्माने लोकन्शवहार चाळळा आहे. 
1 सारांश, आपल्या. इकडे प्रचारांत भसळेळी 'ही 
मर्यादा फार प्राचीन नाही;ती. कोणी. स्थापन 





_॥केडा, व तसें करण्यास कोणतें कारण घडले, 'ते ॥9 


उदोळकासमक्ष श्वतकेतूच्या मातेचा हात धरून 
“ळा आपणे जाऊं” ' असें म्हटले, वतो 
तीस बळेंच नेऊं लांगळा. हा प्रकार श्वेतकेतूस 
सहन न. होऊन त्यास अनावर कोप आला. इतं- 
क्‍यांत ती गोष्ट 'उंदवाळकांच्या लक्षांत येऊन 'तो 
त्यांस म्हणाला, ' “बाळा, “ कोप करण्या 
काय प्रयोजन ' बरें? अरे, हा 

अशा प्रकारचा अनादिसिद्ध धर्मच आहे. 
जगतांतीळ सर्व वणाच्या स्त्रिया अशाच अनियं- 
असून सर्ब ळोक गाईप्रमाणें आपआपल्या 
वर्णात स्वैर वतन करीत आहेत. ”  पृथे, तो 
संनातन धर्म असतांही खेतकेतूस सहन 'झोळा 
नाही; त्यानें या भूळोकीं स्री पुरुषांचे वर्तन कसे 
वें याविषयीची ही मर्यादा घाळून दिली; 
आणि, हे भाग्यबती, ही इतर प्राण्यांत दृष्टीस न 
पडणारी 'मयीदा मनुष्यप्राण्यांत त्या वेळेपासून 
सुरू झाढी, असें आम्ही ऐकिळे आहे. सुदरी, 
ह्या वेळां श्वेतकतु ' रागाने म्हणाळा; “ आज- 
पासून ज्या स्त्रिया ' भर्याब्यतिरिक्त'' अन्य 
पुरुषाशी संगत होतीळ, त्यांस भ्रूमहत्ये- 
सारखें घोर पालक लागेळ.: तसेंच, कौ- 
ब्रतस्थ असलेल्या आपल्या साध्वी 
सोडून जो पुरुष अन्यत्न गमन करील, त्या 
सही तशाच प्रकारचे महत्पाप लागेल. त्याच- 





कुंती, अशा प्रकारची ही धघर्ममर्यादा उद्दाळकपुत्र 








अध्याय एकशे तेविसावा. ' 
[तिर त! युश्रष्टिरजन्म, 

. वैशंपायन सांगतात:-जनमेजया, या वेळी 
तिकडे गांधारीस गर्भधारणा होऊन जबळ जवळ 
'एक वर्ष झाळें होतें; व त्याच वेळीं इंकडे कुंतीने 
गर्भधारणेस्तव यमधर्मास आव्हान केळे. तिनें 
प्रथम त्याचं बळिंदानपूर्वक पूजन केळे, व दु 
बॉस मुनीने दिलेल्या मंत्राचा विधिपूर्वक जप 
आरांभिलळा. तेव्हां मंत्रबळाने यमधमीस ल्या ठि 
काणी यावें लांगळें. तो सूर्याप्रमाणे देदीप्यमान 
विमानांत बसून, कुंती जथे जप करीत बसळी 
होती तेथे आळा व हसून म्हणाळा, '* कुती. 
वु मजपासून काय पाहिजे आहे?” ते ऐकून 
कुंती म्हणाळी, “भगवन, मला पुत्र द्यावा. ” 
नेंतर यमधभमानें योगबंळानें सुंदर रूप घा 





रण करून कुतीशीं संमागम केला. ह्यापासून 
तास प्राणिमात्राचें कल्याण करणारा सुपुत्र झाळा. 


युधिष्ठिरजन्मक! 
राजा जनमेजया, त्या वेळी चंद्र ज्येष्ठा 
नक्षत्री असून सूर्य तूळ राशीस असतां आठव्या 
अभिजित मुहूर्तावर घुछपेक्षांत पंचमीचे दिवशी 
दोनप्रहरीं तो कुंतीचा महायशास्त्री पुत्र जन्मास 
आला. तेव्हां झाली की, 


आकाशवाणी 
संव भानवांत श्रेष्ट व धमेनिष्ठांत वरिष्ट 
, हासत्यबचनी व पराक्रमी निपजेळ, आणि संपणे 
पृथ्वीचे राज्य करीळ. हा पांडूचा जेष्ट पुत्र यु'धि 
ष्टिर या नांवाने विख्यात होऊन त्रेळोक्यांत 
णारा एक नामांकित राजा होईळ. तसेंच, हा 
कौर्ति, तेज व संदाचरण यांनीही सुसंपन्न होईल. 


; भीमजन्म. 
__ असे; अशा प्रकारचा तो धमैनिष्ट युधिष्ठर 








आणि म्हणाळा, “ कुंती, तु कोणते मॅनोंगत 
आजं भी परिपूर्ण करावे १ ” कुंती ' ळजने 
कि'चेत हसून म्हणाळी, '“ सुरम्रेष्ठा, संबीचा गर्व 
हरण करणारा एक महादेही व महाबलाढ्य 
पुत्र मळा दे. ” राजा, नंतर वायूपासून अतुल' 
पराक्रमी महाबाहु भीमसेनाचा जन्म झाला. तव्हां- 
ही “ हा बळवानांचा राजा जंन्मळा आहे” अशी 
आकाशवाणी झाळी. अशा 

जन्म झाल्यावर थोड्याच दिवसांनी एकदा असा 
चमत्कार झाळा को, कुं्तानें भीभसेनास 

मांडीवर निजाबिळे. असतां एक!एकी बाघ तेथे 
अःल्यामुळें ती भयानें दचकळी, ग्माबरोबैर, 
मांडीवर झोपी गेळेळा तो बाळक खालील . शि- 
ळेवर पडळा; आणि, राजा, ग्रा वज़देही भीमाचा 
अंगस्पश्न. होतांच त्या शिळेच तुकडे तुकडे 
उडाळे !.. हे. पाहून . पांडु. गजास . मोठा 
बिस्मय वाटळा; असो; भीमसेनाचा जन्म. 
याच दिवशीं तिकडे. . हस्तिनापुरांत 

जन्मास आला, 


> च 


ती मक डे 


१0४ हक्का 


भीमसेन जन्मल्यानंतर पांडून पुनः असा विर 


,” चार केला की, काय केळें असतां आपणास सर्व 


ळोकांत वरिष्ट अस्ता उत्तम पुत्र प्राप्त होईळ १ 







- भाषण श्रवण करून ह्या. यशस्त 
तेजस्त्री आहे. त्याळा तपश्चर्येने संतुष्ट केल्यांस आव्हान केलें. . तेव्हां यानें यानेज तेर्थे रप 


शत्रेंचा*तो रंणांत वघ करीळ. ' यास्तव मी काया- सर्व आश्रमंवा र्जेः 
' “असा कार करून पांडु राजाने त्याविषय  कुतीस आकाशवाणीने अस ' सांगितंळें' की; 
मह्षीचे अनुमत घेतळें. नंतर त्यांने कुतास'एक “हे कुंती, 'हा तुझा 'पुत्र कर्तव्याच्या “बरोबरी 
बपेपेर्यंत'उत्तम प्रकारें ग्रतांचरणे करांबयात सांगि. चा असून प्रत्यक्ष शंकरांप्रमाणे पराक्रमी आहे. हा 
तळे ब आपणही एका पायावर उभें राहून श्रेष्ट इंद्राप्रमाणे अंजिक्य' होऊन तुझें यश सर्वत्र प्रसूत 
संमाधियोग . करून उग्र तपश्चयी आारंभिळी. करील. ज्याप्रमाणें महाविष्णूच्या योगाने अदितीस 


म्हेणांळा:--पांडु राजा, तुळा मी एक । महाबळाढव' लोकनायक आपल्या भावांच्या . सार 
पुन्न देईन. तो ज्रेळोक्यांत विख्यात होईल; तो ह्याने परथ्वीतंळावरीळ संपूर्ण राजांस 'पादांक्रीते 
ब्राह्मण, गाई ब आपजनं यांचें कल्याण करीळ; करून तीन अश्वमेध यज्ञ करीळ. हा तुझा पंत्र 


२११ 


[ बघ्याब १२३ 


औमन्मह्षाभारत. 
परमानंद झाळा. इंद्रासहवतेमान सर्व देव 'पुजिकस्थळा, ब घृताची, 
नांत बसून मोठा आनंदानें तेथें प्रान्त प१चित्ति, उम्ळोचा ब-प्रसिद्ध प्रम्ळो- 
अंतरिक्षांत:दुंदुभीचा तुमुळ ध्वाने, जयघोष व चा ह्या दहा ब अकरावी उबेशी ह्या 
पुष्पद्ृष्टि यांची एकच गर्दी होऊन. गेळी. सर्व | गायन आरंभिळें. ,. अर्यसा, मित्र, : 
देवांनी एक होऊन भरजुन!ची,मोठी प्रशंसा केळी, अंश, भग, इंद) विर 
सर्प, पक्षी, गंथ ब.. अप्सरा . ही मंडळी तेथे स्थान, पूषा, : त्वष्ठा सविता, ! ब 


येऊन ,पोर्हेर्‍चळी. भरद्रा ज, कऱ्यप, गोतम, विश्वा 
मित्र, ज्ञमदग्रि, बसिष्ट आणि उदय 
पाबळेळा. भगवान अत्रि हे सत्तार्ष ह्या ठिकाणीं 
आडे. त्याचप्रमाणे मीचि, भ्ंगिरा, र 
पुळह, क्रतु, दक्ष व प्रजापति हे. सत्तप्रजापति&ा 
तेथें आळे, दिव्य बस्ते. ब हार धारण केळेळे 
आणि सर्वाळंकारांनी बिभू'षेत अस्ते अप्परांचे 
समुदाय अजुत्तास पाहण्याकरिता ह्या ठिकाणी 
आळे, भणि तय ब गायन करूं ळागळे, महष 
चोहोकडे जप कर्रात बसळे; तुंबुरूने सवे गंध 

गायन . आराभेळें. भीमल्षेन, 
उग्रसेन, ऊणोयु, अनघ, गोपति, प्रतराष्ट्र, सूर 
वर्चा, 'युगप,. तृणप, कार्ष्णि,. नंद, चित्ररथ, 
तस्ताच तेराबा शाळिशिरा, चोदाबा पजयन्य, पेघ- 
रावा. .का&, सोळाबा . नारद, कतत्वा, वृहत्वा, 
ब्ृहक,, कराळ, महामना, जह्मचारी, बहुगुण, 
सुबणे, विश्वत, विश्वावसु, भुमन्यु, सुचंद्र, शरू, 
तसेच फारच. गोड गाणारे हाहा व हूहू हे सर्व 
देवगंधर्वे . तेथें 





विष्णु हे सर्वे स्मृतिप्रसिद्ध बारा . आदित्य 
पांडु राजाचा. मुठगा अजुन याचे. माहात्म्य 
वणींत आकाशांत राहिळे. -मृरव्याध, सर्प, प्रख्यात 
निश्रति, अजैकपाद, अहिबुध्न्य आणि. पिनाकी; 
तसाच अआझि, ईश्वर, कपाळी, स्थाणु ब भग हे 
अकरा. रुद्र येऊन पोहोंचळे. तसेच अश्विनी- 
कुभर, अष्टवसु, बळिष्ठ असे मरुत्‌ , सारे वि: 
श्वदेव, तसेच साध्य नांबाचे देवगण. हे. सर्व 
येऊन सर्भोवतीं उभे राहिळे. शिवाय कर्कोटक 
नाग, वासुर्क सर्प, तसाच कच्छप, कुंड, भाकायंने 
फार भव्य असा तक्षक इत्यादि मोठे तपस्थ्ी ब 
जहर विषारी भसे अनेक नाग येऊन व्यवस्थनेंबल- 
ळ॑ होते. बिनतेच्या म॒ळांपैकी ताक्ष्य, झरिष्टनाभे, 
गरुड, असितध्वबज, अरुण व आरुणि हेही आ- 
पापल्या जागी होते. तपश्चर्येने ज्यांचे. साम्ये 
फार वाढलेळें होते, अश्या मोठमोठ्या कहपीना 
मात्र हे देवांच थवे बिमानांत बसळेळे दृष्टीस 
पडळे, इतर ळोकांच्या दृष्टीस पडले नाहींत. तो स्बे 


» सवे अळंकार प्रकार पाहून ह्या थोर थोर कषींना फार आश्चर्य 


घाळून मोठ्या भाऱ्यवात व रूपार्ने सुंदर अशा वाटळें, व तेव्हांपासून ते पांडबांवर अधिकच प्रेम 
सरबे अप्सरा जण येऊन गाऊं ळागल्या व त्य | करू 
करूं लागल्या, त्यांचीं नांबे ऐक: अनूचाना, इकडे ह्या बेभबशाळी पांडूळा आणखी मुल्ये 
अनवद्या, गुणमुख्या, गुणावरा, आद्रका, तशीच मिळण्याची भाझा. सुटून कुंतीपाशी पुनः 'ती 
सोमा, मिश्नकेशी, अळंबुषा, मरीची, द्युचिका, गोष्ट काढावी अशी ग्माळा इच्छा झाळी.. परंतु 
बिद्युतू, पणी, . तिळोत्तमा, : अंतिका, ढक्षणा, तें पाहून . कुंतीच त्याळा म्हणाळी,. “ ह्यापुढे 
- मनोरमा, आसिता, सुबह. चोथा 
पु, ९ च. पुडराका, का, . खुगधा,* की गोष्ट 

'काम्या व शारद्दती ळ्ळी 








_ क मकस्लम 
माद्रीची पांड राजाळा भार्थना पोनी र 
वैशषपायन,सांगतात:--राजा, कुंतांचे सुळ्गे दी दितांची गोष्ट तू का. हें काम जरी. 
व॒ इकडे आणी सुळ्गे हे सर्वे जन्माळा आ 
हपानंतर एके. दिवशी. माद्री पांडु. राजाळा कोतीकरिता यह केले. 'त्याचेप्रनागे "त्रतिॅनि >: 
मजोत्पादता विषया बेगुज्य आहे. महमा ह रय जाणणारे ब्राह्मण उप्र तपश्यी केल्यावर सुद्धा 
आपल्यावर मुळीं राग नाही; [किंवा कुं ठीशी माझें कीर्ति वाढाबी म्हणून गुरूंना शरण जॉऊन ह्यांची 
केव्हांही. झाळें तरी लहानपणाचे नाते. आहे २ सपादतात. त्याचप्रमाणे राजाषि काय, 
म्हणून मळा वाईट वाटत नाही; अथवा, महाराज, शमीन कमी हानी कोत 
गांधार्रळा शंभर सुळ्गे झाळे म्हणून य्याबद्दलही * बहे साज हताच 
मळा विशेष दुःख .बाटत नाही. मळा जे दुःख केस्क नौकिने तारा "1 ककल“ 
शिन “ते एबढ्याचकरितां.. को, मीही त्यांच्या नंकुळंसंहदेवांचा बुलाऱ 
'च॒.असून मल मात्र मुळे नाहींत. आत वैद्षंपायन कै सांगतात: १.73. 
ही. झार. आनंदाची गोष्ट आहे क, आपल्याळा आषण कून काश बरळ दहि 
कुंतीपासून. "तरी सुळे झाळीं; परंतु जर आतां |. न ६० मी तुळा एक मंत्र देते, 














आत कान वात कीलो तर जप करनरेवेच लरणंकर, मगे ला देवे 
छ्पा आ 2 म यहक्त गवि 1 देवत 
झुंगीपाशी ही गोष्ट मी स्त्रतांच बोलावी, तर ती ६ 0$05६65/-0 डळ.” नंतंर 
: पडळी माजली. सवत, तेव्हां मळा. ह्यांत मानहा/ने शि याप्रमाणें ' य 


आपण जर माझ्यावर प्रसन्न व्हाळ, 
तर आपल्याला कुंत|चें मन वळवितां येईल! 77 हि 


या सर्वमुछ्ांबर प्रेशर ठेवून, (त्यांना आशीर्वाद दे | भळेल्या सर्व मोठ मोठय़ा वहमोना त्यांचे.अधिक!|विक 
छल, ब जातकर्म बंभरे संस्कार कोतुक वाटूं ळागळें, हे पांच न धृतराष्ट्राचे मुळगे 
नांवे ठेविळी: सर्वात.वडीळ मुळाचे नांब, युधि- शंभर हे सर्व कुरुवंशांतळे राजपुत्र, थोडयाच 

मध्रल्याचे भीमसेन ठेविळें, व: तिस-| काळांत पाण्यांत जशी कमळें बाढतात तसे वाढळे. 


0) त्या आहणांनी रन __ अध्याय एकशे पेचविसावा. 


8*९ |. 


द्रीच्या-दोन सुळांमध्यें वडीळ मुळाचे नांव नकुळ दे 
छेविळे, ब धाकटया मुळाचें नांव सहदेव अभ्रे ठेविले. पांडु राजाचें निधन, 
र . ति: चडण्या) बळिष्ठ ब पराक्रपी अस बैददंपायन सांगतांत:--त्या रमणीय पर्वताव- 


लागला. तेव्हां | कोठे पळसा'ची' झाडे, कोठें तिळकाची झाडें, 

महाराज, कोठें चाफ्याची, कोठें देवद्वारांची/ अशा व'दुस- 

क _'साठरीळा एक. दिळी, तर र्‍्याही नानाप्रकारच्या फळांनी व फुलांनी: भर- 
जुळे पुत्र प्राप्त करून घेतळे, व. ह्यांत लेल्या झाडानी सुझोभिंत झाळेलें ते भरण्य पाडून 
नी. फसल्यासारखी. झाळें, ही माझा , पाणड-| पांडु राजाच्या अंतःकरणांत कामवासना उदर 
त व्यित 1 र .वाढते; बली. देवासारखा तों पांडु राजा प्रसन अंतःकर 

अशी. ह्थिति..अत्तते. मी. आपळी | णाने हिंडत असतां उत्तम' वलन नेसळेडी' माद्री 





3 * नतर त्या 
ळून वारंवार अतिशय दु:खानें माद्री आक्रोश करू 








ताच्या ग ' बोढूना ती 
पतित्रता मादी चितेवर ठेविळेल्या राजाच्या प्रेतावर | हजारों गुद्यक व तो क्रषींचा मेळा'आढिळांपा- 
1. 7 हन हत्तिनापुरांतीळ ळोकांस'फार आश्वय बोटे 
.अंब्याये एकशे सजिसावा. . ९१ तेऊन एक परका हा रोती लाठी 
* (सर्व सुळेंबाळ वे बायका बरोबर घेऊन 
शाम डागान् पीन यी १०00 ७! ढोक कुबीना पाहण्यांकरि कजी 
पांडवांचे आगमन, 'काँग्या डेड काय, कषतियंच्या हॅड के” जई- 









मः कै :0 द्यांच्याही झुंडीच्या भुंडी थेऊ छागंल्यो, व ऐकच 
अण त (गर्दी उसळड. परंत कोणाच्याही 'मंनांत “ह्या 





' विदुर, ५७५४५: राणी 


ल य ताव म रि 
0:11): 
कनिडला भोरपना. अविककन, शमर नड जक 


40 


सभ ण 





१) साष्टांग. वे 0-0802- 0 


'धृतराष्ट्राचे परत्..इपारू , 
बा. बसळे. तसेच. नगस़ंतळे व: ७-1 
म गोलक आक डोकी.. टेकून, नमत्कार 


सर्मोव्ती.बसळे. ... .. , ॥॥ ह 











हवन करीत आहेत, असे प्रेम करणारे असल्यामुळें त्यांना दु:खाचा उमाळा 
शोभायमान आग्नि ष्वलित होऊन त्या येऊन ते गहिवरून रडू लागठे दीन 
'चाळूं लागळे. ब्राह्मण, क्षत्रिय, 








पायाने /ळछाथः : 
मग'जोरानें ती 'छाथ ळोगळी 
झाडे हादरून फळांसुद्धां तत्काळ 


पडत !आणि मग ते मुळगे घाबरून जात. ढढ- 
। दाथ” मोठमोठबो कसबी “ आचाऱ्यांनी 7 तयार 








नसा तयार ठेविल्या असून) समोर उंच : उंच 


निशाणे आगळी शोती; बातच ळाविळीं. होती. त्यांतच 'युने येक 


असें त्याचें नांव ठेवून अर्धे गंगेच्या पाण्यांत ब 
अधे जामिनावर अँर्से तं उमे केळेः होते. खाण्या- 
चें, पिण्याचे, 'चाटण्यांचे वगैरे ' तेऱ्हृतंव्हचे “ प- 


करून त्याति ठेविले: मग ती संर तयारी 





म्म्फ 


घु ब 


 :२0/ उकळ लांगळा,! तो नेहमी अघंमीनेच भाहे// अते झुविष्ठिरने उत्तर णिप्तागाः उर 
बागणारा!व दुष्ट ब्रिचार मनांत “भ्षाशणारा:असा संग मोठमोठे रथ १०: 0००: 
असे; मग'अधोत्‌ंत्यांच्या डोळ्याव्रर? थुंदी येऊन । णारे जे. उत्तप्र उत्तम हत्ती ते: 














७७% 9७% लछळ ५ 


ऑम्िशिशश 


१४४७० याचा 


टि व्य हट श् 
् नट 


10111 | इ | 


| 

| 

| 

क 
रडी 2.2. 

॥। |» 

| जा 
दि 

ह 
| 

। 





१७ ४४: 
असें बेळू नके५ राहिळेल्या. मुलांना पक ता 





बरर्मराज आपल्या भावांसह फार सावधपणाने र'हू :सांगतात:--हे:: राजा, "गौतम 
लागला; तरी त्याचा आवडता साराथ दुराघनाने म्शणून एक मोठा सुनि होता. त्याचा : सुळगा 
जबरदस्ती करून मारून  टाकिळाच ! महात्मा गौतमगे'त्री झारद्रान नांवाचा असून. तो शसां- 
बिदुर पांडबांना वेळोवेळीं सल्ला देई. अंगाबर बरोबर जन्माळा. आळा « म्हणून . त्याळा 
कांटा आणणारे एक: जांडीम काळकूट . विष नें शरद्दान म्हणूं लागळे.. त्यार्चा मति 'धर्बुरवेदांत 
मिळवून तें पुनः दुर्योधनानें भीमसेनाच्या अनांत जशी चाळे तशी वेदाभ्ययनांत चालेना. ब्रह्मचये- 
मिसळविळें, तें बैऱ्यापुत्र. युयुत्सु यानें पांडवांचे व्रत पाळून राहणारे दुसरे. तापत् : तपश्चर्येने वे- 
अकल्याण:न व्हावे अशा हेतूने . त्यांना बिदित |दाभ्ययन साधीत असतां. याने “तपश्चर्या. करून 
केळे, परंतु ते. बिष भामसेनाळा न.बाधतां ह्याने संपूर्ण असने मिळविढीं, भस्त्रविद्यमध्ये तो गोतम 
तं पचवून टाकिळें. तें एवढें जाळिम विष, परतु प्रवीण होत चाळळा, अआ10 तपे बळही बाढवूं ला- 
ह्या, वज़देही भामावर त्याचा कांहींच परिणाम गळा, म्हणून इंद्राळा त्याचें फार-भय ब'टूं ळागळें. 
झाळा नाही; उळटें तें अगदी जिरून गेलें मग, राजा, ल्या इंद्राने जानपदी नांबाची एक: 
”कोरवांच्या शिक्षणाची 'व्यवस्था.'' अप्तरा लाच्या तपाळा विप्न करण्याकारितां म्ह- 

१ अशा रोतीने ' दुर्योधन, कर्ण आणि शकुनि णून: पाठविळी :तेव्हां तिनें त्या शरद्वानाच्या रम्य 
सौंबळ ह्या तिघांनी पांडवांना भनेक उपायांनी अ श्रपांत जाऊन ह्या धुष्यब्राण घारण : कर- 
मारण्याचा यंत्न चालविला." पांडंबही ते संव 'शान्या गोतमाछा मोहून ठा केळे. त्या भरण्यात 
ओळखूंत्र होते, ब त्याच्या मनांत त्याचा राग जेव्हा! गौतमाने म्यीशी रोता: -.-७ 

बांध्याची अप्सरा शि ने 

होता, परंतु विदुगचा संछा ऐकून ते बाहेर अहो किली 


पी छागळे. ती दृष्टीस, पडतांच 
ीानीश्कवनीी व री भविकेल घनुष्य आशि बाण हीं त्याच्या हातांतून खालीं 


काबिण्यांकरितां ७ 
श्वांधांन' केले. मगे? कृपापासून बिचळ, झाळी, त्यामुळे त्याचें बोयेख्बळन 
धनुर्वेद शिकळे. ह मी झाळें, आणि ते झारांच्या जुडग्यांत पडळें, तरी 
अमका का ००७ २७७. ७९-4८ घ्रवुष्य, नकल 
2४18 “अध्याय आश्रम अप्धरा 
> एकरे तिसावा. तो मुनि निघून गेला... राजा, इकडे असा चम- 
मिगशल्क तकार त्कार झाळा की, त्या शरांच्या जुडग्यामध्यें पड ळेल्या 
लि ._ कृपाचार्या'चे जन्मवृत्त, त्या वीर्याचे दोन भाग.झाळे. ह्यापासून गोतम- 
क प. प्रक्ष करितो:--महाराज, कृपा. (गोत्री. शद्वानाळा. आवळीजावळी :दोन 'मुळें 
_ 'चार्योच्या .उत्पतीची,हकीकत .भापण भळा.सां. शाळा. त्याच वेळी य 


्ा | १छारतोबा झक भे 01021 जु शिकार करीत फिरत. अक्षतां शा 











कृपा उत्पन.झाळी, व य्याने. ती. आपळींच मुळे तो उपयोगी नाही; असा विचार करून, हे 
असे समजून तीं घरो आणली; व द्रांना ब'ढवून राजा, गंगेचा मुळगा भीष्म ह्यानें भरद्वाजाचा 
लांचे सर्व संस्कारही द्यानें केळे. इरडे गोत ।महाबुद्धिवांन व वेदामध्ये विद्वान असा. मुळगा 
मानेंही तेथून निघून आल्यापासून धनु्ेंदचाच | जो द्रोण, स्याच्या:स्व॒ धीन पांडवांना 
व्यालंग चाळाविळा हे ता. कुपेनें आपण ही बांना केळें. राजा, मोठा थोर जो भीष्म, त्याने, 
मुळें वाढावेळीं अवते मनांत आणून त्या राजानें | अल्विद्येत पंडितापेक्षां पंडित असा जो अ!चार- 
ह्यांची नांबे कृप ब कृपी अशाच ठेबिडीं. या | संपन्न द्रोण, त्यची चांगली ब्रिधिपू्जक पूजाकेळी. 
मुना शांतनूजे वाढविळें ही गोष्ट गोतंमाला य्यामुळें संतुष्ट होऊन त्या कीतिमान पुरुषाने 
तपाच्या प्रभावाने समजळी. मग त्यानें राजाकडे (सर्व राजपुत्रांना शिष्याचे. नात्यानें आपल्या 
येऊन था मुडाळा त्याचे गोत्र बगैरे सर्वे सांगि | पदरी घेतलें ब त्यांना समग्र धनुरेद शिकविला. 
तळे. द्याचप्रमाणे चार प्रकारचा धनुरेद ब मग थोड्याच काळांत . ते अतुढप्रतापी 
नानाप्रकारची शास्त्रे बगेरे आपळी सर्व गु विद्या व कोरव सर्व शास्त्रांमध्ये प्रवीण झाळे; 
बॉकी न ठेविता त्यानें त्याळा सांगेतळी. पुढें तो. : . कासार 
मुगा लब्रकरच आचार्य ह्या पंदेवीळा चढळा. | जनमेजय म्हणतो:->डे अहमन, द्रोण” कसा 
“नंतर, महारथी झाळेळे कौरव, पांडब आणि | जन्मांळा आळा; त्याला अंतरे कशी “मिळाली, 
यांदव ह्या कृपाचारयापासून धनु!द शिकले; ल्या कुरु देशांत तो. कसाःआळा, जाणि तो 'तेजश्ती 
दृष्णिबंशांतळे राजडुंब्र वं दुसऱ्याही | पुरुष कोणाचा मुळ्गा, हें सर्व आपण मळा. सां- 
देशांतून आळेळे कित्येक राजपुत्र ह्याच्यापासून गावे. त्याचप्रमाणे, अज्ञवियेत “अग्रगण्य” असा 





घेण्याच सर्व गुत्त मंत्र सांगून आपळी आं. र्ल क्टेपक्यीी रजी 
अक्षतीळ तीं सर्वे . आपण .मळा द्यावी. . राजा, क्क वहीनी, 


नंतर “| ठोक आहे.” असें.म्हणून . परशुरामाने जशी 
आळा ती सब अल्ले दिड, आणि मंत्राुष्टानाचे कवक शरच ता 
पाण पच 
ह्याळा की. फत तती. ह 
जळा -ओण मोठ्या संतोषाले' सापळा . प्रियामत्र त्री होती, पॅ 
&ुंपळह्याचकडे गेळा. ....! .  , : 

बिगे ४ जिजामाता वतन कलो ऊडग ऱ् 

> अध्याय 

उभं 6 30 मक्का 178 ' फ्त 








डी 'कीळा तिसरी क'टकी ळागळी 'कीं नटी माझ्या 
र हातांत येईल. १) क जते छिांब 
:। ' वैशंपायन सांगतात:-_राजा, मग बोलल्या- 

प्रमाणें द्रोणानें सवे प्रत्यक्ष करून' दाखविळें. तें 
पाहिल्यावर त्या सव मुळांना आश्चर्य वाटून त्यांचे 
टी डोळे. सतेज दिसू. लागळे, आणि “हो केवढा 
फ'रच | चमत्कार ' असे त्यांचें मनांत येऊन ते म्हणाळे, 

क । “ हे तपेस्त्री ब्राह्मणा, ही-आंगठी'*सुद्धां- अशीच 





तरी श्दकन्‌ बर काढ' पू” 








"ब्राह राजा, नंतर धनुष्य व बाण हातीं घेऊन, मोठा 
प ह ळौकिकवान आणे कतेबगार जो द्रोण, त्यानें ती 







ड 'काय काय गुण आहेत | करीळ, प र 
त्यांची. खूण तुम्ही जाऊन भीष्मांना कळवा. ते | की, ह्या राज्याचे सुख मी तुळा यथास्थित 
महातेजस्त्री भीष्म, तेवढ्यावरून, मी कोण आहें | माझे विषयोपभोग, माझी संपत्ति व माझी 


मानभंगट्टत्तकथन, ' : ।बोळळा व पुढे अल्ञविद्या संपवून 6 
राजा, नंतर “ बरें आहे !? असें म्हणून ते बहुमान झाल्यावर तो. निघून गेला. . तें त्याचे. 
राजपुत्र भीष्माकडे गेळे, आणि त्याचे भाषण व | बोळणें तेव्हांपासून मी. ध्यानांत. ठोबेळें आहे. 


भीष्माने -अ,ळखिळें की, (हा द्रोणच असाव!. ' मग 


संपादण्याकरितां महष आग्नित्रेश ह्यांच्याकडे पू्व' [आनंद झाळा. पुढें तेथे श्र मतांची मुळें दूध 
गेळो होतो. . तेथे जटा व ढवून ब्रह्मचयंत्रत पा: पीत असतत तें. पाहून अश्वत्यामाही-ळेंकरूंच 

ळीत व आत्मसंयमन करीत फार दिवस राहून | असल्यामुळे-रडूं ळागळा: तेव्हां मी मोठ्या पं- 
मी “एकनिष्ठेपणें गुरूची: सेवा केळी.  पेचाळ | चाइतींत पडळ. अभिहोत्र वगैरे आपळी 
देशाचा राजपुत्र जो मोठा बलिष्ठ आणि कतृत्व |करणारा एखादा गरीब आहण असेंळ, तर 


च दुधाच्या: गोडीने: बरोबरी 'असेळ तर दोन)मा> 

; *माही. दूध. प्याळो ! असे म्हणून णसांची मैत्री होत असते; तसें नसेळ तर'कश्रीही 
ने नाचते; पहा! ?-असतेंत्या सुळां- होत नसते. जगांत कोणांचा “झाला ' तरीः स्नेह. 
'झाळा, मग मनांत आपळी. आपण- कधींच. होत नाही. : काळ: मध्यंतरी, लोटळा 

त्संना: करूच . घेऊन मी 'अश्ञा- विचार! म्हणजे माणूस परका वाटूं लागतो, - किंवा: रागः 
ही)कित्यिक आहण मळा “हा द्रोण येण्याळा कांही कारण घडून 'मित्रमाब 'नाहीसा. . 
म्हणून माझा[घकार करात अतत; होतो. म्हणून तूं दिवसेदिवस जुनी होत जाणारी 


निकी ही मैत्री कर नाक क तर ती. टाकून" दे» 
द्रव्यासाठी दुसऱ्याची सेवा करण्याच भल्या.ज्राह्मणा, "माझी ' तुझ्याशी, जी. 
कृत्य मी कधी कशंबयाचा नाहीं; अत्ता बिः मेत्री होती, तिचें कारण एकमेकांची एकमेकांळा' 
'भी आपला ळाडका''सुळगा बरोबर | गरज अले. हें होय..एक धनाढ्य: वःदुसरा गरीब 

हेवतेमान, 'ळहानपणचा. मित्र जो. अ्यांची कशी बरें मैत्री अल्षणार£ तसेच विद्वा> 
राजाचा ' नातू. द्रुपद, त्याजकडे गेलो. न.व मुखे ह्यांची: मेत्री होणार“ नाही; शूर “ब 
आपलें बळ्हीन ह्यांची मेत्री होणे संभवत नाहीं. तरु ती 








क त नि मानने 


तळेढ ग्रहण करण्यांत न आद्वि 
तीय आहे असे द्रोणांचंही मत ज 


शिक्षणाविषयी 
मरी द्रोण हे सर्व कुमारांना अल्न 
उशीर लागावा म्हणून सर्व शिष्यांना एकेक 
कमंडलु ( ळहान तोंडाचें भांडे) देत; आणि 
मुळाळा वेळ लागूं नये म्हणून मोठ्या 
तोंडाचे देत. मंग इतर शिष्य जो माघारे आळे 
नाहींत, तों आपल्या मुळाळा पुढची विद्या शै- 
कंबीत; पण ह्यांचा हा. डाब अर्जुनाने तकोनें 
ओळखला. तेव्हा वारुणास्राने कमंडठ भरून तो 
अश्वत्थाग्यांबरोबर गुरूकडे येऊं लागला. 
सारांश, इतरांपेक्षां आधिक अधिक सुधारणा 
करण्यांत तो अजुन अश्वत्याम्याच्या बरोबरीचा 
होता; अल्ञवियेत पंडित होत चालळेळा तो महा 
अजुन कधीही मागें पडत नसे. त्याच 
, गुरूची मर्यादा ठेवुन त्यांची मर्जी संपा. 
दण्याचा तो हरप्रयत्न करी, आणि इकड अस्त्राचा 
अम्यास अतिशय एकाम्रपणानें चालवी; त्यामुळें 
तो द्रोणाचा विशेष आवडता शिष्य झाला. बाण 
मारण्याचा व्यासंग अजुनानें एकसारखा आस्थेने 
चालविळेळा पाहून, द्रोणांनीं आचाऱ्यांढा बोळा. 
गुक्षपणार्ने अर्से सांगून ठेविळें की, “ अंधा- 
अजुंनाळा तूं कधोही अन्न वाढू नको, 


'वारा आळा; आणि ह्यामुळे, ज- 










[ मध्याय १३२. 


संधान करण्याचा व्यासंग चाळवूं ठागळा, जन> 
मेजया, याप्रमाणें भर्जुनाचा क्रम चालला अ 
संतां एकदा त्याच्या धनुष्याच्या प्रत्यंचेचा टण- 
त्कार ोणांचे कानी. पडळा,' तेव्हां ते ,उठून 





ळागळे, तेव्हां पाणी भरण्याळा अर्जुनाजवळ आळे, आणि त्याळा 


म्हणाळे, “ अर्जुना, तुझ्यासारखा दुसरा 
वीर जगांत कोठेच सांपडणार नाही इतका तुळा 
करण्याविषयी मी झटेन, हे अगदी संत्य 
सत्य सांगतो. 
एकल्व्याचे रतत... 
बेशेपायन सांगतात:--राजा, मग द्रोणांनीं 
अजुनाळा पुन: अश्वयुद्ध, गजयुद्ध रथयुद्ध, 
आणि पदातियुद्ध ।शेकाबेळें. त्याचप्रमाणे, गदा 
घेऊन कसें युद्ध करावे, तरवार घेऊन कसे 
ळढाबें, तोमर, प्रास, शाक्त वगैरे शस्त्रांचा व. 
अस्त्रांचा कसा उपयोग. करावा, तसेंच एकदम 
एष्कळ गर्दीत शिरून कसें लढावे. वगैरे संब 
त्यांनी त्या के!रबांना शिकविले. द्रोणांच्या कौ- 
शल्यःचा लौकिक ऐकून धनुर्वेद शिकू इच्छिणारे 
हजारों राजे व राजपुत्र त्यांच्याजवळ जमळे. नंतर, 
ब्याधांचा रांजा हिरण्यधनु द्याचा पुत्र एकळव्य म्ह- 
णून होता, तोही द्रोणांकडे आळा. परंतु त्या धॅ्मज्ञ 
अशा द्रोणांनीं, हा व्याधांचा मुलगा अर्से मनात 
आणून, आपट्या इतर शिष्यांच्या हितास्तव त्याळा 
धनुर्बेद शिकण्याळा म्हणून घेतळें नाही. 


अर्जनाला तेव्हां तो शूर एकळव्य द्रोणांच्या पायावर मस्तक 
"ठेवून अरण्यांत गेला, आणि त्यानें एक मातीची” 


द्रोणमू[र्त बनविळी. नंतर त्या मातीच्या द्रोणाचे ठि- 


ळतं'असळेळा दिवा गेला. परतु अजुन तसांच काणां “हां माझा गुरु' अशी भावना दढ करून 
जेवला, आणि त्या तेजसंत्री राजकुमाराचा हात 
१ पुला टा मेडतीकडे गेळा' 








कारच प्रंबीण झाका! : १. (800. 


कुत्रा. अरण्यांत भटकत न 

अज्ञानपणानें त्या एकळव्याजवळ गेला: 
आणि काळा, मळकटलेल्या अंगाचा, कृष्णाजिन 
पांघरळेळा व जटा वाढाबिळेळा असा तो व्याध 


ही पण होऊं नये, अशा कोडाल्यानें त्या एकलव्याने 
एकदम त्याच्या तोंडांत.सात बाण मारळे; तेव्हां 
तो कुत्रा तसांच पळत पळत पांडवांकडे आळा. 
त्याळा पाहतांच पांडवांना पराकाष्ठेचं आश्वय 
वाटलें आणि शब्दवेध करण्याचें कोशल्य ब 
इस्तळाघव- हे व्याधाच्या अंगांतळे विळक्षण गुण 
पाहून त्या सर्बांना ळाज बाटूं ळागळी, आणि त्या 
व्याधाची सर्वजण -बाहूबा. करूं ळागळे. मग, 
राजा, त्याळा अरण्यांत शाघतां शोधता तो जंग 
ढांतन्राहणारा व्याध रात्रंदिवस एकसारखा बण 
मारण्याचा. व्यासंग करीत असळेला त्यांच्या दृ 
ष्टीख पडळा. तो अक्राळविक्राळ दिसणारा माणूस 
कोण असावा हें त्यांना ओळखळें नाही, म्हणून 
“तू.कोण£ कोणाचा? वगेरे तपास ते त्याचेजवळ 
'करूं ळागळे. तेव्हां एकळव्य म्हणतो, “ बीरांनो, 
मी.ब्पाधांचा राजा :हिरण्यधनु ह्याचा पुत्र असून 





- करून त्याळा घेऊन द्रोण हे त्या अली: 


तर जगांतीळ कोणत्याही वीरापेक्षां अविक श- 

छेढा आहे; तेव्हा, भगवन्‌, हें काय :” 
व एकलव्याची भेट... 

वैशंपायसत सांगतात:--अजुंनानें इतक्या खा- 

ब्ररीनें सांगितलेल्या गोष्टींचा क्षणभर. बि चार. 





कडे आले; आणि मळकटलेल्या अंगाचा, : जटा 
वाढबिळेला ब वल्कळेंनेसळेळा तो 
धनुष्य घेऊन एकसारखे बाण मारीत असतांना त्यां- 
च्या दृष्टीस पडळा. द्रोणाळा समोरून येतांना पाहून 
एकलव्य जवळ आला, ७७05... त्यानें साष्टा 
नमस्कार घातला, मग त्या 
यथाविधि पूजा करून' मी आपला श्रिष्प आहे. ' 
असें त्यांना सांगितळे, आणितो त्यांचे समोर हात 
जोडून उभा राहिळा, तेव्हा, राजा, द्रोण त्याळा 
म्हणाले, “ जर तूं माझा शिष्य 'भाहेस, तर 
मळा गुरुदक्षिणा दे.” .. त्भाफ 
द्रोणांचें हें भाषण ऐकून एकलव्य मोठ्या 
काय द्याबें त्याची आज्ञा व्हावी, आपण ब्रह्मवेतत्या 
गुरुवर्यांनी मजजवळ मागेतळें असतां मीं न. 
















द्योणाचायीचा शिष्य आहे, आणे मी धनुर्विद्ये-| . वैशंपायन 


मध्ये बराच परिश्रभकेळा आहे.?7 





7 बैशंपायन सांगतात:--अशा. प्रकारें त्याचा | द्रोणांनीं जरी याप्रमाणें कठिण : 










प - बाण ओढे तयार करापेठेळा  एक' कृत्रिम “मास 'पक्षी 
2 अ पळशी तकर एंझाझाडाचें टोकावर 


जमी ण ७ 7 ।पापडोी धदष्ये झटकन्‌ वेऊन ह्यां मास पक्ष्या- 
ठा .1 77977 ।बर बाणाचा नेंमःधरून सर्व बाजूनी 'उभे रहा; 
' जनभेजया] गंदायुद्धांत प्रवीण असे. द्रो- आणि मी सांगितल्यांबरोबर खाचे. डोकें तोडून 
डर "शिष्य झाले: एक दुर्भाधने आणि खळी पाडा. आरतो. असें 'पहा-तुम्हांठा 'एंक- 
"ह्यो दोघांचे परस्पर घेर असे. सग- | काळा'मी सांगेन, त्याप्रमाणें करावयाचें, समजला?! 
कारच्या. रहस्यामंध्ये अश्वत्थामा विशेष. जनमेजय रांजा, मग तो. अंगिरांच्या वंशां- 
र.झाढा. खंडरासारखे शस्र घेऊन ढढण्यां- तीळ श्रेष्ट पुरुष कोण प्रथमः घर्मराजाळा 'म्हणेतो. 
-सहेदेव हे दोघे सर्व माणसांना हटविः “ढे शूरा, बाण जोड, आंणि मी'सांगेन' तेव्हा 
स्वर कल प्रवीण झाळे. रंथयुद्धांत युधिष्ठिर पहि- सोड.” मग त्या परोक्रमीः ' धमराजानें प्रथम 

” नीच '्झाळा. अर्जन तर ज्यांत त्यांत (धनुष्य हाती घेते, भाणि गुंखूनें सांगितळें त्या - 
वहिल्या प्रतीचा झाळा: रथी महारी यांचें प्रमु. पमाणे; भास पेक्ष्याबर "नेम “घरून तो उभा 
खत घेऊन युद करणारा शी त्याची प्रसिद्धि रॉड. तो कुरुअशींचा राजकुमार धनुष्य ओढून 
जगभर झाडी. >). त्यांचा व्यासंग, उभा राहिळ तेव्हा द्रोण'क्षणमंरच यातून व्याळा 
सामर्थ्य भागि त्यांचा उत्साह हेसवेगुण लोकोसर  म्हणतो,“रॉजपुत्ा, हा झोडोच्यो टोकावर भास पक्षी 
र अग सबा सर्ब प्रकारच्या अस्त्रॉमध्ये तो आहे त्याच्यांकडे नजर' लाव.” तेव्हा “नजर 





तशीच | पुंन: क्षणभरच थोबून द्रोण त्याला विचारितात, 
. “आता तुज हें झाड दिसतें ! की मी दिसता १ 


तो कुतीपुत् 
4 'होते, 'तरी सर्वे राजपुत्रांमध्ये धमराज उत्तर करितो,“ मळा तें क्षाडही दिततते, 
ढॉः्चे विशेष चपळता" साधून आपल्या आपगेही दिसता, हे भाऊही: दिसतात, आणि 
नें तोच एंक महापराकरभी अतिरथी' झाळ. हां भास पक्षीहीदिसतो. सर्वच वरचेवर “पोळी- 





"  बेशपायनं प 

'अजुनाळ म्हणाले, “ अजुन; ज्याला नेम घरून म्हणाळे, “ ह्या.मगराळा 
याचे, त्या भास पक्ष्याकडे आतां तूं नः खोडवा. ” त्यांच ते शब्द 

जर'ळांब, आणि मीं सोंगितल्याबंरोबर त्याच्या- व्या पाण्यांत 


'ळांबूनं उभा रहिला. तेव्हां क्षणभर थांबल्यासा- 
ग्खें करून, ग द्वोणानें 'पूर्भाप्रमाणेच द्याडा बिचा- 'ढा संतोष झाळा.  अजुनांच्या बाण 

!रिळे,“-अजुना; पुढे असळेळा भास पक्षी तुळा कडे झाल्यामुळें द्रोणाच्या पोटरीची रि 
दिक्षतोः किंबा झोड दिसते! किंवा भो दिसतो १? तो मगर मरण'पावला.._ . : . 


म्हणाळा; “ 'मासं पक्ष्याचे डोके मात्र दिसते, 





: कान.” असे हात जोडून अर्जुनाने बचन फक्त उत्तरेच्या बाजूढा ती थोडी उतरती होती. 
आणि तें अपूर्व अल्ल घेतळें, तेव्हां गुरूने पुनः मग चोंगळें नक्षत्र पोहून त्या. दिवशीं. दबंडी 
सांगितळें. की, “ तुझ्या. बरोबरीचा. धनुधोरी | पिट वून सर्व बीरांना एकत्र जमविळें व त्या जागेवर 
दुसरा कोणीही पुरुष त्रिमुवनांत होणार नाही. '7 यया वाक्‍चतुर द्रोणानें क्षेत्रदेवतेची . पूजा केळी. 
कशीं पुढें पृतराष्ट्र राजाच्या कारागिरांनी त्या रगसूमीबर 








-- अध्याय एकशे चौतिसावा « ऐसपैस आणि सुदर अशी पक अमर शिह्प 
य ग श्या > शास्त्रांत सांगितळेल्यां पद्धताप्रम! 
र जाती परीक्षा. आणि तोंत सर्व आयुधें आणून ठेविळीं क. 


प्रमाणे त्रियांकारितां एक. इमात्त बांधून त्यांत 


हा वैशंपायन म्हणतात:--हे भरतवंशीय राजा, 
बश्षण्याकीरतां लांब, रुंद आण उंच. असे. मंचक 


श्रतराषट्राच्या मुळांची ब. पांडंबांची अल्विद्या 


पुरी. झाळेळी प!हून, कप, .सोमदःत्त, बांल्हीक, 

भीष्म, व्यास. ब महात्मा 'बिदुर 
य़ा सवसमक्ष द्रोण 'छृतराषट्र राजास. म्हणाळे, 
“हे कुरकुळदीपक. महाराजा, आपल्या कुमारांची 
बिद्या संपंढी भड, तेव्हां आपण अनुज्ञा दिल्यास 
त्रे आपली विद्य..आपणांस दाखािताल. 
1" भ्षाचायीचें हें भाषण. ऐकून धृतराष्ट्र. संतुष्ट 





तयार करविळे; तसेंच मोठ्या खचोने 


करविल्या. प १091070 

मग तो नेमळेळा. दिवस येऊन पोहें'चल्यावर, 
सचिवांसहवतमान . राजाची... स्वारी भीष्मांना 
आणि कृपाचार्यांना पुढें करून, मोत्यांनीं आणि 


. ।वैदूर्यमण्यांनी जागोजागी. . श्रंगारडेल्या.....त्या 


सोन्याच्या मनोहर इमारतींत येऊन. पाहोंचळी. 


झाळा, आणि म्हणाळा, “ अहे जराह्मणश्रेष्ठ भार- राज, . त्या समयी गांधारी, मोठी भाग्यशाळी 
द्वाज, आपण फार मोठी कार्मगरी केळी. आतां कुंती, ब इतर अनेक राजाश्लेया आपापल्या 
ज्या वेळीं, ज्या ठिकाणी ब ज्या रीतीनें आपणास |दासींना बरोबर घेऊन पडद्यांतून येऊन, भप्सरा 
पसंत असेळ, त्या त्याप्रमाणे रंगभूमीची वगेरे जश्या भेरूवर चढून बसतात. त्याप्रमाणें ग्रा. मंच- 
तयारी करण्याबद्दद आपणच आज्ञा कराषी, मळा कांवर चढून आनेदानें बसल्या. ब्राह्मण, क्षत्रिय 
डोळे नसल्यामुळें . हें कोतुक मळा पाहतां येणार |वगैरे 'चारी वणाचे ळोक. त्या. राजकुमारांची 
जाही ह्याचे मळा फार दुःख वाटतें; तरी ज्यांना | अस्नविद्यतळी कुशळता. पाहण्याकरितां नगरांतून 
त्ते आहेत. त्यांनीं तरी येऊन अल््नंबिद्येत | धाबत आळे; आणि त्या ळोकांचा एका क्षणांत तेथे 
निघुण झाळेल्या माझ्या मुांना पहावें अशा. मळा |फार मोठा. समुदाय. जमळा; आणि पुढें बाह्य 
'हॉस बाटते. बिदुरा, गुरु द्रोणाचार्य “जें जे बाजू ळागळीं तेव्हां त्यानें आणि ळोकांच्या उता 
(1. मेथीची त्याप्रमाण सब कर. हे धाका वीळपणानें, एखादा मोठा समुद्र खबळून :जावा 
र) परीक्षेस भारभ. .., - .. . 
1: परीक्षेकरिता रंगभूमीची तयारी. इतके झाल्यावर, शुभ्न वल्न नेसून द्युश्न यज्ञो-. 
४ रजा, मग धृतराष्ट्राचा, निरोप घेऊन बिदुर |पवीत धारण केळेळे, पांढरी फुळें व ' पांढरी उटी 
काळ र गेला. तेव्हां त्या चतुर द्रोणाने.. क | अंगावर असलेले, आणि केंस ब मिशा. पिकळेंळ 
काढळी, तो जागा सपाट अ- रंगभूमीवर आढे. 













१: पज र येती ७ अभोमृमाऊं 
णिि)..]8/6१७ 1 |.) 1 
! वै 


करनव मुलळा.दालवू ठागळा. याने अशपंत्राने अमंपल् 
सोडळें, यी पाऊस पाडला, :वायुमंत्रानें" 


 पर्वेतमंत्राने त्यानें फेकले; :इत-: 

यकी अंतघोनसंत्रानें तो युत्त झ'ळा.. तो. क्षः 

णांत खूप उंच होई, व क्षणांत..अगदी :ठेंगणा- 
रथाच्या जुंगावर जाई, क्षणांत मध्य-: 

















७:१2 2544” ९. 


“१६ 8086-14-00 




























डवांशी सरूय किंवा युद्ध द्यांपेक! | प्रत्येक छिद्र आप जाणणे, हा बळवान शत्रूचा 
असें तुझें बिचारणें आहे, पण दुर्यो- |बिध्वंस करण्याचा. अतिशय सुगम मार्ग होय. 
च, क्र , अथवा कर्ण ब अजुन द्वांमध्ये इत-।आपळें. धन, आपलें सेन्य, आपले ,सल्लामार! 
के बोर वैर' माजळें आहे को, त्या. उमयतांत इत्यादिकांविषयी कोणतेही वैगुण्य जर: शेत्रस ः 
सह्य करणें अगदी असंभाव्य होय. ह्यात्तव समजळे नाही, ब शत्रचे प्रत्येक 'ठिदर, जर झोप”: 
यक विली बक करण्याखेरीज . दुसरा णास माहीत झाळें, तर त्या शत्रूचा नाश झाळाचः 
उपायच नाही. म्हणून, ज्यां युदद कराबय:चें, म्हणून समजावें. बिजयेर्ळु पुरुषाने शत्रुपक्षाच्या ' 
त्यांच्या ब भापल्या स्थिती'चा नाट विचार करून |डिद्|तून शतच्या. गोटांत प्रवेश. काबा, “आशी 
/ अक दिसेल तें करां, ह॑ उचित होय. ।मग आत्रूचा खुद्याळ. संहार. उडबावा ! राजा, ! 
मानानें शाजूचे प्रकार तीन भाहेत: ज्याप्रमाणें कासव आपली अंगे आंबरून धरून । 











या. “- मी, न आह. 
बसत अत» 581 का चना री 
आयव पन लहःतमाननॉनक 





आंब्रड असेळ £ :)८ ७ 7 आणा 0 ही 

जत्रा म्हणाळाःचर कोल्हेम्बा, जर उंदीर असें | : ह्याप्रमाणे बा. 

म्हणत असेळ,तर त्याने मळा बेळेवरच जारे केळे! मंडळी 

झातां .मी'आपश्‍्या बाहुबळाने, श्यापदांस मारून | मोठ्य! - भानंदानें भक्षण केळे 

त्यांचें म्ांस-भक्षण-करीन. :!: :।: : :':* । त्यानें केवळ आपल्य़ाःमसळतीच्या 

/ राजा; : असें. बोळून वाघ. अरण्यांत चाळता | ह्यास्तव, जो राजा ह्याप्रमाणें. नित्य-वतन 

झाळा. पुढें ळबकरच त्या स्थळा डंद!रःग्रात्त झोला. त्यास सुख प्र'क्त* होइल. ! की; 
ते्हां*कोल्हा त्यास म्हणतो, ““ वा उंदरा,: तुझ । जो: पुरुष मित्रा असेळ; त्यास भय , 
कल्याण असो. येथें: मुंगूख :तुजविषयी काय स्त्रार्थ साधावा; उराशी 

बोळल!?तें, ऐक.':तो मळा म्हणाला, “हरणाचे रून व्याबे; छोभी. मनुष्यास । द्रव्य 


प्रमाणें बाट्ते; ह्यात्ताठी मळा तें. नको; :मी “आज त्यास शक्तीनेंच स्त्रोधीन करून घ्यावें. 
उंदरासच खाणार! तेव्हां, बांबा, द्या गोष्टीस तु. सर्व. प्रकार चांगळा:व्यानांत ठेव, : 


कोल्याल्े २” ग हतरं कुटिल नियंमः . 
दोरुफार,घाबरळा! भधे बिळांत :पळून गेळाः| . राज! धृतरा्टा पुत, मितेांतो. पित 
नंतर*ळांडगा स्नान: करून अ!ळा, तेव्ह कोल्हा. थवा झा यन. ॥णीही 
जमना मतकलनात मि क हीर ०“ 
ताळून-गेळा ह्यास्लब. (७ 
दिक्षत नाही... येथे येत्त आहे, शपथा घेग; * ळांच' देणें, जविष 
क कल ल ह 10 दगा करणे ह्यांपैकी'कोण' 





[मथ्योय १४८ 


- 'ळोकांविषयी शंका घेण्याचें वस्तुतः 
प्रेमळपंणा' दाखवून हास्समुदरेने बोळावें. कांहॉच प्रयोजन:नाही, त्यांजविष्रयी-सुद्धा 


संताप झाळा, तरी शिवीगाळ 

वर येऊं नये; हे भारता, . ज्याच्या' मनांत दुस> 
ऱ्यचाः:घातः करावयाचा आहे, . त्याने अगदी 
गोड बोलण्याचा परिपाठ 'ठेबावा, :ओणि गोड' 
बोळतांः बोलतां अखेरीस घातः करावा! घात 


वाबी,: 

सजा, दात्रूला आपल्याविषयी विश्वास उत्पन्न 
करण्यास झटावे, त्यास समजुतीच्या चार गोष्टी 
सांगाव्या, धर्माचें अबडंबर माजवून त्या योगें 
त्याच्या मनांत भापणाविपयी श्रद्धा उत्पन करावी, 
अथवा आपल्या अंगी दयादक्षिण्यादि श्रेष्ठ गुण 
वसत आहेत, असे त्यास भासंनाबे; आणि अशा 


प्रकारेंच्वाचु स्वस्थानापासून चळित झाला, (तो. 


झापृल््यांस "वश .'झाळा, )म्हॅणजे - योग्य संधि 

पाहूनत्याच्याबर चाळा घाळाव!! थोर' अपराध 
केला असला, तरी: दोमिक-कृत्यांचे रतोम माज- 
बिळे म्हणजे त्या :अपराधावर .पांघरूण पडतें. 
पहा-पर्वेत  छहानसद्दान : सतो काय १. पण 
भेघडंबरानेतो समूळ आच्छादित होतो ! - 











'पाहिजे; मग ज्यांची हांका 
आहे, त्यांजबिषयीं नेहमीं अर्गदी पूर्णपणें सा> 
वध अश्षार्वे, हें सांगावयास'च नको. राजा, ज्या> 
विषयी आपणास इंका येत नाही, अशा: ळोकां* 
पासून काहो संकट उत्पन्न झाल्यास तेः आपळीं 


) पंळेंमुळेंही खणून काढतीळ ! ह्यासाठी; अवि- 
प्रदशित श्वासू पुरुषावर तर - विश्वात ठेवू . नयेच; परंतु 
बेताबातानेंच विश्वास 


विश्वासू पुरुषावर सुद्धां 
ठेवावा; कारण, विश्वासामुळे जें भय  उद्भबतें; ते 
अगदी ससूळ नांश करिते! : 

राजा, स्वराष्ट्रांत व परराष्ट्रांत जे. हेर नेमायाचे, 
त्यांची योग्य परीक्षा करून, ञ्यांवर आपली पूर्ण 
श्रद्धा असेळ अल्लेच नेमावे. परराष्ट्रोत .हेर 'पाठ- 
बिणें ते पाखंड्यांच्या व तपरूयांच्या वेषाने पाठ 
वाबे. बागेबगीचे; कीडास्थाने, देवाल्ये,मद्यशाळा; 
रस्ते; चौक, विहिरी, पत; वंने, 'नद्या * इय्नादि 
ज्या ञ्या स्थानी कांहीं ना कांहीं कारणाकरिता 
छोक जमतात, त्या त्या स्थानी. हेरांकडून नित्य 
ठेहेळणी ठेबांवी;आणि त्याप्रमाणेंच मेत्री, पुसेहित, 
युंबराज, चमू पति, राजद्वारपाळ, ' अंतःपुररक्षक; 








न्या फट पॉंडंबहित* ज्याचा उपमोग घे! 7. * 
ब काढिळी: ८ २..शी-““ नी आतले 
आमोद चि आदेळ क अगसंत नत बलोच जा 


ळाटा ब वारा सोसण्यास समर्थ अशीं नांगर, ।बांरूह धृतराष्ट्रानें पांडबांच्या उ 
शिडे बगेरे तॅबळेली एक बळकट नाव तयार| जनमेजय विचारते 
केढी, आणि तो कुंतीसं'म्हेणाछा, ** बहिनी 





झाळा आहे, असें सभातून व 





, तो आतां तरी राजा कसा होणार £ 
भीष्म सत्यवचनी आहे, त्यानें 


टु 


| व्य पांडु राजाचा ज्येष्ट एत्र धमराज सांप्रत राज्य | व तुम्ही वडीळ 


[ भध्याय.१४९ 


राज्यव! तुमचा हक्क असतां केवळ अंधत्वामुळे 


जमून बोलु ळागळे! * धृतर ष्ट ते तुम्हांस मिळाळें नाही. तेव्हां वारसपणाच्या 
असल्यामुळें ह्यास. पूर्वी राज्य हक्कामुळें हें पांडूचें राज्य जर 'आज युंविष्ठिरास 


मिळाळे, तर तें पुढें त्याच्या मुळास मिळणार व 
पुढेही खातरीने त्यांच्याच बंश्ांत तें चाळणार. हे 


मागेच राज्यर्‍चा |भूपाळा, आम्ही व॒ आमचे वंशज ज्येष्ठपणामुळें 
या असून कडकडीत ब्रह्मचर्यत्रत परि-। खरे राज्याधिकारी असतां राज्यहीन होणार, व. 
आहे, यास्तव-तो.या वेळी तरी राज्याचा. | लोक आमचा अपमान करणार. तेव्हा दुसऱ्याने. 


कसा. करीळ£ पांडूचा ज्येष्ट पुत्र 

सांप्रत तारुण्यदशेस येऊन पोहोंचळा 

असून महाशीर. झाळा आहे. तो सत्यनिष्ठ 

ब. 'बेदक्न. :असून. ढृद्दांप्रमाणे.. शा 

'बाग्रणाय. आहे, यास्तव आपण आतां 

राज्याभिषेक करूं तो धमेज्ञ असल्या 

मुळें,भीष्म/:श्रतराष्ट्र ब त्याचे/पुत्र यांचा मान रा 

खून त्यांस नानाप्रकाच्या भोग्य वस्तु पुरबील;-कां 
हरएक उणें पई. देणार नाही. ” 


७ :जनमेजया, .. धर्मशजावर अनुरक्त. झालेल्या | . 


उद्गार श्रबण करून दुृष्टबुद्ध 

फार .बाईंट. वाटळे; . पांडबांबिष्य 
मनांत.जळफळणाऱ्या त्या दुषतीस पोरजनांची 
7 सश झाळी नाहींत; आणि तो मत्स 
संतत्त होऊन तात्काळ 'ृतराष्ट्र'कडे गेळा. 
८. मने एकटाच. आहे भसे पाहून त्याने त्यास 
आणि. पौरजनांच्या , पांडबोविप 

याच्या, प्रीतीनें संतप्त. होऊन तो बोळूं लागळा. 
रवा पोरजन. बोळत भर 
भाषणें मीं ऐकिली. ते. भी 

_ ष्यांचा:व; भापळा अनादर 'करून.- युविष्ठिरास 





दिडेल्या तुकड्यांवर उपजीविका करण्याचा “व: 
त्यामुळे सतत नरकांत पडण्याचा प्रसंग आम्हां 
वर न येईळ असा कांही उपःय आपण “करावा; 
राजन्‌, पहा-जर पूर्त्रीच हें राज्य आपणांस, मिर 
ळाळें असतें, तर यद्यापे लोक विरुद्ध असळे तरी 
ते खात्रीनें भाम्हांसच मिळाळें अस्ते. 


अध्याय एकशे बेचाळिसावा...... 
दुर्योधनधतराष्ट्रसंवाद छन 1 
बेशंप- न सांगतात:-पुद्नाचे असे भाषण श्रर्‌ 
वण करून, व कणिकानें पूर्वी . केळेळा :.तो सर्व: 
उपदेश मनांत येऊन, यया प्रज्ञाचक्ष 'गृतरूष्ट्राचे. 
द्वैत उत्पन. झाळें ब यास... फार.. बाईट, 
बाटळें, इतक्यांत.दुर्योधन, कर्ण, शक्काने व दुःद्ा- 
सन.यांनी एके ठिकाणी. बसून मसऴत. 
ठरविळी, नंतर दुयोधन धृतराष्ट्रास म्हणाळा;"-तात, 
पांडवांपासून आम्हांस. भीति न.राहावी.. यास्तव: 
आपण कांही तरी उत्तम उपाय; योजून -य्यांस 
वारणाबत नगसस पाठवून द्या,.... ..... 8 


पुत्राचें ते. भाषण. श्रवण. करून 





स्वत: कांही वेळ ।॥िचार. केल्यासारखे करून .त्यास. 









डो. पुत्र युधिष्ठिरही पित्याप्रमाणेच | नाहो, अस असतां जर आपण. पांडब्रांस; अपाय 
धर्मशीळ, गुणवान व ळोकविश्रुत पौरजनांस |करूं लागळों, तर हे . कुरुकुठाभिम्रानी. महात्मे 
फास्व मान्य झाला. आहे. 'पितृएरंपरनें हें राज्य |व.स$ जग आपणांस मारून;टाकणार नाह काय़ £ 
बॉस्त विक त्यांचें असतां, व त्यास' उत्तम साहाय्य | दुर्योधन म्हणाळा:-_भीष्मांचां 
या राज्येततून त्यास बलात्काराने घालवून | आम्ही यांपैकी कोणाकडेच. विशेष ओढा नाहीं 
देण्याचें कृत्य आमच्या हातून कसें बरें पार पडळ १ ते. नेहमीं मध्यस्याप्रमाणें .बागतात;-:: द्रोणपुन्न 
न्यान आज्या पांडूने. संतत पो- अश्वत्थामा प्रर्गपर्णे माझ्याकडळा.,आहे; :. 
षण क्ककेड , तर लांच्या मुळां इकडे ह्रोणाचार्य 
बाळांचेंही पम शगापन 'केळे आहे; यास्तव, 
मुळा, पांडवांस घाळवून देण्याचा प्रयत्न केल्यास, 
पूर्वी पांडूनें ज्यांस.“ उत्तभ प्रकारे बागवबिळें ते 


दुर्थाधन म्हणाळा:--ताता, आपण म्हणतां तें | जरी आंतून 'पांडबांस मिळाळा आहे, तरी: यास. 
अगदीं बरोबर आहे. पण सर्वे ळोक णंडनांस अनु- | कोणाचें साह!य्य . नसल्यामुळें :तो.. पांडबांच्या 


गत झ्ञाळा आहे, ही गोष्ट मळाही पूर्वीच समजळी ।यास्तव अगदीं निधीस्तपणें पांडवांस. म्रातेसह, 
आहे, व त्यासाठीं प्रघानांस द्रव्य देऊन व |घाळ्वून द्या; व ते आजच्या आज व रणावतास 

त्यांचा, सन्मान ठेवून . मी त्यांस संतुष्ट केळे आहे. |जातीळ असं करा; आणि तेणेकरून मा! 
आतां. माक्षी अशी. पक्की खातरी आहे. कीं, हे. नष्ट करणारा व हृदयांत भषन, 
सर्ब: थोर प्रधान .आपणांसच .अनुकूळ. होतीळ. |सळणारा जा 'िंतारूप घोर झ्या मर 
तेन्हा): राजा; सवे,प्रधान ब. मोठा खजिना,आज | उदभूत झाळा आहे, तो नाहीसा करो. 


हल उ्ककर पाट अध्याय एकशे जेचाळिसावा; 





